RNI No.MAHBILL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १७( २) ] 


सोमवार , फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ७५ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१७ 

अधिसूचना 

अधिसूचना क्रमांक ११/ २०१७ - राज्य कर ( दर ) 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७. 

क्रमांक मवसेक. १०१७/ प्र.क्र .१०३(१० )/ कराधान- १. - महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा महा. ४३) च्या कलम 
९ च्या पोट -कलम (१), कलम ११ च्या पोट -कलम (१), कलम १५ च्या पोट- कलम ( ५ ) आणि कलम १६ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि लोक हितार्थ असे करणे आवश्यक आहे अशी खात्री झाल्याने, महाराष्ट्र शासन , परिषदेच्या शिफारशीनुसार , याद्वारे 
खालील तक्त्यातील, स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सेवांचे वर्णन स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेचे वर्गीकरण प्रकरण, विभाग किंवा 
शिर्षाखाली येणाऱ्या सेवा, स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तत्सम नोंदीसमोरील शर्तीच्या अधिन राहून, उक्त तक्त्यातील स्तंभ ( ४ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या नोंदीच्या समोरील दराने, आंतर- राज्य सेवांच्या पुरवठ्यावरील राज्य कर आकारण्यात येईल 


तक्ता 


अनु.क्र . 


सेवांचे वर्णन 


दर ( टक्के ) 


शर्त 


प्रकरण, विभाग किंवा शीर्ष 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


प्रकरण ९९ 


सर्व सेवा 


विभाग ५ 


बांधकाम सेवा 


शीर्ष ९९ ५४ 


( बांधकाम सेवा ) 


९ 


( एक ) जेथे आवश्यक असेल तेथे सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे पूर्तता 
प्रमाणपत्र दिल्यानंतर किंवा पहिल्या भोगवट्यानंतर यांपैकी जे 
आधी घडेल त्यानंतर संपूर्ण मोबदला प्राप्त करण्यात आला 
असेल ते, खेरीज करून , खरेदीदाराला संपूर्णतः किंवा अंशतः 
विक्री करण्याचा उद्देश असलेल्या संकुलासह किंवा इमारतीसह , 
संकुल , इमारत, नागरी बांधकाम किंवा त्याचा भाग यांचे 
बांधकाम . ( या अधिसूचनेतील परिच्छेद २ च्या तरतुदी या 
सेवेच्या मूल्यांकनासाठी लागू होतील ). 


( १ ) 


भाग चार ब - ४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 
९ 


( ३ ) 
( दोन) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम , 

२०१७ च्या कलम २ च्या खंड ( ११९ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या कार्य कंत्राटाचा 


संमिश्र पुरवठा. 


९ 


४ 


विभाग ६ 


५ 


शीर्ष ९९ ६१ 


- 


९ 


६ 


शीर्ष ९९ ६२ 


( तीन) वरील (एक ) व ( दोन) ह्या खेरीज 

बांधकाम सेवा 
वितरणात्मक व्यापार सेवा; निवास , खाद्य आणि 
पेय सेवा; परिवहन सेवा; गॅस आणि वीज 
वितरण सेवा 
घाऊक व्यापारामधील सेवा. 
स्पष्टीकरण या सेवांमध्ये वस्तूंची खरेदी 
अथवा विक्री अंतर्भूत नाही परंतु पुढील अंतर्भूत 
आहे: 

अडत अभिकर्ता, मालाचा दलाल आणि 
लिलावकर्ता आणि इतर सर्व व्यापारी जे 
शुल्क किंवा दलालीसाठी खरेदीदार व 
विक्रेते यांच्या मधील घाऊक वाणिज्यिक 
( कमर्शिअल) व्यवहाराच्या वाटाघाटी 
करतात . 
इलेक्ट्रॉनिक सेवांचे घाऊक अभिकर्ता व 
दलाल 
घाऊक लिलाव गृह ( ऑक्शनिंग हाऊस) 
यांच्या सेवा. 
किरकोळ व्यापारामधील सेवा. 
स्पष्टीकरण- या सेवेमध्ये वस्तुंची खरेदी किंवा 
विक्री अंतर्भूत नाही. 
( एक ) आस्थापनेच्या कोणत्याही भागात त्या 

वर्षामधील कोणत्याही वेळी एअर 
कंडिशनिंग किंवा मध्यवर्ती वायुतपन 
यांची सुविधा नसणारे किंवा मानवी 
सेवनासाठी असलेले मद्यार्क युक्त मद्य 
सेवनासाठी देण्याचा परवाना किंवा 
अनुज्ञाप्ती किंवा कोणत्याही नावाने 
संबोधित असे नसणारे, मेस , कँटिन 
सह उपहारगृह , खाद्य ठिकाण (इटिंग 
जॉईंट ) यांनी रोख रक्कम , विलंबित 
प्रदान किंवा इतर मौल्यवान मोबदला 
घेऊन मानवी सेवनासाठीचे अन्न किंवा 

कोणतेही अन्य पदार्थ किंवा पेय या 
वस्तूंचा कोणत्याही सेवेच्या स्वरुपात 
किंवा त्याचा 

भाग म्हणून किंवा 
कोणत्याही 
अन्य 

रीतीने केलेला 
पुरवठा. 


९ 


७ 


शीर्ष ९९ ६३ 


(निवास , अन्न 
आणि पेय सेवा) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 


इन , 


६ 


( ३ ) 
( दोन) ज्या निवासी घटकाचे प्रतिदिन प्रति 

घटक रुपये एक हजार आणि अधिक 
परंतु रुपये दोन हजार पाचशे पेक्षा 
कमी किंवा सममूल्य असे घोषित 
प्रशुल्क आहे अशा निवासी 

किंवा 
लॉजिंग उद्देशा करिता असणारे 
हॉटेल , अतिथीगृह ( गेस्ट 
हाऊस), क्लब , शिबीर स्थळ ( कँप 
साईट ) किंवा इतर 

वाणिज्यिक 
( कमर्शिअल) जागा मधील निवास. 
स्पष्टीकरण. " घोषित प्रशुल्क " यामध्ये , 
निवासी घटकामध्ये (निवासासाठी भाड्याने 
दिलेले) सर्व सुविधा जसे की फर्निचर , एअर 
कंडिशनर , रेफ्रिजरेटर्स किंवा इतर 
कोणत्याही सुविधा पुरविण्याचे शुल्क यांचा 
समावेश होईल , परंतु अशा घटकासाठी 
प्रकाशित शुल्कावर दिली गेलेली सवलत 
वगळली जाणार नाही . 
( तीन) मानवी सेवनासाठी असलेले मद्यार्क युक्त 

मद्य सेवनासाठी देण्याचा परवाना 
किंवा अनुज्ञाप्ती किंवा कोणत्याही 
नावाने संबोधित असे असणारे , मेस, 
कँटिन सह उपहारगृह , खाद्य ठिकाण 
( इटिंग जॉईंट ) यांनी रोख रक्कम , 
विलंबित प्रदान किंवा इतर मौल्यवान 
मोबदला घेऊन मानवी सेवनासाठीचे 
अन्न किंवा 

कोणतेही अन्य पदार्थ 
किंवा कोणतेही पेय या वस्तूंचा 
कोणत्याही सेवेच्या स्वरुपात किंवा 
त्याचा भाग म्हणून किंवा कोणत्याही 

अन्य रीतीने केलेला पुरवठा. 
( चार) आस्थापनेच्या कोणत्याही भागात त्या 

वर्षामधील कोणत्याही वेळी एअर 
कंडिशनिंग किंवा मध्यवर्ती वायुतपन 
यांची सुविधा असणारे मेस , कँटिन सह 
उपहारगृह , 

खाद्य ठिकाण 

ठिकाण (इटिंग 
जॉईंट ) यांनी रोख रक्कम , विलंबित 
प्रदान किंवा इतर मौल्यवान मोबदला 
घेऊन मानवी सेवनासाठीचे अन्न किंवा 
कोणतेही अन्य पदार्थ किंवा कोणतेही 
पेय या वस्तूंचा कोणत्याही सेवेच्या 
स्वरुपात किंवा त्याचा भाग म्हणून 
किंवा कोणत्याही अन्य रीतीने केलेला 
पुरवठा. 


९ 


९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४) 


( ५ ) 


( ३ ) 
( पाच) आऊट डोअर केटरिंगचा भाग म्हणून 

मानवी सेवनासाठीचे अन्न किंवा 
कोणतेही अन्य पदार्थ किंवा कोणतेही 
पेय ( मानवी सेवनासाठी असलेले 
मद्यार्क युक्त मद्य याखेरीज ) या 
वस्तूंचा आऊट डोअर केटरिंग मध्ये 
होणारा सेवेद्वारे किंवा सेवेचा भाग 
म्हणून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे 
केलेला पुरवठा आणि अशी सेवा किंवा 
पुरवठा हा रोख रक्कम, विलंबित 
प्रदान किंवा इतर मौल्यवान मोबदला 
घेऊन केलेला असेल . 


९ 


हॉटेल , 


इन , 


९ 


( सहा) ज्या निवासी घटकाचे प्रतिदिन प्रति 

घटक रुपये दोन हजार पाचशे आणि 
अधिक परंतु रुपये सात हजार पाचशे 
पेक्षा कमी किंवा सममूल्य असे घोषित 
प्रशुल्क आहे अशा निवासी किंवा 
लॉजिंग उद्देशा करिता 

करिता असणारे 

अतिथीगृह ( गेस्ट 
हाऊस), क्लब, शिबीर स्थळ (कँप 
साईट ) किंवा इतर वाणिज्यिक 

( कमर्शिअल ) जागा मधील निवास . 
स्पष्टीकरण. " घोषित प्रशुल्क " यामध्ये , 
निवासी घटकामध्ये (निवासासाठी भाड्याने 
दिलेले) सर्व सुविधा जसे की फर्निचर , एअर 
कंडिशनर , रेफ्रिजरेटर्स किंवा इतर 
कोणत्याही सुविधा पुरविण्याचे शुल्क यांचा 
समावेश होईल , परंतु अशा 

परंतु अशा घटकासाठी 
प्रकाशित शुल्कावर दिली गेलेली सवलत 
वगळली जाणार नाही. 
( सात ) परिसरास भाड्याने देण्यासोबत त्या 

परिसरामध्ये ( हॉटेल, कन्व्हेनशन 
सेंटर , क्लब , पंडाल, शामियाना किंवा 
समारंभ आयोजित करण्यासाठी 
विशेषकृत व्यवस्था 

व्यवस्था केलेली इतर 
कोणतीही जागा) मानवी सेवनासाठीचे 
अन्न किंवा 

पदार्थ किंवा 
कोणतेही पेय (मानवी सेवनासाठी 
असलेले मद्यार्क युक्त मद्य असो किंवा 
नसो) यांसह परंतु त्यापुरतेच मर्यादित 
नसणाऱ्या वस्तूंचा सेवेद्वारे किंवा 
सेवेचा भाग 

म्हणून किंवा इतर 
कोणत्याही प्रकारे केलेला पुरवठा, 


९ 


अन्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 

( ४ ) 


( ५ ) 


१४ 


( ३ ) 
जेथे अशी सेवा किंवा पुरवठा हा रोख 
रक्कम , विलंबित प्रदान किंवा इतर 

मौल्यवान मोबदल्यासाठी असतो. 
( आठ) ज्या निवासी घटकाचे प्रतिदिन प्रति 

घटक रुपये सात हजार पाचशे आणि 
अधिक किंवा सममूल्य असे घोषित 
प्रशुल्क आहे अशा निवासी 

किंवा 
लॉजिंग उद्देशा करिता असणारे 
पंचतारांकिंत हॉटेल , इन , अतिथीगृह 
( गेस्ट हाऊस), क्लब , शिबीर स्थळ 
(कँप साईट ) किंवा इतर वाणिज्यिक 

( कमर्शिअल) जागा मधील निवास. 
स्पष्टीकरण. " घोषित प्रशुल्क 

यामध्ये , 
निवासी घटकामध्ये (निवासासाठी भाड्याने 
दिलेले) सर्व सुविधा जसे की फर्निचर, एअर 
कंडिशनर , रेफ्रिजरेटरर्स किंवा 

इतर 
कोणत्याही सुविधा पुरविण्याचे शुल्क यांचा 
समावेश होईल , परंतु अशा घटकासाठी 
प्रकाशित शुल्कावर 

दिली गेलेली सवलत 
वगळली जाणार नाही. 
( नऊ ) वरील ( एक ), (दोन), ( तीन), ( चार), 

( पाच), ( सहा), ( सात ) आणि ( आठ ) ह्या 

खेरीज निवास , अन्न व पेय सेवा. 
( एक ) सोबत असलेल्या सामानासह किंवा 

त्याशिवाय , रेल्वेच्या प्रथम दर्जाच्या 
किंवा एअर कंडिशन कोचद्वारे , 
प्रवाशांची 

वाहतूक . 


o 


८ 


शीर्ष ९९ ६४ 
( प्रवासी वाहतूक 


परंतु असे की , 


२.५ 


सेवेच्या पुरवठया 


सेवा) 


मध्ये वापरलेल्या 
संबंधित वस्तूंवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा ही सेवेच्या 
पुरवठ्या 

वरील 
राज्य कर किंवा 
एकात्मिक कर 
भरण्यासाठी 
वापरली गेली 
नसेल. 
परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 


, 


( दोन) सोबत असलेल्या सामानासह किंवा 

त्याशिवाय , प्रवाशांची याद्वारे 

वाहतूक , 
( क ) मोटर कॅब खेरीज वातानुकूलित कॉन्ट्रॅक्ट 

कॅरेज; 
( ख) वातानुकूलित स्टेज कॅरेज; 
( ग ) रेडिओ टॅक्सी. 
स्पष्टीकरण. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 


नसेल. [ कृपया 


स्पष्टीकरण 
क्र . ( चार ) पहा] 


२.५ 


( ३ ) 
( क ) " कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज " यास मोटार वाहन 

अधिनियम , १९ ८८( १९ ८८ चा ५ ९) च्या 
कलम २ मधील खंड ( ७) मध्ये त्यास जो 
अर्थ नेमून दिला असेल तोच अर्थ 

असेल . 
( ख) " स्टेज कॅरेज " यास मोटार वाहन 

अधिनियम , १९ ८८( १ ९ ८८ चा ५ ९) च्या 
कलम २ मधील खंड ( ४० ) मध्ये त्यास 
जो अर्थ नेमून दिला असेल तोच अर्थ 

असेल. 
( ग ) " रेडिओ टॅक्सी" म्हणजे रेडिओ कॅब सह 

टॅक्सी, जी कोणत्याही नावाने ओळखली 
जाते , जी केंद्रीय नियंत्रण कक्षाशी 
द्विगामी -रेडिओ संपर्कामध्ये आहे ( टू- वे 
रेडिओ कम्युनिकेशन) आणि जी ग्लोबल 
पोझिशनिंग सिस्टम ( जीपीएस) किंवा 
जनरल पॅकेट रेडिओ 

सर्व्हिस 
( जीपीआरएस) यांचा वापर करून 

मागोवा घेऊ शकते. 
( तीन) सोबत असलेल्या सामानासह किंवा 

त्याशिवाय , इकॉनॉमी क्लासमधून 
प्रवाशांची हवाई वाहतूक . 


२.५ 


( चार) नागरी विमानचालन मंत्रालयाद्वारे 

अधिसूचित प्रादेशिक जोड योजनातील 
विमानतळावरून सुरु किंवा समाप्त 
होणा- या उड्डाणाद्वारे सोबत असलेल्या 
सामानासह किंवा त्याशिवाय प्रवाशांची 
वाहतूक . 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा 

घेतलेली 
नसेल. [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा ] 
परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 

[ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा 


२.५ 


नसेल. 


( पाच) सोबत असलेल्या सामानासह किंवा 

त्याशिवाय , इकॉनॉमी क्लास सोडून 
प्रवाशांची हवाई वाहतूक . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


७ 


प्रकरण, विभाग 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 


( ३ ) 
( सहा) मोटार कॅब द्वारा प्रवांशाची वाहतूक जेथे 

इंधनाचे मूल्य हे सेवा प्राप्तकर्त्याकडून 
आकारण्यात आलेल्या 

मोबदल्यात 
अंतर्भूत आहे. 


२.५ 


( ५ ) 
परंतु असे 

की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल . [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा ] 


. 


९ 


( सात) वरील ( एक ), (दोन), (तीन), ( चार ), 

( पाच) आणि ( सहा) ह्या खेरीज प्रवासी 
वाहतूक 

सेवा . 
शीर्ष ९९ ६५ (माल ( एक ) रेल्वेद्वारे मालवाहतूक (बाब क्र . ( चार) 
वाहतूक सेवा ) 

मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सेवां खेरीज ) 


९ 


२.५ 


( दोन ) जलयानातून 

मालाची 

वाहतूक 


२.५ 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरलेल्या संबंधित 
वस्तूंवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा ही सेवेच्या 
पुरवठ्या 

वरील 
राज्य 

कर किंवा 
एकात्मिक कर 
भरण्यासाठी 
वापरली गेली 
नसेल . 
परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू ( बल्क 
कॅरीअर्स आणि 
टँकर्स यांच्यासह 

जलयाने 
ह्या 

खेरीज ) 
यांवरील निविष्टी 
कराची जमा 
घेण्यात आलेली 
नसेल . 
[ कृपया स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा] 


जहाजे , 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४) 


( ३ ) 
( तीन ) वस्तू ( वैयक्तिक वापरासाठी असलेल्या 

वापरलेल्या घरगुती वस्तूंसह) 
वाहतूकीच्या संबंधात माल वाहतूक 

अभिकरणाच्या ( जीटीए) सेवा 
स्पष्टीकरण 

" माल 
म्हणजे अशी कोणीही व्यक्ती जी रस्त्याने माल 
पाठविण्याशी संबंधित सेवा प्रदान करते आणि 
जी कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी, 
माल पाठवल्याची सूचना ( कन्साईनमेंट नोट) 


वाहतूक अभिकरण " 


२.५ 


( ५ ) 
परंतु असे 

की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल. [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा ] 


देते . 


६ 


९ 


, 


( चार ) भारतीय रेल्वे खेरीज कोणत्याही 

व्यक्तीद्वारे कंटेनरमधून रेल्वद्वारे 
मालाची 

वाहतूक 
(पाच) वरील (एक ), ( दोन), ( तीन), आणि ( चार) 

ह्या खेरीज माल वाहतूक सेवा . 
( एक ) मोटार कॅब भाडयाने देणे, जेथे इंधनाचे 
मूल्य हे सेवा प्राप्तकत 

कर्त्याकडून वसूल 
केल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात अंतर्भूत 
आहे. 


१० 


शीर्ष ९९ ६६ 


( वाहतूक 

वाहने 
भाड्याने 
देण्याच्या सेवा) 


२.५ 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल. [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार) पहा] 


९ 


११ 


शीर्ष ९९ ६७ 


( वाहतुकीमधील 
सहाय्य सेवा) 


( दोन) वरील (एक) खेरीज चालकासह किंवा 

त्याशिवाय वाहतुकीची वाहने भाडयाने 

देण्याच्या सेवा . 
( एक ) वस्तू ( वैयक्तिक वापरासाठी असलेल्या 

वापरलेल्या घरगुती वस्तूंसह) 
वाहतुकीच्या संबंधात माल वाहतूक 

अभिकरणाच्या ( जीटीए) सेवा 
स्पष्टीकरण 

"माल वाहतूक अभिकरण " 
म्हणजे अशी कोणीही व्यक्ती जी रस्त्याने माल 
पाठविण्याशी संबंधित सेवा प्रदान करते आणि 
जी कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी, 
माल पाठवल्याची सूचना ( कन्साईनमेंट नोट ) 


२.५ 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठयामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल. 

[ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा ] 


देते . 


( दोन) वरील ( एक ) खेरीज वाहतुकीमधील 


९ 


सहाय्य सेवा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९ 


प्रकरण, विभाग 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 
१२ 
१३ 


किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 
९ 


( ५ ) 


शीर्ष ९९ ६८ 
शीर्ष ९९ ६९ 


१४ 


विभाग ७ 


१५ 


शीर्ष ९९ ७१ 


(वित्तीय आणि 


संबंधित सेवा) 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठ्यामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 


, 


नसेल . [ कृपया 


६ 


स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा 


( ३ ) 
डाक आणि कुरिअर सेवा 
वीज , गॅस, जल आणि इतर वितरण सेवा 
वित्तीय व संबधित सेवा; स्थावर मालमत्ता सेवा ; 
आणि भाडयाच्या व भाडेपट्टीवरील सेवा. 
( एक ) चिट च्या संबंधित चिटफंड प्रमुखाद्वारे 

पुरविलेल्या सेवा. 
स्पष्टीकरण. 
( क) चिट म्हणजे, असा व्यवहार , ज्यास चिट , 

चिट फंड चिट्टी, कुरी किंवा ज्या 
कोणत्याही नावाने संबोधले जाते किंवा 
ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती विशिष्ट संख्येच्या 
व्यक्तींशी असा करार करते की , त्यातील 
प्रत्येकजण निश्चित कालावधीसाठी 
नियतकालिक हप्त्याद्वारे निश्चित 
रक्कमेची (किंवा त्याऐवजी निश्चित 
प्रमाणाचे धान्य ) वर्गणी भरेल आणि प्रत्येक 
वर्गणीदार त्याच्यावर पाळी येईल तेव्हा 
सोडत ( लॉट ) किंवा लिलाव किंवा निविदा 
(टेंडर) किंवा चिट करारात निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे इतर पध्दतीने यांद्वारे 
निर्धारित केलेल्या बक्षिसाच्या रकमेस पात्र 

राहील. 
( ख ) "चिटफंडचा प्रमुख" यास चिटफंड 

कायदा १९ ८२ ( १ ९ ८२ चा ४०) मधील 
कलम २ च्या खंड ( जे ) मध्ये " प्रमुख " या 
अभिव्यक्तीस जो अर्थ नेमून दिला असेल , 

तोच अर्थ असेल. 
( दोन) रोख रक्कम , विलंबित प्रदान किंवा अन्य 

मौल्यवान मोबदला यासाठी कोणत्याही 
प्रयोजनाकरिता कोणत्याही मालाच्या 
वापरासाठी ( मग 

ते विनिर्दिष्ट 
कालावधीसाठी असो वा नसो) 
कोणत्याही वस्तूंचा उपयोग 
करण्यासाठीच्या 

अधिकाराचे 
हस्तांतरण. 


वस्तूंच्या 
हक्काचे 
हस्तांतरण 
अंतर्भूत 
असलेल्या 
तत्सम 
वस्तूंच्या 
पुरवठयावर 
असणाऱ्या 
राज्य 


कराप्रमाणे 


समान दर . 
वस्तूंच्या 


हक्काचे 


( तीन) वस्तूंमधील मालकी हक्काचे हस्तांतरण 

न करता, वस्तूंमधील कोणत्याही 
हक्कांचे किंवा त्या वस्तूंमधील 
अविभाजित हिश्याचे कोणतेही 
हस्तांतरण. 


हस्तांतरण 
अंतर्भूत 
असलेल्या 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब , फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९ ३ ९ 


प्रकरण, विभाग 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


किंवा शीर्ष 

( २ ) 


( ३ ) 


दर 
( टक्के ) 

( ४ ) 
तत्सम 
वस्तूंच्या 
पुरवठयावर 
असणाऱ्या 
राज्य 


कराप्रमाणे 


समान दर . 


( चार) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , 

२०१७ च्या अनुसूची दोन च्या परिच्छेद 
५ मधील खंड ( च ) मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या व्यवहाराद्वारे 

एखादया 
चालकाने नियोजित हवाई वाहतूक सेवा 
किंवा नियोजित हवाई कार्गो वाहतूक 
सेवा यांच्या 

चलनासाठी 

विमाने 
भाडेतत्वावर देणे. 


२.५ 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठ्यामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल . [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार) पहा] 


स्पष्टीकरण 
( क )" चालक " म्हणजे विमान चालनामध्ये 

गुंतलेली किंवा गुंतण्याचा प्रस्ताव देऊ 
करणारी, व्यक्ती, संघटना, किंवा उपक्रम 

होय . 
( ख ) "नियोजित हवाई 

वाहतूक 

सेवा " म्हणजे 
दोन किंवा अधिक समान ठिकाणा 
दरम्यान 

प्रकाशित वेळापत्रकानुसार 
असलेली हवाई वाहतूक सेवा किंवा 
नियमित किंवा वारंवार अशी उड्डाणे 
जी ओळखण्याजोगी क्रमबध्द श्रृंखला 
बनविते , प्रत्येक उड्डाण हे जनतेतील 
प्रत्येक जणास वापराकरिता खुले 
असेल. 


( ग) "नियोजित हवाई कार्गो वाहतूक सेवा " 

म्हणजे प्रकाशित वेळापत्रकानुसार कार्गो 
किंवा मेलची नियोजित तत्वावर हवाई 
वाहतूक किंवा नियमित किंवा वारंवार 
अशी उड्डाणे जी ओळखण्याजोगी 
क्रमबध्द श्रृंखला बनविते , जी प्रवाशांच्या 

वापराकरिता खुली नसतील . 
(पाच) वरील (एक ), (दोन), आणि 
( चार ) ह्या खेरीज 

वित्तीय आणि 
संबंधित सेवा 
स्थावर मालमत्ता सेवा 


( तीन), 


ox 


१६ 


शीर्ष ९९ ७२ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 
१७ 


प्रकरण , विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४) 


शीर्ष ९९ ७३ 


( ३ ) 
( एक ) माहिती तंत्रज्ञान संगणक प्रणाली खेरीज 

इतर वस्तूंच्या बाबतीत बौध्दिक संपदा 
हक्काचे तात्पुरते किंवा स्थायी 
हस्तांतरण किंवा त्याच्या वापराची 
किंवा उपभोगाची परवानगी. 


( प्रचालकासह 
किंवा त्याशिवाय 
भाडेपट्टीवरील 
किंवा 
भाडेतत्वावरील 
सेवा) 


६ 


९ 


( दोन) माहिती तंत्रज्ञान संगणक प्रणाली 

बाबतीत बौध्दिक संपदा हक्काचे 
तात्पुरते किंवा स्थायी हस्तांतरण किंवा 
त्याच्या वापराची किंवा उपभोगाची 

परवानगी. 
[ कृपया स्पष्टीकरण क्र .( पाच) पहा] 
( तीन) रोख रक्कम , विलंबित प्रदान किंवा अन्य वस्तूंच्या 

मौल्यवान मोबदला यासाठी कोणत्याही हक्काचे 
प्रयोजनाकरिता कोणत्याही मालाच्या हस्तांतरण 
वापरासाठी ( मग 

ते विनिर्दिष्ट अंतर्भूत 
कालावधीसाठी असो वा नसो ) असलेल्या 
कोणत्याही वस्तूंचा उपयोग 

तत्सम 
करण्यासाठीच्या 

अधिकाराचे वस्तूंच्या 
हस्तांतरण . 

पुरवठयावर 
असणाऱ्या 

राज्य 
कराप्रमाणे 

समान दर . 
( चार) वस्तूंमधील मालकी हक्काचे हस्तांतरण वस्तूंच्या 

करता, वस्तूंमधील कोणत्याही हक्काचे 
हक्कांचे किंवा त्या वस्तूंमधील हस्तांतरण 
अविभाजित हिश्याचे कोणतेही अंतर्भूत 
हस्तांतरण. 

असलेल्या 
तत्सम 
वस्तूंच्या 
पुरवठयावर 
असणाऱ्या 
राज्य 
कराप्रमाणे 

समान दर . 
( पाच) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , 

२०१७ च्या अनुसूची दोन च्या परिच्छेद 
५ मधील खंड ( च) मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या व्यवहाराद्वारे एखादया 
चालकाने नियोजित हवाई वाहतूक सेवा २.५ 
किंवा नियोजित हवाई कार्गो वाहतूक 
सेवा यांच्या चलनासाठी विमाने 


न 


परंतु असे की , 
सेवेच्या 
पुरवठ्यामध्ये 
वापरण्यात आलेल्या 
वस्तू किंवा सेवांवर 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु . 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 

( ४) 


( ३ ) 
भाडेतत्वावर देणे . 


नसेल. [ कृपया 


स्पष्टीकरण 
क्र . ( चार ) पहा] 


स्पष्टीकरण 
( क )" चालक " म्हणजे विमान चालनामध्ये 

गुंतलेली किंवा गुंतण्याचा प्रस्ताव देऊ 
करणारी , व्यक्ती, संघटना, किंवा उपक्रम 

होय. 
( ख ) "नियोजित हवाई वाहतूक सेवा" म्हणजे 

दोन किंवा अधिक समान ठिकाणा 
दरम्यान प्रकाशित वेळापत्रकानुसार 
असलेली हवाई वाहतूक सेवा किंवा 
नियमित किंवा वारंवार अशी उड्डाणे 
जी ओळखण्याजोगी क्रमबध्द श्रृंखला 
बनविते, प्रत्येक उड्डाण हे जनतेतील 
प्रत्येक जणास वापराकरिता खुले 

असेल. 
( ग ) "नियोजित हवाई कार्गो वाहतूक सेवा " 

म्हणजे प्रकाशित वेळापत्रकानुसार कार्गो 
किंवा मेलची नियोजित तत्वावर हवाई 
वाहतूक किंवा नियमित किंवा वारंवार 
अशी उड्डाणे जी ओळखण्याजोगी 
क्रमबध्द श्रृंखला बनविते, जी प्रवाशांच्या 

वापराकरिता खुली नसतील. 
( सहा ) वरील ( एक), (दोन), (तीन), ( चार) , | वस्तूंच्या 

आणि (पाच) ह्या खेरीज प्रचालकासह | हक्काचे 
किंवा त्याशिवाय भाडेपट्टीवरील किंवा हस्तांतरण 
भाडेतत्वावरील सेवा. 

अंतर्भूत 
असलेल्या 
तत्सम 
वस्तूंच्या 


पुरवठयावर 


असणाऱ्या 
राज्य 
कराप्रमाणे 
समान दर . 


१८ 


विभाग ८ 


९ 


१ ९ 
२० 
२१ 


शीर्ष ९९ ८१ 
शीर्ष ९९ ८२ 
शीर्ष ९९ ८३ 


उद्योगधंदा आणि उत्पादन सेवा 
संशोधन आणि विकास सेवा. 
विधी आणि लेखांकन सेवा 
( एक ) छापील प्रसार माध्यमांमध्ये जाहिरातीच्या 

जागेची विक्री . 


९ 


२.५ 


( इतर 
व्यावसायिक 
तांत्रिक आणि 
उद्योगधंदा 
संबंधित सेवा) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१३ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
( दोन) वरील ( एक ) खेरीज अन्य व्यावसायिक , 

तांत्रिक आणि उद्योगधंदा संबंधित 


९ 


सेवा. 


२२ 


शीर्ष ९९ ८४ 
शीर्ष ९९ ८५ 


९ 


२३ 


( एक ) टूर 


( सहाय्य सेवा) 


१. परंतु असे की , 

सेवेच्या 
पुरवठ्यामध्ये 
वापरण्यात 


दूरसंचार , प्रसारण आणि माहिती पुरवठा सेवा. 

आपरेटर सेवांचा पुरवठा 
स्पष्टीकरण - 

ऑपरेटर " म्हणजे कोणत्याही 
परिवहनाच्या साधनांद्वारे टूरचे नियोजन, 
आखणी, आयोजन व्यवस्था ( ज्यामध्ये निवास , 
स्थळ दर्शन किंवा इतर तत्सम सेवां संबंधीच्या 
व्यवस्था अंतर्भूत असू शकतील ) या व्यवसायात 
गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती आणि यामध्ये 
पर्यटन आयोजन करण्याच्या व्यवसायात 
गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश असेल. 


आलेल्या वस्तू 


२.५ 


२ . 


किंवा सेवांवर 
आकारलेल्या 
निविष्टी कराची 
जमा घेतलेली 
नसेल . [ कृपया 
स्पष्टीकरण 
क्र .( चार ) पहा 
सदर सेवेच्या 
पुरवठ्या 
करिता जारी 
करण्यात 
आलेले 
बिजक 
दर्शविते की 
त्यामध्ये अशा 


टूरसाठी 


आवश्यक 
निवास व 
वाहतुकीचा 
आकार 
समाविष्ट 
आहे आणि 
बिजकामध्ये 
आकारलेली 
रक्कम ही 
अशा 
टूरसाठी 
आवश्यक 
निवास व 
वाहतुकीच्या 
आकारासह 
टूरसाठी 
आकारलेली 
स्थूल रक्कम 
आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४ ) 
९ 


२४ 


शीर्ष ९९ ८६ 


( ३ ) 
( दोन ) वरील (एक ) खेरीज सहाय्य सेवा . 
( एक ) कृषी, वनशास्त्र, मासेमारी आणि 

पशुपालनाकरिता सहाय्य सेवा. 
स्पष्टीकरण 
" कृषी, वनशास्त्र , 

मासेमारी आणि 
पशुपालनाकरिता सहाय्यक सेवा" म्हणजे 
( एक ) खालील नमूद द्वारे अन्न , फायबर , 

इंधन , कच्चा माल किंवा इतर तत्सम 
उत्पादने किंवा कृषी उत्पादनासाठी 
वनस्पतींच्या लागवडीचा आणि घोड्यांच्या 
संगोपना व्यतिरिक्त , पशु जीवसृष्टीच्या 
सर्वांगीण संगोपनाच्या संबंधित सेवा 
( क ) लागवड , कापणी, मळणी, वनस्पती 
संरक्षण किंवा चाचणी 

चाचणी यांसह 
कोणत्याही कृषी उत्पादनाच्या 
निर्मितीशी थेट संबंधित शेतीच्या 

कृती; 
( ख ) शेत 

मजूर पुरवठा ; 
( ग) राखण, छाटणी, तोडणी, कापणी, 

वाळविणे, साफ करणे , काटछाट 
करणे , सूर्यप्रकाशात वाळविणे , 
धुरीकरण करणे, उपचार करणे, 
प्रतवारी, वर्गीकरण, शीत करणे 
किंवा बल्क पॅकेजिंग आणि तत्सम 
प्रक्रिया ज्या शेतमळ्यावर केल्या 
जातात व ज्या शेतमालाचा 
आवश्यक गुणधर्म बदलत नाहीत , 
परंतु त्यास केवळ प्राथमिक बाजार 

पेठेकरिता विक्री योग्य बनवितात ; 
( घ) कृषी यंत्रसामग्री किंवा रिक्त जागा , 

अनुषंगिक वापरास युक्त असलेल्या 
बांधकामासहित किंवा त्याच्या 
शिवाय, भाड्याने किंवा भाडेपट्टीने 

देणे; 
( ङ) कृषी उत्पन्न भरणे , 

उत्पन्न भरणे, उतरवणे, 
आवेष्टन, साठवणूक किंवा कोठार 

( वेअरहाऊसिंग); 
( च ) कृषी विस्तार सेवा; 
( छ) कोणत्याही कृषी उत्पन्न 

उत्पन्न बाजार 
समिती किंवा मंडळाने दिलेल्या 
सेवा किंवा कृषी उत्पन्नाच्या विक्री 
किंवा खरेदी करिता अडत 
अभिकर्त्याने दिलेल्या सेवा. 


शून्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१५ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 
( ४) 


( ३ ) 
( दोन) पूर्व- अनुकूलन , पूर्व प्रशीतन , पिकविणे, 

मेणाचे लेपन (वॅक्सिग), किरकोळ 
आवेष्टित करणे, फळे व भाज्यांवरती 
लेबल लावणे ज्यामुळे फळे किंवा भाज्यांचे 

आवश्यक गुणधर्म बदलत नाहीत . 
( तीन) अन्न , फायबर , इंधन , कच्चा माल किंवा 

इतर तत्सम उत्पादने किंवा शेती 
उत्पन्नासाठी, वनस्पतींची लागवड आणि 
घोड्यांच्या संगोपनाच्या व्यतिरिक्त , पशु 
जीवसृष्टीच्या सर्वांगीण संगोपनाच्या 
संबंधात उक्ते कामाच्या ( जॉब वर्क ) 
स्वरूपात मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया 


करणे. 


९ 


२५ 


शीर्ष ९९ ८७ 


९ 


२६ 


शीर्ष ९९ ८८ 


( इतरांच्या 
मालकीच्या 
प्रत्यक्ष निविष्टी 
( वस्तू) वरील 


निर्माण सेवा) 


२.५ 


( दोन) खाणकाम , विद्युत , गॅस आणि जल 
वितरणासाठी सहाय्य सेवा. 
देखभाल, दुरुस्ती व स्थापना ( बांधकाम 
वगळता) सेवा. 
( एक) खालील संबंधात असलेल्या उक्ते 

कामाद्वारे ( जॉब वर्क ) सेवा 
( क ) वृत्तपत्रांचे मुद्रण ; 
( ख ) वस्त्राचे सूत ( टेक्सटाईल यान ) 

(मानवनिर्मित तंतू खेरीज) आणि 
वस्त्राचे कापड ( टेक्सटाईल 

फॅब्रिक्स) ; 
( ग ) पैलू पाडलेले व उजाळा आणलेले 

हिरे ; मौल्यवान व कमी प्रतीचे 
मौल्यवान खडे; किंवा सीमाशुल्क 
अधिनियम , १९ ७५ ( १ ९ ७५ चा ५१ ) 
च्या पहिल्या अनुसूचीतील प्रकरण 
७१ 

मधील सोने आणि इतर 
मौल्यवान धातूंचे साधे आणि जडित 

(स्टडेड) दागिने , 
( घ) पुस्तकांचे (ब्रेल पुस्तकांसहित), 

नियतकालिकांचे आणि मासिकांचे 

मुद्रण; 
( ङ सीमाशुल्क अधिनियम , १९ ७५ ( १९ ७५ 

चा ५१) च्या पहिल्या अनुसूचीतील 
प्रकरण ४१ मधील कातडे, चामडे 
आणि चर्म ( हाईड , स्किन आणि 

लेदर ) यांवरील प्रक्रिया. 
स्पष्टीकरण- " मानवनिर्मित तंतू" म्हणजे 
पुढीलपैकी कोणत्याही उत्पादन प्रक्रियांतून 
उत्पादित ऑरगॅनिक पॉलीमर्सचे स्टेपल 
फायबर आणि फिलामेंट्स, 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


सेवांचे वर्णन 


शर्त 


अनु. 
क्र . 
( १ ) 


प्रकरण , 

विभाग 
किंवा शीर्ष 

( २ ) 


दर 
( टक्के ) 

( ४) 


( ५ ) 


( ३ ) 
( क ) ऑरगॅनिक मोनोमर्सचे पॉलीमरायराजेशन 

द्वारे पॉलीमाईडस् , पॉलीएस्टर्स, 
पॉलीओलीफिनस् किंवा पॉलीयुरेथेन्स 
यांसारख्या पॉलिमर्सचे उत्पादन करणे 
किंवा या प्रक्रियेने रासायनिक 
परिवर्तनाद्वारे पॉलिमर्सचे उत्पादन [ उदा . 
पॉली (व्हिनिल अॅसिटेट ) च्या 
हायड्रोलिसिसद्वारे तयार केलेले पॉली 

( व्हिनिल अॅसिटेट )] ; किंवा 
( ख ) क्युप्रामोनिअम रेयान (क्युप्रो) किंवा 

व्हिस्कोझ रेयान यासारख्या पॉलिमर्सचे 
नैसर्गिक ऑरगॉनिक पॉलिमर्स ( उदा. 
सेल्युलोज) च्या विघटनाद्वारे किंवा 
रासायनिक प्रक्रियांद्वारे उत्पादन , किंवा 
सेल्युलोज अॅसिटेट किंवा अल्जीनेटस् या 
सारख्या पॉलिमर्सची नैसर्गिक ऑरगॉनिक 
पॉलिमर्स ( उदा. सेल्युलोज, केसीन आणि 
इतर प्रथिने, किंवा अल्जीनिक आम्ल) च्या 
रासायनिक परिवर्तनाद्वारे उत्पादन 

करणे. 
( दोन) वरील ( एक ) खेरीज इतरांच्या 
मालकीच्या प्रत्यक्ष निविष्टी 

प्रत्यक्ष निविष्टी (वस्तू) 
वरील निर्माण सेवा . 
इतर निर्माण सेवा; प्रकाशन, मुद्रण आणि 
पुनरुत्पादन सेवा; साहित्य पुनर्णाप्ती सेवा. 
समाज, सामाजिक आणि वैयक्तिक सेवा आणि 
इतर संकीर्ण सेवा. 
संपूर्ण समाजाकरिता लोक प्रशासन आणि इतर 
सेवांचे प्रदान ; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा. 
शैक्षणिक सेवा. 
मानवी आरोग्य आणि सामाजिक देखभाल 
सेवा . 
सांडपाणी आणि मैल्याचे संचयन (कलेक्शन ), 
प्रक्रिया आणि विल्हेवाट आणि इतर पर्यावरण 
संरक्षण सेवा 
सदस्यत्व संस्थांची सेवा 
( एक ) सर्कस , 

सर्कस, लोकनृत्यासहित भारतीय 
शास्त्रीय नृत्य , नाट्य प्रयोग , नाटक 
( ड्रामा ) करीता प्रवेश किंवा उपलब्धता 

( अॅक्सेस ) याद्वारे सेवा. 
( दोन) चलचित्र चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या 

प्रवेशाच्या माध्यमातून सेवा जेथे प्रवेश 
तिकिटाची किंमत रुपये शंभर किंवा 
त्याहून 

कमी आहे. 


९ 


- 


२७ 


शीर्ष ९९ ८ ९ 


९ 


२८ 


विभाग ९ 


२ ९ 


शीर्ष ९९९ १ 


९ 


३० 
३१ 


शीर्ष ९९९ २ 
शीर्ष ९९९ ३ 


९ 


९ 


- 


३२ 


शीर्ष ९९९ ४ 


९ 


३३ 
३४ 


शीर्ष ९९९ ५ 
शीर्ष ९९९ ६ 


९ 


९ 


मनोरंजनात्मक, 
सांस्कृतिक आणि 
क्रीडा सेवा) 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१७ 


दर 


१४ 


१४ 


१४ 


९ 


३५ 


शीर्ष ९९९ ७ 


९ 


अनु. प्रकरण , विभाग सेवांचे वर्णन 

शर्त 
क्र . किंवा शीर्ष 

( टक्के ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
( तीन) करमणुकीच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश किंवा 

चलचित्र चित्रपटांचे प्रदर्शन , थिम 
पार्क्स, वॉटरपार्क्स, जॉय राईडस् , 
मेरी गो राऊंडस, गो - कार्टीग , 
कसिनोज, रेस - कोर्स , बॅले, इंडियन 
प्रीमियर लीग सारखा कोणताही क्रीडा 
उपक्रम आणि तत्सम 

यांसह 
मनोरंजनात्मक सुविधांमध्ये उपलब्धता 

( अॅक्सेस ) सेवा. 
( चार ) रेस क्लबने अशा क्लबमध्ये 

टोटलायझेटर किंवा बुकमेकरसाठीचा 

परवाना याद्वारे पुरविलेल्या सेवा. 
( पाच) जुगार 
( सहा) वरील ( एक ), (दोन), ( तीन), ( चार ), 

आणि ( पाच ) ह्या खेरीज 
मनोरंजनात्मक , 

सांस्कृतिक आणि 
क्रीडा सेवा. 
इतर सेवा ( धुलाई, सफाई आणि रंगाई सेवा; 
सौंदर्य आणि शारीरिक स्वास्थ्य सेवा ; आणि 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या सेवांसहित इतर 
संकीर्ण सेवा). 
घरगुती सेवा. 
राज्यक्षेत्रातील (एक्स्ट्राटेरीटोरीअल) संस्था 

आणि मंडळे यांनी पुरविलेल्या सेवा. 
२. वरील तक्त्यातीलर अनु.क्र .३ समोरील स्तंभ (३) च्या बाब ( एक ) च्या नोंदीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमीन किंवा, यथास्थिती, जमिनीच्या अविभाजित हिश्यामधील मालमत्तेचे हस्तांतरण अंतर्भूत 
असलेल्या अशा पुरवठ्यामधील सेवा व वस्तूच्या भागाच्या पुरवठ्याचे मूल्य हे अशा पुरवठ्याकरिता 
आकारलेली एकूण रक्कम वजा जमीन किंवा यथास्थिती जमिनीच्या अविभाजित हिश्या यांच्या समतुल्य 
असेल आणि अशा पुरवठ्यामधील जमीन किंवा यथास्थिती , जमिनीच्या अविभाजित हिश्यांचे मूल्य हे 
अशा पुरवठयासाठी आकारलेल्या एकूण रकमेच्यां एक तृतीयांश रक्कम आहे असे मानण्यात येईल . 

स्पष्टीकरण- परिच्छेद २ च्या प्रयोजनार्थ, एकूण रक्कम म्हणजे , 
( क ) उपरोक्त सेवेसाठी आकारलेला मोबदला ; आणि 
( ख) जमीन किंवा, यथास्थिती, जमिनीच्या अविभाजित हिश्याच्या हस्तांतरणाकरिता आकारलेली 
रक्कम यांची 

एकूण 

बेरीज . 
३. राज्य शासना कडून चालविल्या जाणाऱ्या लॉटरीच्या बाबतीत , दर्शनी मूल्याच्या १००/११२ 
किंवा राज्याने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केलेली किंमत यापैकी जे अधिक असेल ते आयोजक 
राज्य शासनाने अधिकृत केलेल्या लॉटरीच्या बाबतीत दर्शनी मूल्याच्या १००/१२८ किंवा आयोजक 
राज्याने अधिकृत राजपत्रात आधिसूचित केलेली किंमत यापैकी जे अधिक असेल, ते लॉटरीचे पुरवठा 


९ 


३६ 
३७ 


शीर्ष ९९९ ८ 
शीर्ष ९९९९ 


९ 


. 


मूल्य राहील. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४. स्पष्टीकरण . या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, 
( एक ) वस्तूंमध्ये भांडवली वस्तूंचा समावेश असेल. 
( दोन) " प्रकरण", " विभाग" किंवा " शीर्ष " याचा संदर्भ जेथे जेथे ते येतील तेथे संदर्भानुसार दुसरा 

अर्थ अपेक्षित नसेल तर " प्रकरण ", "विभाग" आणि " शीर्ष " असा अनुक्रमे या सोबतच्या 

जोडपत्रातील सेवांच्या वर्गीकरणाच्या योजनेमध्ये दिल्याप्रमाणे असेल ( जोडपत्र ). 
( तीन) सीमा प्रशुल्क अधिनियम, १९ ७५ (१ ९ ७५ चा ५१ ) च्या पहिल्या अनुसूचीचा अर्थ उकल 

करण्यासाठीचे नियम, विभाग व प्रकरण टिप्पणी व पहिल्या अनुसूचीच्या सर्वसाधारण 

टिप्पणी शक्य होईल तितपत शीर्ष ९९ ८८ चा अर्थ उकल करण्याच्या संदर्भात लागू होतील . 
( चार ) सेवा पुरवठ्यामध्ये वापरलेल्या वस्तू किंवा सेवांवर आकारलेल्या निविष्टी कराची जमा 

घेतली नसेल या शर्तीच्या अधिन राहून जेथे जेथे अधिसूचने मध्ये दर विहीत केलेला असेल , 
याचा अर्थ असा होईल की , 
( क) केवळ अशा सेवेच्या पुरवठ्यामध्येच वापरलेल्या वस्तू व सेवांवर आकारलेल्या निविष्टी 

कराची जमा घेतली नसेल; आणि 
( ख) अशा सेवेच्या पुरठ्यामध्ये अंशत : आणि इतर सेवांच्या पुरवठ्यामध्ये अंशत : वापरलेल्या 

वस्तू व सेवां वरील निविष्टी कराची पात्र जमा , प्रत्यवर्ती होईल , जर अशा सेवांचा 
पुरवठा हा माफी दिलेला असेल आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 
च्या कलम १७ च्या पोट - कलम (२) आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या 
नियमांच्या तरतुदी लागू 

होतील. 
(पाच) " माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर " म्हणजे सोर्स कोड व ऑब्जेक्ट कोड यासह सूचना, डेटा , ध्वनी 

किंवा प्रतिमा यांचे कोणतेही प्रतिरुपण , जे यंत्रास वाचनयोग्य स्वरुपात मुद्रण (रेकॉर्डेड ) 
केलेले आहे आणि जे संगणक किंवा ऑटोमॅटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन किंवा इतर कोणतेही 
साधन किंवा उपकरण यांच्या सहाय्याने वापरकर्त्यास फेरबदल (मॅनिप्युलेटेड ) किंवा 

इंटरॅक्टिव्हिटी पुरविण्यास सक्षम आहे. 
( सहा) " कृषी विस्तार " म्हणजे शेतकरी शिक्षणाद्वारे किंवा प्रशिक्षणाद्वारे शास्त्रोक्त संशोधन आणि 

ज्ञान यांचा वापर कृषी पध्दतींमध्ये करणे. 
( सात ) " कृषी उत्पन्न " म्हणजे अन्न , फायबर , इंधन , कच्चा माल किंवा इतर तत्सम उत्पादनासाठी, 

वनस्पतींची लागवड आणि घोड्यांचे संगोपन वगळून सर्व प्रकारच्या पशू जीवसृष्टीचे संगोपन 
करण्यापासून, कोणतेही उत्पादन ज्यावर पुढील प्रक्रिया केली जात नाही किंवा अशी प्रक्रिया 
केली जाते जी सामान्यत : एका लागवडदार किंवा उत्पादकाद्वारे केली जाते व जी त्याच्या 

आवश्यक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करत नाही परंतु प्राथमिक बाजारात विकण्यायोग्य करते. 
( आठ) " कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा मंडळ " म्हणजे कृषी उत्पादनाच्या विपणनाचे नियमन 

करण्याच्या हेतूने त्यावेळी अंमलात असलेल्या राज्य कायद्याच्या अंतर्गत घटित केलेली 

कोणतीही समिती किंवा मंडळ , 
५. ही अधिसूचना १ जुलै २०१७ पासून अंमलात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत, 
शासनाचे उपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१ ९ 


जोडपत्र: 


सेवांचे वर्गीकरण करण्याची योजना 


अनु . 


प्रकरण, विभाग, 


सेवा वर्णन 


शीर्ष किंवा गट 


क्र . 


सेवा 
संकेतांक 
( दरपत्रक ) 


१ 


प्रकरण ९९ 


सर्व सेवा 


२ 


विभाग ५ 


बांधकाम सेवा 


३ 


शीर्ष ९९ ५४ 


बांधकाम सेवा 


४ 


गट ९९ ५४१ 


९९ ५४११ 


५ 


९९ ५४१२ 


६ 


९९ ५४१३ 


७ 


९९ ५४१४ 


इमारतींच्या बांधकाम सेवा 
एकलनिवासी किंवा बहुनिवासी किंवा बहुमजली 
इमारतींच्या बांधकाम सेवा 
वृद्धाश्रम , बेघर आश्रयस्थान, वसतिगृह आणि यासारख्या 
इतर निवासी इमारतींच्या बांधकाम सेवा 
औद्योगिक इमारतींच्या बांधकाम सेवा जसे की उत्पादन 
कार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इमारती ( उपकरणांची 
जुळणी यासारख्या 

क्रियांसाठी ), 

कार्यशाळा , 
साठवणुकीच्या इमारती आणि इतर तत्सम औद्योगिक 
इमारती 
वाणिज्यिक इमारतींच्या बांधकाम सेवा जसे की , 
कार्यालयीन इमारती, प्रदर्शन आणि मंगलकार्यालय , 
मॉल , हॉटेल , उपहारगृहे , विमानतळ , रेल किंवा रस्ता 
टर्मिनल्स , वाहनतळ , पेट्रोल आणि सेवा केंद्र , प्रेक्षागृह 
आणि इतर तत्सम इमारती 
इतर अनिवासी इमारतींची बांधकाम सेवा जसे शैक्षणिक 
संस्था , रुग्णालये, पशुवैद्यकीय चिकित्सालयासह 
चिकित्सालये, धार्मिक आस्थापना, न्यायालये, तुरुंग, 
संग्रहालये आणि इतर तत्सम इमारती. 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर इमारतींच्या बांधकाम 
सेवा 
वरील समाविष्ट इमारतींची दुरुस्ती करणे , फेरफार 
करणे, भर घालणे , प्रतिस्थापना करणे, नूतनीकरण 

देखभाल करणे किंवा पुर्नरचना करणे 
( रीमॉडेलिंग) हे अंर्तभूत असलेल्या सेवा 


८ 


९९ ५४१५ 


९ 


९९ ५४१६ 


१० 


९९ ५४१ ९ 


११ 


करणे , 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१२ 


गट ९९ ५४२ 


नागरी अभियांत्रिकी कार्याच्या सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 


९९ ५४२१ 


१३ 


९९ ५४२२ 


१४ 


९९ ५४२३ 


१५ 


९९ ५४२४ 


१६ 


महामार्ग, मार्ग, रस्ते, रेल्वे आणि विमानाच्या धावपट्टया, 
पूल आणि बोगदे यांच्या सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
बंदरे , जलमार्ग, धरणे , मुख्य पाणीसाठा व वितरण 
वाहिन्या , सिंचन आणि इतर जल संबंधी कायाबाबतच्या 
सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
दीर्घ लांबीच्या भूमिगत / जमिनीवरील, समुद्राअंतर्गत 
वाहिन्या , संप्रेषण आणि विद्युत ऊर्जा वाहिन्या ( तारा); 
पंपिंग स्टेशन आणि संबंधित कामे ; रोहित्र ( ट्रान्सफॉर्मर) 
स्टेशन्स आणि संबंधित कामे यांच्या सर्वसाधारण 
बांधकाम सेवा 
स्थानिक पाणी आणि सांडपाण्याच्या वाहिन्या , विद्युत 
आणि संप्रेषण तारा आणि संबंधित कामे यांच्या 
सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
खाणी आणि औद्योगिक प्रकल्प (प्लांट ) यांच्या 
सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
वीज प्रकल्प (प्लांट ) आणि त्याच्या संबंधित पायाभूत 
सुविधा यांच्या सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
मैदानी खेळ आणि मनोरंजन 

सुविधांसाठीच्या 
सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर नागरी अभियांत्रिकी 
कार्याच्या सर्वसाधारण बांधकाम सेवा 
वरील समाविष्ट बांधकामाची दुरुस्ती करणे , फेरफार 
करणे , भर घालणे, प्रतिस्थापना करणे, नूतनीकरण 
करणे, देखभाल करणे किंवा पुर्नरचना करणे 
( रीमॉडेलिंग) हे अंतर्भूत असलेल्या सेवा 


९९ ५४२५ 


१७ 


९९ ५४२६ 


१८ 


९९ ५४२७ 


१ ९ 


९९ ५४२८ 


२० 


९९ ५४२ ९ 


. 


२१ 


२२ 


गट ९९ ५४३ 


बांधकामाची जागा तयार करण्याची सेवा 


२३ 


९९ ५४३१ 


बांधकाम पाडून टाकण्याबाबतच्या सेवा 


९९ ५४३२ 


२४ 


बांधकामाची जागा तयार करणे आणि निष्कासन सेवा 
यांसह तद्नंतरच्या बांधकामासाठी जागा सज्ज करण्याच्या 
पूर्वतयारीच्या सेवा, खोदकाम चाचणी आणि विंधन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


२१ 


२५ 


९९ ५४३३ 


विहिरी व गाभा निष्कर्षण , चर काढणे 
उत्खनन आणि मृदावहन सेवा 
विहिरी वेधन सेवा व सेप्टिक सिस्टिम स्थापने बाबतच्या 
सेवा 


९९ ५४३४ 


२६ 


९९ ५४३५ 


२७ 


९९ ५४३ ९ 


२८ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या बांधकामाची जागा तयार 
करण्यासंबंधीच्या इतर सेवा 
वरील समाविष्ट बांधकामांची दुरुस्ती करणे, फेरफार 
करणे, भर घालणे, बदल करणे, देखभाल करणे हे 
अंतर्भूत असलेल्या सेवा 
पूर्वरचित बांधकामांची जोडणी व उभारणी 
पूर्वरचित इमारतींची स्थापना , जोडणी आणि उभारणी 
सेवा 


२ ९ 


गट ९९ ५४४ 


९९ ५४४१ 


३० 


९९ ५४४२ 


३१ 


९९ ५४४३ 


३२ 


९९ ५४४४ 


इतर पूर्वरचित संरचना आणि बांधकाम यांच्या स्थापना, 
जोडणी आणि उभारणी सेवा 
रस्त्यावरील सर्व प्रकारच्या 

फर्निचरच्या 
स्थापनेबाबतच्या सेवा ( जसे बस थांबा, बाकडे, टेलिफोन 
बुथ , सार्वजनिक शौचालय आणि यांसारख्या) 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर जोडणी आणि बांधकाम 
सेवा 
वरील समाविष्ट बांधकामांची दुरुस्ती करणे, फेरफार 
करणे, भर घालणे, बदल करणे , देखभाल करणे हे 
अंतर्भूत असलेल्या सेवा 
विशेष व्यापार बांधकाम सेवा 


३३ 


९९ ५४४ ९ 


३४ 


३५ 


गट ९९ ५४५ 


३६ 


९९ ५४५१ 


३७ 


९९ ५४५२ 


पाइल ड्रायव्हिंग आणि पाया भरणी सेवा 
बिल्डिंग फ्रेमिंग व रुफ फ्रेमिंग सेवा 
छत उभारणी व जलरोधन सेवा 


३८ 


९९ ५४५३ 


३ ९ 


९९ ५४५४ 


काँक्रीट सेवा 


४० 


९९ ५४५५ 


संरचनात्मक ( स्ट्रक्चरल) स्टील उभारणी सेवा 
गवंडीकाम सेवा 


४१ 


९९ ५४५६ 


४२ 


९९ ५४५७ 


परांची सेवा 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९ ५४५८ 


४३ 


९९ ५४५ ९ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर विशेष व्यापार बांधकाम 
सेवा 
वरील समाविष्ट बांधकामांची दुरुस्ती करणे , फेरफार 
करणे, भर घालणे, बदल करणे, देखभाल करणे हे 
अंतर्भूत असलेल्या सेवा 
स्थापना सेवा 


४४ 


४५ 


गट ९९ ५४६ 


९९ ५४६१ 


४६ 


. 


४७ 


९९ ५४६२ 


विद्यूत वायरिंग व जोडणी सेवा , अग्निसूचक यंत्रणा 
स्थापना सेवा , चोरघंटी ( बर्गलर अलार्म) यंत्रणा यांसह 
स्थापना सेवा यांसह विद्युतयंत्रणा स्थापन सेवा 
पाण्याचे नळकाम व नाली ( ड्रेन) टाकण्याच्या सेवा 
उष्णतावर्धन , वायुविजन आणि वातानुकूलन ( एअर 
कंडिशनिंग) उपकरण स्थापना सेवा 
गॅस जोडणी स्थापना सेवा 


९९ ५४६३ 


- 


४८ 


४ ९ 


९९ ५४६४ 


५० 


९९ ५४६५ 


विसंवाहन सेवा 


९९ ५४६६ 


५१ 


उद्वाहन (लिफ्ट) आणि सरकता जिना ( एस्केलेटर) 
स्थापना सेवा 


५२ 


९९ ५४६८ 


९९ ५४६ ९ 


५३ 


५४ 


गट ९९ ५४७ 


५५ 


९९ ५४७१ 


५६ 


९९ ५४७२ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर स्थापना सेवा 
वर समाविष्ट स्थापनांची दुरुस्ती करणे, फेरफार करणे, 
भर घालणे, बदल करणे, देखभाल करणे हे अंतर्भूत 
असलेल्या सेवा 
इमारत पूर्ती आणि परिष्करण (फिनिशीग) सेवा 
चकाकी आणण्यासाठीच्या ( ग्लेझिंग) सेवा 
गिलावा (प्लास्टरिंग) करण्याच्या सेवा 
रंगकामाच्या सेवा 
जमीन आणि भिंतींच्या फरश्या बसवणे ( टायलिंग) सेवा 
इतर फरशी (फ्लोअर ) बसविणे , भिंत आच्छादन आणि 
भिंतीवर कागद आच्छादण्याबाबतच्या ( वॉलपेपरिंग) सेवा 
जोडकाम आणि सुतारकाम ( जॉयनरी आणि कार्पेन्टरी) 
सेवा 


५७ 


९९ ५४७३ 


५८ 


९९ ५४७४ 


९९ ५४७५ 


५ ९ 


९९ ५४७६ 


६० 


६१ 


९९ ५४७७ 


कुंपण व कठडा बांधणीच्या सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब , फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९ ३ ९ 


२३ 


९९ ५४७८ 


६२ 


९९ ५४७ ९ 


६३ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर इमारतपूता आणि 
परिष्करण सेवा 
वर समाविष्ट असलेल्या पूर्ती/ परिष्करण ( फिनिशींग) 
यांची दुरुस्ती करणे , फेरफार करणे , भर घालणे , बदल 
करणे, देखभाल करणे हे अंतर्भूत असलेल्या सेवा 
वितरणात्मक व्यापार सेवा; निवास , खाद्य आणि पेय 
सेवा; वाहतूक सेवा; गॅस आणि विद्युत वितरण सेवा 
घाऊक व्यापारा मधील सेवा 


विभाग ६ 


६४ 


, 


६५ 


शीर्ष ९९ ६१ 


६६ 


गट ९९ ६११ 


९९ ६१११ 


६७ 


शुल्क किवा दलाली किंवा कंत्राट आधारित घाऊक 
व्यापाराकरिता 

पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा 
किरकोळ ( रीटेल) व्यापारा मधील सेवा 


६८ 


शीर्ष ९९ ६२ 


६ ९ 


गट ९९ ६२१ 


९९ ६२११ 


७० 


शुल्क किंवा दलाली किंवा कंत्राट आधारित किरकोळ 
व्यापाराकरिता पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा 
निवास , अन्न पदार्थ आणि पेय सेवा 


शीर्ष ९९ ६३ 


७१ 


७२ 


गट ९९ ६३१ 


निवास सेवा 


९९ ६३११ 


७३ 


७४ 


९९ ६३१२ 


७५ 


९९ ६३१३ 


७६ 


गट ९९ ६३२ 


हॉटेल , इन , अतिथीगृहे ( गेस्ट हाऊस) , क्लब आणि 
यासारखे यांच्याद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या कक्ष किंवा घटक 
निवास सेवा 
शिबीर स्थळ (कॅम्प साईट ) सेवा 
मनोरंजनात्मक आणि सुट्टीतील शिबीर सेवा 
इतर निवास सेवा 
विद्यार्थी निवासस्थानातील विद्यार्थ्यांसाठी कक्ष किंवा 
घटक निवास सेवा 
वसतिगृहे , शिबीरे , पेइंग गेस्ट आणि यासारखे यांनी 
पुरविलेल्या कक्ष किंवा घटक निवास सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या कक्ष किंवा घटक निवास 
सेवा 


९९ ६३२१ 


७७ 


९९ ६३२२ 


७८ 


९९ ६३२९ 


७ ९ 


गट ९९ ६३३ 


८० 


अन्न पदार्थ, खाण्यायोग्य पदार्थ, मद्य आणि 
मद्यार्कविरहीत पेये 


पुरवण्याच्या सेवा 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९ ६३३१ 


८१ 


९९ ६३३२ 


८२ 


९९ ६३३३ 


८३ 


९९ ६३३४ 


८४ 


९९ ६३३५ 


८५ 


टेकअवे सेवा, कक्ष सेवा आणि घरपोच अन्न पदार्थ 
पोहचविण्याच्या सेवांसह उपहारगृहे , कॅफे व तत्सम 
खाद्यसुविधा पुरवणारे यांनी पुरविलेल्या सेवा 
टेकअवे सेवा, कक्ष सेवा आणि घरपोच अन्न पदार्थ 
पुरविण्याच्या सेवांसह हॉटेल, इन , अतिथीगृहे ( गेस्ट 
हाऊस), क्लब व यासारखे यांनी पुरविलेल्या सेवा 
आहार गृह (कॅटिन ) आणि इतर तत्सम आस्थापनांनी 
पुरविलेल्या सेवा 
प्रदर्शन सभागृहे , कार्यक्रम , मंगलकार्यालय आणि इतर 
बाह्यगृह/ अंर्तगृह कार्यासाठी खाद्यपेय पुरवण्याच्या 
( केटरिंग) सेवा. 
रेल्वे , विमानांत आणि यांसारख्या सेवांमध्ये खाद्यपेय 
पुरवण्याच्या ( केटरिंग ) सेवा . 
अन्न पदार्थ, खाण्यायोग्य पदार्थ, मद्य व मद्यार्क विरहित 
पेय यांची हवाई परिवहन व इतर परिवहन चालक यांना 
बनवून 

देण्याच्या (प्रिपेरेशन ) किंवा पुरवठा 
करण्याबाबतच्या सेवा 
इतर कंत्राटी खाद्यपदार्थ सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर अन्न पदार्थ, 
खाण्यायोग्य पदार्थ, मद्य व मद्यार्क विरहीत पेये 
पुरवणारी सेवा 
प्रवासी वाहतूक सेवा 
प्रवाशांकरिता स्थानिक वाहतूक आणि पर्यटन परिवहन 
सेवा 
रेल्वे, मेट्रो , मोनोरेल , बस , ट्रामवे, रिक्षा, तीनचाकी, 
स्कूटर आणि इतर मोटर वाहनांद्वारे प्रवाशांची स्थानिक 


९९ ६३३६ 


८६ 


८७ 


९९ ६३३७ 


९९ ६३३९ 


८८ 


८ ९ 


शीर्ष ९९ ६४ 


गट ९९ ६४१ 


९ ० 


९९ ६४११ 


९ १ 


भूवाहतूक सेवा 


९ २ 


९९ ६४१२ 


९९ ६४१३ 


९ ३ 


रेडिओ टॅक्सी आणि इतर तत्सम सेवांसह टॅक्सी सेवा 
नियोजित नसलेल्या स्थानिक बस आणि कोच 
चार्टर सेवा 
प्रवाशांकरिता इतर भू परिवहन सेवा 
फेरी, क्रूझ आणि यांसारख्याद्वारे प्रवाशांची स्थानिक 


९ ४ 


९९ ६४१४ 


९९ ६४१५ 


९ ५ 


जलवाहतूक सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


२५ 


९९ ६४१६ 


९ ६ 


९९ ६४१ ९ 


९ ७ 


९ ८ 


गट ९९ ६४२ 


९९ ६४२१ 


९९ 


९९ ६४२२ 


१०० 


रेल्वे, रस्ते , जल आणि हवाई याद्वारे स्थळदर्शन 
परिवहन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या प्रवाशांच्या इतर स्थानिक 
परिवहन सेवा 
प्रवाशांच्या लांब पल्ल्याच्या वाहतूक सेवा 
रेल्वे , मेट्रो आणि यासारख्या रेल्वे जाळ्यांच्या 
माध्यमातून लांब पल्ल्याची प्रवासी वाहतूक सेवा 
बस , कार, नियोजित नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या बस 
आणि कोच सेवा, स्टेज कॅरेज आणि यासारख्या रस्ते 
वाहतुकीच्या माध्यमांतून लांब पल्ल्याची प्रवासी वाहतूक 
सेवा 
रेडिओ टॅक्सी आणि इतर तत्सम सेवा यांसह टॅक्सी 
सेवा 
फेरी, क्रूझ जहाज आणि यासारख्या वाहनांद्वारे किनारी 
व आंतर महासागरीय ( ओव्हरसीज) प्रवासी जलवाहतूक 
सेवा 
देशांतर्गत / आंतरराष्ट्रीय नियोजित प्रवासी हवाई वाहतूक 
सेवा 
नियोजित नसलेली देशांतर्गत / आंतरराष्ट्रीय प्रवासी 
हवाई वाहतूक सेवा 
प्रवाशांची अंतराळ वाहतूक सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर लांब पल्ल्याच्या प्रवासी 


९९ ६४२३ 


१०१ 


९९ ६४२४ 


, 


१०२ 


९९ ६४२५ 


१०३ 


९९ ६४२६ 


१०४ 


१०५ 


९९ ६४२७ 


९९ ६४२९ 


१०६ 


वाहतूक सेवा 


१०७ 


शीर्ष ९९ ६५ 


१०८ 


गट ९९ ६५१ 


९९ ६५११ 


माल वाहतूक सेवा 
मालाची भूवाहतूक सेवा 
रेफ्रिजरेटर वाहने, ट्रक , ट्रेलर्स , मनुष्य किंवा पशूने 
ओढावयाच्या वाहनांने किंवा इतर कोणत्याही वाहनाने 
पत्रे, पार्सल , जिवंत प्राणी, घरगुती आणि कार्यालयीन 
फर्निचर , कंटेनर आणि यांसारख्यासह मालाची रस्ते 


१० ९ 


वाहतूक सेवा 


९९ ६५१२ 


११० 


पत्रे, पार्सल , जिवंत प्राणी, घरगुती आणि कार्यालयीन 
फर्निचर , इंटरमोडल कंटेनर , बल्क कार्गो आणि 
यांसारख्यासह मालाची रेल्वे वाहतूक सेवा 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९ ६५१३ 


१११ 


पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक 

वायु, पाणी, सांडपाणी 
( सीवरेज ) आणि इतर वस्तूंची पाइपलाईनद्वारे वहन 
सेवा 


९९ ६५१ ९ 


मालाच्या 


भू 


११२ 


११३ 


गट ९९ ६५२ 


९९ ६५२१ 


११४ 


९९ ६५२२ 


११५ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या 

इतर 
वाहतुकीच्या सेवा 
मालाची जलवाहतूक सेवा 
रेफ्रिजरेटर जलयाने, टँकर, बल्क कार्गो जलयान , 
कंटेनर जहाजे आणि यासारख्याद्वारे मालाची किनारी व 
आंतर- महासागरीय ( ओव्हरसीज) जलवाहतूक सेवा 
रेफ्रिजरेटर जलयाने , टँकर आणि इतर जलयानांद्वारे 
मालाची अंतर्देशीय जलवाहतूक सेवा 
मालाची हवाई आणि अंतराळ वाहतूक सेवा 
पत्रे व पार्सल व इतर वस्तूंची हवाई वाहतूक सेवा 
मालाची (फ्रेट ) अंतराळ वाहतूक सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय वाहतूक वाहनांच्या 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय वाहतूक वाहनांच्या 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 


११६ 


गट ९९ ६५३ 


११७ 


९९ ६५३१ 


११८ 


९९ ६५३२ 


शीर्ष ९९ ६६ 


११९ 


गट ९९ ६६० 


१२० 


९९ ६६०१ 


१२१ 


९९ ६६०२ 


१२२ 


९९ ६६०३ 


१२३ 


प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय बस , कोच, कार , ट्रक 
आणि इतर मोटर वाहनांसह रस्त्यावरील वाहनांची 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय प्रवासी जलयाने, 
माल 
(फ्रेट) जलयाने व यासारख्यांसह जलयानांच्या (वॉटर 
व्हेसल्स) भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय प्रवासी विमाने व 
यासारख्यांसह विमानांच्या भाडेतत्त्वावरील सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय 
इतर वाहतूक वाहनांची भाडेतत्त्वावरील सेवा 
वाहतुकीमधील सहाय्य सेवा 
कार्गो हाताळणी सेवा 
कंटेनर हाताळणी सेवा 


९९ ६६० ९ 


१२४ 


१२५ 


शीर्ष ९९ ६७ 


१२६ 


गट ९९ ६७१ 


१२७ 


९९ ६७११ 


१२८ 


९९ ६७१२ 


सीमाशुल्क गृह अभिकर्ता सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


२७ 


१२९ 


९९ ६७१३ 


१३० 


९९ ६७१ ९ 


१३१ 


गट ९९ ६७२ 


१३२ 


९९ ६७२१ 


१३३ 


९९ ६७२२ 


१३४ 


९९ ६७२ ९ 


१३५ 


गट ९९ ६७३ 


१३६ 


९९ ६७३१ 


९९ ६७३ ९ 


१३७ 


समाशोधन आणि अग्रेषण सेवा 
इतर कार्गो आणि सामान हाताळणी सेवा 
साठवणूक व कोठार ( वेअरहाऊसिंग) सेवा 
शीतलीकरण साठवणूक सेवा 
बल्क द्रव किंवा वायू साठवणूक सेवा 
इतर साठवणूक आणि कोठार ( वेअरहाऊसिंग) सेवा 
रेल्वे वाहतुकीसाठी सहाय्य सेवा 
रेल्वे पुशिंग किंवा टोईंग सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या रेल्वे वाहतुकीसाठीच्या इतर 
सहाय्य सेवा 
रस्ते वाहतुकीसाठी सहाय्य सेवा 
बस स्थानक सेवा 
राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रस्ता 
आणि मार्ग यांच्या कार्यचालन सेवा; पूल आणि बोगदा 
कार्यचालन सेवा 
वाहनतळ सुविधा 
वाणिज्यिक ( कमर्शिअल ) आणि खाजगी वाहनांसाठी 
टोईंग सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या रस्ते वाहतुकीच्या इतर 


१३८ 


गट ९९ ६७४ 


१३९ 


९९ ६७४१ 


९९ ६७४२ 


१४० 


१४१ 


९९६७४३ 


९९ ६७४४ 


१४२ 


९९ ६७४ ९ 


१४३ 


आधारभूत सेवा 


गट ९९ ६७५ 


१४४ 


९९ ६७५१ 


१४५ 


जल वाहतूक सेवेसाठी सहाय्य सेवा (किनारी, आंतर 
महासागरीय आणि अंतर्देशीय जलमार्ग) 
बंदर आणि जलमार्ग कार्यचालन सेवा (कार्गो हाताळणी 
वगळून) जसे की बंदरे, गोदी, दीपगृहे , हलकी जहाजे 
आणि यांसारख्या कार्यचालन सेवा 
पायलेटेज आणि बर्थिंग सेवा 
व्हेसल सॅल्व्हेज आणि रिफ्लोटिंग सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या जलवाहतुकीसाठी इतर 
सहाय्य सेवा 
हवाई किंवा अंतराळ वाहतुकीसाठी सहाय्य सेवा 


१४६ 


९९ ६७५२ 


१४७ 


९९ ६७५३ 


९९ ६७५ ९ 


१४८ 


१४ ९ 


गट ९९ ६७६ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९ ३९ 


१५० 


९९ ६७६१ 


१५१ 


९९ ६७६२ 


१५२ 


९९ ६७६३ 


९९ ६७६४ 


भाग चार ब - ४५-४अ 


१५४ 


गट ९९ ६७ ९ 


१५५ 


९९ ६७ ९ १ 


९९ ६७ ९ २ 


१५६ 


१५७ 


९९ ६७ ९ ३ 


१५८ 


९९ ६७९९ 


शीर्ष ९९ ६८ 


१५ ९ 


१६० 


गट ९९ ६८१ 


९९ ६८११ 


१६१ 


विमानतळ कार्यचालन सेवा (कार्गो हाताळणी वगळून ) 
हवाई वाहतूक नियंत्रण सेवा 
हवाई वाहतुकीसाठी इतर सहाय्य सेवा 
अंतराळ वाहतुकीसाठी सहाय्य सेवा 
इतर वाहतूक सहाय्य सेवा 
रस्ते वाहतुकीसाठी मालवाहतूक अभिकरण सेवा 
वाहतुकीच्या इतर साधनांसाठी माल वाहतूक अभिकरण 
सेवा 
इतर माल वाहतूक सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर वाहतूक सहाय्य सेवा 
डाक आणि कुरियर सेवा 
डाक आणि कुरियर सेवा 
डाकघर काउंटर सेवा, मेल बॉक्स भाड्याने द्यावयाची 
सेवा यांसह डाक सेवा 
कुरियर सेवा 
स्थानिक बटवडा (डिलिव्हरी) सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर बटवडा (डिलिव्हरी) 
सेवा 
विद्युत, वायु, पाणी आणि इतर वितरण सेवा 
विद्युत आणि 

वायु 

वितरण सेवा 
विद्युत पारेषण सेवा 
विद्युत वितरण सेवा 
वायु वितरण सेवा 
जल वितरण आणि इतर सेवा 
जल वितरण सेवा 
वाफ , गरम पाणी आणि वातानुकूलन ( एअर कंडिशनिंग ) 
पुरवठा व यासारख्यांचे वितरण हे अंतर्भूत असणाऱ्या 
सेवा 
इतर तत्सम सेवा 


१६२ 


९९ ६८१२ 


१६३ 


९९ ६८१३ 


९९६८१९ 


१६४ 


शीर्ष ९९ ६ ९ 


१६५ 


१६६ 


गट ९९ ६ ९ १ 


१६७ 


९९ ६ ९ ११ 


१६८ 


९९ ६ ९ १२ 


१६ ९ 


९९ ६ ९ १३ 


१७० 


गट ९९ ६ ९ २ 


१७१ 


९९ ६ ९ २१ 


९९ ६ ९ २२ 


१७२ 


१७३ 


९९ ६ ९ २ ९ 


विभाग ७ 


वित्तीय आणि संबंधित सेवा; स्थावर मालमत्ता सेवा ; 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


२ ९ 


शीर्ष ९९ ७१ 


१७५ 


गट ९९ ७११ 


१७६ 


१७७ 


९९ ७१११ 


१७८ 


९९ ७११२ 


९९ ७११३ 


१७ ९ 


१८० 


९९ ७११४ 


९९ ७११९ 


१८१ 


१८२ 


गट ९९ ७१२ 


१८३ 


९९ ७१२० 


१८४ 


गट ९९ ७१३ 


१८५ 


९९ ६१३१ 


आणि भाडेपट्टी व भाडेतत्वावरील सेवा 
वित्तीय आणि संबंधित सेवा 
वित्तीय सेवा (बँकिंग गुंतवणूक , विमा सेवा आणि 
निवृत्तीवेतन वगळता) 
केंद्रिय बँकिंग सेवा 
ठेवी (डिपॉझिट ) सेवा 
स्टॅडबाय कमिटमेंट , हमी आणि प्रतिभूती यांसह ऋण 
( क्रेडिट ) देणाऱ्या सेवा 
वित्तीय भाडेपट्टी सेवा 
इतर वित्तीय सेवा (बँकिंग गुंतवणूक , विमा सेवा आणि 
निवृत्तीवेतन वगळता) 
बँकिंग गुंतवणूक सेवा 
बँकिंग गुंतवणूक सेवा 
विमा आणि निवृत्तीवेतन सेवा ( पुनर्विमा सेवा वगळून ) 
निवृत्तीवेतन सेवा 
जीवन विमा सेवा (पुनर्विमा सेवा वगळून ) 
अपघात आणि आरोग्य विमा सेवा 
मोटर वाहन विमा सेवा 
समुद्री, हवाई आणि इतर वाहतूक विमा सेवा 
माल (फ्रेट ) विमा सेवा आणि प्रवास विमा सेवा 
इतर मालमत्ता विमा सेवा 
इतर जीवनेतर विमा सेवा ( पुनर्विमा सेवा वगळून) 
पुनर्विमासेवा 
जीवन पुनर्विमा सेवा 
अपघात आणि आरोग्य पुनर्विमा सेवा 
मोटार वाहन पुनर्विमा सेवा 
समुद्री, हवाई आणि इतर वाहतूक पुनर्विमा सेवा 
माल (फ्रेट) पुनर्विमा सेवा 


१८६ 


९९ ७१३२ 


१८७ 


९९ ७१३३ 


१८८ 


९९ ७१३४ 


१८ ९ 


९९ ७१३५ 


१ ९ ० 


९९ ७१३६ 


१ ९ १ 


९९ ७१३७ 


१ ९ २ 


९९ ७१३ ९ 


१ ९ ३ 


गट ९९ ७१४ 


१ ९ ४ 


९९ ७१४१ 


१ ९ ५ 


९९ ७१४२ 


१ ९ ६ 


९९ ७१४३ 


१ ९ ७ 


९९ ७१४४ 


१ ९ ८ 


९९ ७१४५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१९९ 


९९ ७१४६ 


२०० 


९९ ७१४ ९ 


गट ९९ ७१५ 


२०१ 


९९ ७१५१ 


२०२ 


इतर मालमत्ता पुनर्विमा सेवा 
इतर जीवनेतर पुनर्विमा सेवा 
वित्तीय सेवांसाठी साहाय्य सेवा (विमा आणि निवृत्तीवेतन 
वगळता इतर) 
विलिनीकरण आणि संपादन सेवा, कॉर्पोरेट फायनान्स 
आणि जोखीम भांडवल सेवा यांसारख्या बँकिंग 
गुंतवणूक संबंधित सेवा 
वस्तू विनिमय सेवासह दलाली आणि संबंधित रोखे 
आणि वस्तू सेवा 
निवृत्ती वेतन फंड वगळता पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन 
सेवा 
विश्वस्त मंडळ ( ट्रस्ट ) व अभिरक्षा सेवा 
वित्तीय बाजाराच्या प्रशासनाशी संबंधित सेवा 


९९ ७१५२ 


२०३ 


९९ ७१५३ 


२०४ 


२०५ 


९९ ७१५४ 


२०६ 


९९ ७१५५ 


२०७ 


९९ ७१५६ 


वित्तीय सल्लागार सेवा 


९९ ७१५७ 


विदेशी चलन सेवा 


२०८ 


२० ९ 


९९ ७१५८ 


२१० 


९९ ७१५ ९ 


२११ 


गट ९९ ७१६ 


२१२ 


९९ ७१६१ 


२१३ 


९९ ७१६२ 


२१४ 


९९ ७१६३ 


२१५ 


९९ ७१६४ 


वित्तीय व्यवहार संस्करण आणि समाशोधन गृह सेवा 
वित्तीय सेवांना सहाय्यकारी इतर सेवा 
विमा आणि निवृत्तीवेतनासाठी सहाय्यकारी सेवा 
विमा आणि निवृत्तीवेतनासाठी सहाय्यकारी सेवा 
विमा दावे समायोजन सेवा 
विमा गणितीय सेवा 
निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन सेवा 
विमा आणि निवृत्तीवेतनासाठी इतर सहाय्यकारी सेवा 
वित्तीय मत्ता धारण करण्याच्या सेवा 
दुय्यम कंपन्यांचे समन्याय भाग धारण करण्याच्या सेवा 
विश्वस्त ( ट्रस्ट ) च्या निधी आणि तत्सम वित्तीय संस्थांचे 
रोखे व इतर मत्ता धारण करण्याच्या सेवा 
स्थावर मालमत्ता सेवा 
मालकीची किंवा भाडेपट्टीची मालमत्ता अंतर्भूत असलेल्या 
स्थावर मालमत्ता सेवा 


२१६ 


९९ ७१६ ९ 


२१७ 


गट ९९ ७१७ 


२१८ 


९९ ७१७१ 


९९ ७१७२ 


२१९ 


शीर्ष ९९ ७२ 


२२० 


गट ९९ ७२१ 


२२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३१ 


९९ ७२११ 


२२२ 


९९ ७२१२ 


२२३ 


२२४ 


९९ ७२१३ 


२२५ 


९९ ७२१४ 


९९ ७२१५ 


२२६ 


गट ९९ ७२२ 


२२७ 


९९ ७२२१ 


२२८ 


९९ ७२२२ 


२२ ९ 


९९ ७२२३ 


२३० 


९९ ७२२४ 


स्वत : च्या किंवा भाडेतत्त्वावरील निवासी मालमत्ता 
अंतर्भूत असलेल्या भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
स्वत: ची किंवा भाडेतत्त्वाधीन अनिवासी मालमत्ता अंतर्भूत 
असलेल्या भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
इमारतींच्या व्यापारासंबंधी सेवा 
टाइम - शेअर मालमत्तेच्या व्यापारासंबंधी सेवा 
रिक्त आणि उपविभागीकृत जमिनीच्या व्यापारासंबधी 
सेवा 
शुल्क किंवा दलालीवर आधारित किंवा कंत्राट आधारित 
स्थावर मालमत्ता सेवा 
शुल्क किंवा दलालीवर आधारित किंवा कंत्राट आधारित 
मालमत्ता व्यवस्थापन सेवा 
शुल्क किंवा दलालीवर आधारित किंवा कंत्राट आधारित 
इमारतींची विक्री 
शुल्क किंवा दलालीवर आधारित किंवा कंत्राट आधारित 
जमिनीची विक्री 
शुल्क दलालीवर आधारित किंवा कंत्राट आधारित 
स्थावर मालमत्ता मूल्यांकन सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय भाडेपट्टीवरील किंवा 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय यंत्रसामुग्री आणि 
उपकरणे भाडेपट्टीवर किंवा भाडेत्त्वावर देण्यासंबंधीच्या 
सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय , कंटेनरसह वाहतूक 
उपकरणा संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील 
सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय कृषी यंत्रसामुग्री व 
उपकरणे यांच्याशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय बांधकाम यंत्रसामुग्री व 
उपकरणे यांच्याशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय कार्यालयीन यंत्रसामुग्री 
आणि उपकरणे ( संगणक वगळता) यांच्याशी संबंधित 
भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 


२३१ 


शीर्ष ९९ ७३ 


२३२ 


गट ९९ ७३१ 


२३३ 


९९ ७३११ 


२३४ 


९९ ७३१२ 


२३५ 


९९ ७३१३ 


२३६ 


९९ ७३१४ 


२३७ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९ ७३१५ 


२३८ 


९९ ७३१६ 


२३ ९ 


९९ ७३१ ९ 


२४० 


गट ९९ ७३२ 


२४१ 


९९७३२१ 


प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय असलेल्या संगणक 
संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय दूरसंचार उपकरणे 
यांच्याशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
प्रचालकासह किंवा त्याशिवाय 

इतर यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील 
सेवा 
इतर वस्तूंशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील 
सेवा 
दूरदर्शन, रेडिओ, व्हिडिओ कॅसेट रेकॉर्डर्स , प्रोजेक्टर्स , 
ऑडिओ सिस्टम आणि संबंधित उपकरणे आणि 
उपसाधने ( गृह मनोरंजन उपकरणे ) यांच्या संदर्भात 
भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
व्हिडीओ टेप आणि डिस्कस् ( गृह मनोरंजन उपकरणे) 
च्या संदर्भात भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
फर्निचर आणि इतर घरगुती उपकरणे यासंबंधी 
भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्वावरील सेवा 
सुख आणि आरामदायी उपकरणे यांच्या संदर्भात 
भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
घरगुती लिनन संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील 
सेवा 


२४२ 


९९ ७३२२ 


२४३ 


९९ ७३२३ 


२४४ 


९९ ७३२४ 


२४५ 


९९ ७३२५ 


२४६ 


९९ ७३२६ 


वस्त्र , 


कपडे आणि पादत्राणासंबंधी भाडेपट्टी किंवा 
भाडेतत्त्वावरील सेवा 


२४७ 


९९ ७३२७ 


२४८ 


स्वत : करण्याजोगी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यांच्याशी 
संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील सेवा 
इतर वस्तूंशी संबंधित भाडेपट्टी किंवा भाडेतत्त्वावरील 
सेवा 


९९ ७३२७ 


२४ ९ 


गट ९९ ७३३ 


२५० 


९९ ७३३१ 


बौध्दिक संपदा आणि तत्सम उत्पादनांचा वापर 
करण्याच्या अधिकारांसाठी परवाना सेवा 
संगणक सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेस यांचा वापर 
करण्याच्या अधिकारासाठी परवाना सेवा 
मूळ चित्रपट , ध्वनी मुद्रण, रेडिओ आणि दूरदर्शन 
कार्यक्रम आणि यासारख्यांच्या प्रक्षेपण आणि प्रदर्शन 


२५१ 


९९ ७३३२ 


२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९ ३९ 


३३ 


९९ ७३३३ 


२५३ 


करण्याच्या अधिकारासाठी परवाना सेवा 
मूळ कलाकृतीची पुननिर्मिती करण्याच्या अधिकारासाठी 
परवाना सेवा 
हस्तलिखिते , पुस्तके , जर्नल्स आणि नियतकालिके यांचे 
पुनर्मुद्रण आणि प्रती काढण्यासाठीच्या अधिकारासाठी 
परवाना सेवा 


९९ ७३३४ 


२५४ 


९९ ७३३५ 


२५५ 


९९ ७३३६ 


२५६ 


९९ ७३३७ 


२५७ 


९९ ७३३८ 


संशोधन आणि विकास उत्पादने वापरण्याच्या 
अधिकारासाठी परवाना सेवा 
व्यापारमुद्रा आणि विक्रीहक्क (फ्रेंचाइज) वापरण्याच्या 
अधिकारासाठी परवाना सेवा 
समन्वेषण आणि मूल्यमापन यासह खनिजे वापरण्याच्या 
अधिकारासाठी परवाना सेवा 
दूरसंचार स्पेक्ट्रमसह इतर नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर 
करण्याच्या अधिकारासाठी परवाना सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर बौध्दिक संपदा उत्पादने 
आणि इतर स्त्रोतांचा वापर करण्याच्या अधिकारासाठी 
परवाना सेवा 
उद्योगधंदा आणि उत्पादन सेवा 
संशोधन व विकास सेवा 


२५८ 


९९ ७३३ ९ 


२५ ९ 


२६० 


विभाग ८ 


शीर्ष ९९ ८१ 


२६१ 


गट ९९८११ 


निसर्ग विज्ञान आणि अभियांत्रिकी यांमधील संशोधन 
आणि प्रायोगिक विकास सेवा 


२६२ 


९९८१११ 


निसर्ग विज्ञान यांमधील संशोधन आणि प्रायोगिक 
विकास सेवा 


२६३ 


९९८११२ 


अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान यामधील संशोधन आणि 
प्रायोगिक विकास सेवा 


२६४ 


९९८११३ 


२६५ 


२६६ 


९९८११४ 


गट ९९ ८१२ 


वैद्यकीय विज्ञान आणि औषधनिर्माणशाळा ( फार्मसी) 
यामधील संशोधन आणि प्रायोगिक विकास सेवा 
कृषी विज्ञानामध्ये संशोधन आणि प्रायोगिक विकास सेवा 
सामाजिक शास्त्रे आणि मानव विज्ञान यामधील संशोधन 
आणि प्रायोगिक विकास सेवा 
सामाजिक शास्त्र यामधील संशोधन व प्रायोगिक विकास 
सेवा 


२६७ 


९९८१२१ 


२६८ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९८१२२ 


२६ ९ 


मानव विज्ञान यामधील संशोधन व प्रायोगिक विकास 
सेवा 
आंतरशास्त्रीय संशोधन सेवा 


२७० 


गट ९९ ८१३ 


२७१ 


९९८१३० 


२७२ 


गट ९९ ८१४ 


२७३ 


९९८१४१ 


२७४ 


९९८१४२ 


२७५ 


९९८१४३ 


आंतरशास्त्रीय संशोधन व प्रायोगिक विकास सेवा 
मूळ संशोधन आणि विकास 
औषधनिर्माण यामध्ये मूळ संशोधन आणि विकास 
कृषी मधील मूळ संशोधन आणि विकास 
जैवतंत्रज्ञानामधील मूळ संशोधन आणि विकास 
संगणक संबंधित विज्ञानामधील मूळ संशोधन आणि 
विकास 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेले इतर क्षेत्रातील मूळ संशोधन 
आणि विकास 
विधी व लेखांकन सेवा 


९९८१४४ 


२७६ 


९९८१४५ 


२७७ 


शीर्ष ९९ ८२ 


२७८ 


२७ ९ 


गट ९९ ८२१ 


विधी सेवा 


९९८२११ 


२८० 


९९८२१२ 


२८१ 


९९८२१३ 


२८२ 


९९ ८२१४ 


२८३ 


फौजदारी कायद्यासंबंधी विधी सल्ला आणि प्रतिनिधित्व 
सेवा 
इतर क्षेत्रांच्या कायद्याशी संबंधित विधी सल्ला आणि 
प्रतिनिधित्व सेवा 
पेटंट्स, कॉपीराइट आणि इतर बौध्दिक संपदा 
अधिकाराच्या संदर्भात विधीविषयक प्रलेखन आणि 
प्रमाणन सेवा 
इतर दस्तऐवजांशी संबंधित विधी प्रलेखन आणि 
प्रमाणन सेवा 
लवाद आणि सलोखा सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर विधी सेवा 
लेखांकन , लेखापरीक्षण ( ऑडिटिंग) आणि लेखाकार्य 
सेवा 
वित्तीय लेखापरीक्षण सेवा 
लेखांकन आणि लेखाकार्य सेवा 
वेतनपट सेवा 


२८४ 


९९ ८२१५ 


२८५ 


९९ ८२१६ 


गट ९९ ८२२ 


२८६ 


२८७ 


९९८२२१ 


२८८ 


९९ ८२२२ 


२८ ९ 


९९८२२३ 


२ ९ ० 


९९८२२४ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर तत्सम सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३५ 


२ ९ १ 


गट ९९ ८२३ 


कर सल्लाविषयक व तयारी सेवा 


२ ९ २ 


९९८२३१ 


कॉर्पोरेट कर सल्ला व तयारी सेवा 
व्यक्तिगत कर तयारी आणि नियोजन सेवा 


२ ९ ३ 


९९८२३२ 


२ ९ ४ 


गट ९९ ८२४ 


दिवाळखोरी आणि रिसिव्हरशिप सेवा 


२ ९ ५ 


९९ ८२४० 


दिवाळखोरी आणि रिसिव्हरशिप सेवा 


शीर्ष ९९ ८३ 


२ ९ ६ 


इतर व्यावसायिक , तांत्रिक व उद्योगधंद्या संबंधित सेवा 


गट ९९ ८३१ 


व्यवस्थापन सल्लागार व व्यवस्थापन सेवा; माहिती 
तंत्रज्ञान सेवा 


२ ९ ७ 


९९ ८३११ 


आर्थिक , 


२ ९ ८ 


२ ९९ 


९९ ८३१२ 


३०० 


९९ ८३१३ 


३०१ 


९९८३१४ 


९९८३१५ 


३०२ 


९९८३१६ 


धोरणात्मक , 

मानव संसाधन , विपणन , 
कार्यचालन आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यासह 
व्यवस्थापन सल्ला व व्यवस्थापन सेवा 
जनसंपर्क सेवांसह उद्योगधंदा सल्ला सेवा 
माहिती तंत्रज्ञान सल्ला आणि सहाय्य सेवा 
माहिती तंत्रज्ञान रचना आणि विकास सेवा 
होस्टिग व माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा यांच्या 
तरतूद 

सेवा 
माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क 
व्यवस्थापन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर माहिती तंत्रज्ञान सेवा 
स्थापत्यशास्त्रीय सेवा, नागरी व जमीन नियोजन आणि 
भूदृश्य स्थापत्यशास्त्रीय सेवा 
स्थापत्यशास्त्रीय सल्ला सेवा 
निवासी बांधकाम प्रकल्पांसाठी स्थापत्यशास्त्रीय सेवा 
अनिवासी बांधकाम प्रकल्पांसाठी स्थापत्यशास्त्रीय सेवा 
ऐतिहासिक पुन :स्थापन स्थापत्यशास्त्रीय सेवा 
नागरी नियोजन सेवा 


३०३ 


३०४ 


९९८३१ ९ 


गट ९९ ८३२ 


३०५ 


३०६ 


९९८३२१ 


३०७ 


९९८३२२ 


३०८ 


९९८३२३ 


३० ९ 


९९ ८३२४ 


३१० 


९९८३२५ 


३११ 


९९८३२६ 


ग्रामीण जमीन नियोजन सेवा 


३१२ 


९९ ८३२७ 


प्रकल्प स्थळ मास्टर नियोजन सेवा 


३१३ 


९९८३२८ 


भूदृश्य स्थापत्यशास्त्रीय सेवा आणि सल्ला सेवा 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३१४ 


गट ९९८३३ 


३१५ 


९९८३३१ 


३१६ 


९९८३३२ 


३१७ 


९९८३३३ 


३१८ 


९९ ८३३४ 


३१९ 


९९ ८३३५ 


३२० 


९९८३३६ 


९९ ८३३७ 


३२१ 


९९८३३८ 


३२२ 


३२३ 


९९८३३ ९ 


३२४ 


गट ९९ ८३४ 


३२५ 


९९८३४१ 


अभियांत्रिकी सेवा 
अभियांत्रिकी सल्ला सेवा 
इमारत प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी सेवा 
औद्योगिक व उत्पादन प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी सेवा 
परिवहन प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी सेवा 
वीज प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी सेवा 
दूरसंचार आणि प्रसारण प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी सेवा 
कचरा व्यवस्थापन 

प्रकल्पांसाठी 

( घातक आणि 
अघातक), पाणी, सांडपाणी वहन 

प्रकल्पांसाठी 
अभियांत्रिकी सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या प्रकल्पांकरिता 
अभियांत्रिकी सेवा 
बांधकाम प्रकल्पांकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन सेवा 
वैज्ञानिक आणि 

इतर 

तांत्रिक सेवा 
भूशास्त्रीय व भूभौतिक सल्ला सेवा 
उप - पृष्ठभाग सर्वेक्षण सेवा 
खनिज समन्वेषण आणि मूल्यमापन 
पृष्ठभाग सर्वेक्षण व नकाशा-निर्माण सेवा 
हवामान अंदाज आणि हवामानशास्त्रीय सेवा 
तांत्रिक चाचणी आणि विश्लेषण सेवा 
जहाजे , विमाने , धरणे आणि यासारख्यांचे प्रमाणन 
कलाकृतींचे प्रमाणन व अधिप्रमाणन 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर तांत्रिक आणि वैज्ञानिक 
सेवा 
पशुवैद्यकीय सेवा 
पाळीव प्राण्यासाठी पशुवैद्यकीय सेवा 
पशुधनासाठी पशुवैद्यकीय सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर पशुवैद्यकीय सेवा 
जाहिरात सेवा आणि जाहिरात जागा किंवा वेळ यांची 
तरतूद 


३२६ 


९९ ८३४२ 


३२७ 


९९ ८३४३ 


३२८ 


९९ ८३४४ 


३२ ९ 


९९ ८३४५ 


३३० 


९९८३४६ 


३३१ 


९९ ८३४७ 


३३२ 


९९८३४८ 


९९ ८३४ ९ 


३३३ 


३३४ 


गट ९९ ८३५ 


३३५ 


९९ ८३५१ 


३३६ 


९९८३५२ 


३३७ 


९९८३५ ९ 


गट ९९ ८३६ 


३३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३७ 


३३ ९ 


९९ ८३६१ 


जाहिरात सेवा 


९९८३६२ 


३४० 


९९ ८३६३ 


३४१ 


दलालीवर जाहिरात जागा किंवा वेळ यांची खरेदी 
किंवा विक्री 
छापील प्रसार माध्यमांमध्ये जाहिरातीच्या जागेची विक्री 
( दलाली वगळता) 
दूरदर्शन आणि रेडिओ जाहिरात वेळेची विक्री 
इंटरनेट जाहिरात जागेची विक्री 
इतर जाहिरात जागा किंवा वेळेची विक्री ( दलाली 
वगळता) 


३४२ 


९९८३६४ 


३४३ 


९९ ८३६५ 


९९८३६६ 


३४४ 


३४५ 


गट ९९ ८३७ 


बाजार संशोधन आणि जनमत मतदान सेवा 


३४६ 


९९ ८३७१ 


बाजार संशोधन सेवा 


३४७ 


९९ ८३७२ 


जनमत मतदान सेवा 


३४८ 


गट ९९ ८३८ 


३४ ९ 


९९८३८१ 


छायाचित्रण आणि चलचित्रण आणि त्यांच्या प्रक्रिया सेवा 
पोर्टेट छायाचित्रण सेवा 
जाहिरात आणि संबंधित छायाचित्रण सेवा 
कार्यक्रमाकरिता छायाचित्रण आणि चलचित्रण सेवा 


३५० 


९९ ८३८२ 


३५१ 


९९ ८३८३ 


३५२ 


९९८३८४ 


विशेषता छायाचित्रण सेवा 


९९ ८३८५ 


छायाचित्रणाची पुनर्संचयन आणि परिष्करण (रिटचिंग ) 
सेवा 


३५३ 


३५४ 


९९८३८६ 


छायाचित्रण आणि चलचित्रण प्रक्रिया सेवा 


९९ ८३८७ 


३५५ 


३५६ 


गट ९९ ८३९ 


, 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर छायाचित्रण आणि 
चलचित्रण आणि त्यांच्या प्रक्रिया सेवा 
इतर व्यावसायिक , तांत्रिक व उद्योगधंदा सेवा 
अंतर्गत डिझाइन, फॅशन डिझाइन , औद्योगिक डिझाइन 
आणि इतर विशेषता डिझाइन या सेवा यासह विशेषता 
डिझाइन सेवा 


९९८३ ९ १ 


३५७ 


३५८ 


९९ ८३ ९ २ 


मूळ डिझाईन 


३५ ९ 


९९ ८३ ९ ३ 


वैज्ञानिक व तांत्रिक सल्ला सेवा 
तथ्ये किंवा माहितीचे मूळ संकलन 


३६० 


९९८३९ ४ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३६१ 


९९ ८३ ९ ५ 


३६२ 


९९८३९ ६ 


३६३ 


९९८३९ ७ 


९९ ८३९९ 


३६४ 


३६५ 


शीर्ष ९९ ८४ 


३६६ 


गट ९९८४१ 


३६७ 


९९ ८४११ 


३६८ 


९९ ८४१२ 


३६ ९ 


९९ ८४१३ 


३७० 


९९ ८४१४ 


३७१ 


९९ ८४१५ 


९९८४१ ९ 


३७२ 


भाषांतर आणि अर्थान्वयन सेवा 
व्यापारमुद्रा आणि विक्रीहक्क (फ्रेंचाईज) 
प्रायोजकता सेवा आणि बॅड प्रमोशन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर व्यावसायिक , तांत्रिक 
आणि उद्योगधंदा सेवा 
दूरसंचार , प्रसारण आणि माहिती पुरवठा सेवा 
टेलिफोनी व इतर दूरसंचार सेवा 
वाहक ( कॅरिअर) सेवा 
फिक्स्ड टेलिफोनी सेवा 
भ्रमणध्वनी दूरसंचार सेवा 
खाजगी नेटवर्क सेवा 
डेटा ट्रान्समिशन सेवा ( माहिती प्रसारण सेवा) 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या फॅक्स सेवा, टेलेक्स सेवा 
यांसह इतर दूरसंचार सेवा 
इंटरनेट दूरसंचार सेवा 
इंटरनेट आधारस्तंभ (बॅकबोन) सेवा 
वायर्ड आणि वायरलेस मोड यांमध्ये इंटरनेट अॅक्सेस 
सेवा 
इंटरनेटवरील टेलिफोनी, फॅक्स 
इंटरनेटवरील ऑडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि व्हिडिओ 
कॉन्फरन्सिंग 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर इंटरनेट दूरसंचार सेवा 
ऑनलाइन कन्टेन्ट सेवा 
ऑनलाइन लेखन आधारित माहिती जसे की , 
ऑनलाइन पुस्तके , वृत्तपत्रे , नियतकालिके , निर्देशिका 
आणि यांसारखे 
ऑनलाइन ऑडिओ कन्टेन्ट 
ऑनलाइन व्हिडिओ कन्टेन्ट 
सॉफ्टवेअर डाउनलोड 


३७३ 


गट ९९ ८४२ 


३७४ 


९९८४२१ 


९९ ८४२२ 


३७५ 


३७६ 


९९ ८४२३ 


९९ ८४२४ 


३७७ 


३७८ 


९९८४२ ९ 


३७ ९ 


गट ९९ ८४३ 


९९ ८४३१ 


३८० 


३८१ 


९९ ८४३२ 


३८२ 


९९ ८४३३ 


३८३ 


९९८४३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


३ ९ 


३८४ 


९९८४३ ९ 


३८५ 


गट ९९ ८४४ 


३८६ 


९९८४४१ 


३८७ 


९९ ८४४२ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेले इतर ऑनलाईन कन्टेन्ट 
वृत्त अभिकरण सेवा 
वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके यांना 

वृत्त 

अभिकरण सेवा 
स्वतंत्र पत्रकार आणि प्रेस छायाचित्रकार यांच्या सेवा 
दृक्श्राव्य माध्यमांकरिता वृत्त अभिकरण सेवा 
ग्रंथालय आणि पुराभिलेख सेवा 
ग्रंथालय सेवा 


३८८ 


९९ ८४४३ 


३८ ९ 


गट ९९ ८४५ 


३ ९ ० 


९९ ८४५१ 


९९ ८४५२ 


३ ९ १ 


९९८४५३ 


३ ९ २ 


३ ९ ३ 


गट ९९ ८४६ 


३ ९ ४ 


९९ ८४६१ 


डिजिटल पुराभिलेखासह सार्वजनिक पुराभिलेखांची 
कार्यचालन सेवा 
डिजिटल पुराभिलेखासह ऐतिहासिक पुराभिलेखांची 
कार्यचालन सेवा 
प्रसारण , कार्यक्रमण आणि कार्यक्रम वितरण सेवा 
रेडिओवरील मूळ प्रसारण 
दूरदर्शनवरील मूळ प्रसारण 
रेडिओ वाहिनी कार्यक्रम 
दूरदर्शन वाहिनी कार्यक्रम 
प्रसारण सेवा 
गृह कार्यक्रम वितरण सेवा 


३ ९ ५ 


९९८४६२ 


३ ९ ६ 


९९ ८४६३ 


३ ९ ७ 


९९८४६४ 


३ ९ ८ 


९९८४६५ 


३ ९९ 


९९ ८४६६ 


शीर्ष ९९ ८५ 


४०० 


सहाय्य सेवा 


गट ९९ ८५१ 


४०१ 


४०२ 


९९८५११ 


कार्मिक संशोधन, संदर्भित सेवा आणि श्रम पुरवठा सेवा 
यांच्यासह रोजगार सेवा 
कार्यकारी किंवा धारित (रिटेन्ड) कार्मिक संशोधन सेवा 
कार्यकारी शोध सेवांच्या व्यतिरिक्त स्थायी पदयोजन 
सेवा 


९९ ८५१२ 


४०३ 


४०४ 


९९ ८५१३ 


कंत्राटी कर्मचारी भरती सेवा 


४०५ 


९९८५१४ 


४०६ 


९९८५१५ 


तात्पुरती कर्मचारी भरती सेवा 
दीर्घकालीन कर्मचारी भरती ( वेतन पट ) सेवा 
तात्पुरती कर्मचारी भरती ते स्थायी पदयोजन सेवा 
सह रोजगार कर्मचारी भरती सेवा 


४०७ 


९९ ८५१६ 


४०८ 


९९ ८५१७ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


९९ ८५१ ९ 


४० ९ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर रोजगार आणि श्रम 
पुरवठा 

सेवा 
अन्वेषण आणि सुरक्षा सेवा 
अन्वेषण सेवा 


४१० 


गट ९९ ८५२ 


४११ 


९९ ८५२१ 


४१२ 


९९ ८५२२ 


सुरक्षा सल्ला सेवा 


४१३ 


९९ ८५२३ 


सुरक्षा व्यवस्था सेवा 


४१४ 


९९८५२४ 


सशस्त्र कार सेवा 


४१५ 


९९८५२५ 


रक्षक सेवा 


४१६ 


९९ ८५२६ 


४१७ 


९९८५२७ 


४१८ 


९९८५२८ 


४१ ९ 


९९ ८५२ ९ 


रक्षक श्वानांचे प्रशिक्षण 
बहुआलेख ( पॉलिग्राफ) सेवा 
अंगुलि मुद्रण सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर सुरक्षा सेवा 
स्वच्छता सेवा 
निर्जंतुकीकरण व निर्मूलन सेवा 
खिडकी स्वच्छता सेवा 


४२० 


गट ९९ ८५३ 


४२१ 


९९ ८५३१ 


४२२ 


९९८५३२ 


४२३ 


९९ ८५३३ 


सर्वसामान्य स्वच्छता सेवा 


४२४ 


९९८५३४ 


जलाशय व टाक्यांसाठी विशेष स्वच्छता सेवा 


४२५ 


९९८५३५ 


४२६ 


९९८५३६ 


४२७ 


९९ ८५३७ 


४२८ 


९९ ८५३८ 


४२ ९ 


९९८५३ ९ 


४३० 


गट ९९८५४ 


वस्तू किंवा परिसर ( ऑपरेटिंग रुम ) यांचे निर्जंतुकीकरण 
भट्टी आणि चिमणी यांच्या स्वच्छता सेवा 
सर्व प्रकारच्या इमारतींची बाह्य स्वच्छता 
परिवहन साधनांची स्वच्छता सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर स्वच्छता सेवा 
आवेष्टन सेवा 
इतरांसाठी सामानांची आवेष्टन सेवा 
पार्सल आवेष्टन आणि भेटवस्तू वेष्टन 
नाणे आणि चलन आवेष्टन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर आवेष्टन सेवा 
प्रवास व्यवस्था , टूर ऑपरेटर आणि संबंधित सेवा 


४३१ 


९९ ८५४० 


४३२ 


९९ ८५४१ 


४३३ 


९९८५४२ 


४३४ 


९९८५४ ९ 


४३५ 


गट ९९ ८५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४१ 


४३६ 


९९ ८५५१ 


४३७ 


९९ ८५५२ 


९९८५५३ 


४३८ 


परिवहनासाठीची आरक्षण सेवा 
निवास, क्रूझ आणि पॅकेज टूर्स आरक्षण सेवा 
परिषद केंद्र, काँग्रेस केंद्र आणि प्रदर्शन सभागृहासाठी 
आरक्षण सेवा 
कार्यक्रम तिकीटे , चित्रपटगृहे , करमणूक आणि 
मनोरंजनात्मक सेवा आणि इतर आरक्षण सेवा याकरिता 
आरक्षण सेवा 
टूर ऑपरेटर सेवा 
पर्यटक मार्गदर्शक सेवा 


९९८५५४ 


४३ ९ 


४४० 


९९ ८५५५ 


४४१ 


९९८५५६ 


४४२ 


९९८५५७ 


पर्यटन प्रसार आणि अभ्यागत माहिती सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर प्रवास व्यवस्था आणि 
त्यासंबंधित सेवा 


९९८५५ ९ 


४४३ 


४४४ 


गट ९९ ८५९ 


इतर सहाय्य सेवा 


४४५ 


९९ ८५ ९ १ 


पत अहवाल आणि मानांकन सेवा 
संग्रह अभिकरण सेवा 


४४६ 


९९ ८५ ९ २ 


४४७ 


९९८५ ९ ३ 


४४८ 


९९ ८५ ९ ४ 


९९८५९ ५ 


, 


४४ ९ 


, 


९९ ८५ ९ ६ 


४५० 


दूरध्वनी आधारित सहाय्य सेवा 
संयुक्त कार्यालय प्रशासकीय सेवा 
विशेषीकृत कार्यालय सहाय्य सेवा जसे की , प्रतिलिपी 
करण्याबाबतच्या सेवा, प्रेषण सेवा , दस्तऐवज तयार 
करणे आणि यासारख्या सेवा 
कार्यक्रम , प्रदर्शने , परिषदा आणि व्यापारी प्रदर्शने 
संयोजन आणि सहाय्य सेवा 
भूदृश्य निगा आणि देखभाल सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर माहिती सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर सहाय्य सेवा 
कृषी, शिकारी , वनशास्त्र , मासेमारी, खाणकाम आणि 
उपयोगिता यांना सहाय्य सेवा 
कृषी, शिकारी , वनशास्त्र, मासेमारी यांना सहाय्य सेवा 
पीक उत्पादनाकरिता सहाय्य सेवा 


४५१ 


९९८५९ ७ 


४५२ 


९९ ८५ ९ ८ 


४५३ 


९९८५९९ 


शीर्ष ९९ ८६ 


४५४ 


४५५ 


गट ९९ ८६१ 


४५६ 


९९ ८६११ 


४५७ 


९९८६१२ 


पशुपालन सेवा 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४५८ 


९९ ८६१३ 


४५ ९ 


९९ ८६१४ 


४६० 


९९८६१५ 


९९ ८६१९ 


४६१ 


शिकारीकरिता सहाय्य सेवा 
वनशास्त्र आणि लाकूडतोडीकरिता सहाय्य सेवा 
मासेमारीकरिता सहाय्य सेवा 
कृषी, शिकारी , वनशास्त्र आणि मासेमारी याकरिता 
इतर सहाय्य सेवा 
खाणकामाकरिता सहाय्य सेवा 
तेल आणि वायू उत्खननाकरिता सहाय्य सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर खाणकामांकरिता 


४६२ 


गट ९९ ८६२ 


४६३ 


९९ ८६२१ 


९९८६२२ 


४६४ 


सहाय्य सेवा 


४६५ 


गट ९९ ८६३ 


४६६ 


९९ ८६३१ 


४६७ 


९९८६३२ 


४६८ 


९९ ८६३३ 


९९८६३४ 


४६ ९ 


४७० 


शीर्ष ९९ ८७ 


गट ९९ ८७१ 


४७१ 


९९८७११ 


४७२ 


विद्युत , वायू आणि पाणी वितरणाकरिता सहाय्य सेवा 
विद्युत पारेषण आणि वितरणाकरिता सहाय्य सेवा 
वायू वितरणाकरिता सहाय्य सेवा 
पाणी वितरणाकरिता सहाय्य सेवा 
वाफ , गरम पाणी आणि एअर कंडिशनिंग 

पुरवठ्याच्या 
वितरण सेवांकरिता सहाय्य सेवा 
देखभाल , दुरुस्ती व स्थापना (बांधकाम वगळता ) सेवा 
पूर्वरचित (फॅब्रीकेटेड ) उत्पादने, यंत्रसामग्री व उपकरणे 
यांच्या देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा 
यंत्र सामग्री व उपकरणे वगळता तयार केलेली धातू 
उत्पादने यांची देखभाल व दुरुस्ती सेवा 
कार्यालय आणि लेखांकण यंत्रसामुग्री यांची देखभाल व 
दुरुस्ती सेवा 
संगणक आणि परिघीय उपकरणे यांची देखभाल व 
दुरुस्ती सेवा 
परिवहन यंत्रसामुग्री आणि उपकरणे यांची देखभाल व 
दुरुस्ती सेवा 
घरगुती विद्युत उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती सेवा 
दूरसंचार उपकरणे आणि उपकरणसंच यांची देखभाल 
व दुरुस्ती सेवा 
वाणिज्यिक ( कमर्शिअल) आणि औद्योगिक यंत्रसामुग्री 


९९८७१२ 


४७३ 


९९८७१३ 


४७४ 


९९८७१४ 


४७५ 


४७६ 


९९८७१५ 


९९८७१६ 


४७७ 


४७८ 


९९ ८७१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४३ 


९९८७१८ 


४७ ९ 


९९८७१९ 


४८० 


४८१ 


गट ९९ ८७२ 


४८२ 


९९८७२१ 


९९८७२२ 


४८३ 


४८४ 


९९८७२३ 


४८५ 


९९ ८७२४ 


४८६ 


९९ ८७२५ 


४८७ 


९९ ८७२६ 


९९८७२७ 


४८८ 


यांची देखभाल व दुरुस्ती सेवा 
उद्वाहन आणि सरकते जिन्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
सेवा 
इतर यंत्रसामुग्री व उपकरणे यांची देखभाल व दुरुस्ती 
सेवा 
इतर वस्तूंची दुरुस्ती सेवा 
पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तूंची दुरुस्ती सेवा 
घड्याळे , भिंतीवरील 

घड्याळे 

( क्लॉक ) आणि 
दागिन्यांची दुरुस्ती सेवा 
कपडे आणि घरगुती वस्त्रे यांच्या दुरुस्ती सेवा 
फर्निचरची दुरुस्ती सेवा 
सायकलीची दुरुस्ती सेवा 
संगीत वाद्यांची देखभाल व दुरुस्ती सेवा 
छाया चित्रण उपकरणे आणि कॅमेरे याकरिता देखभाल 
व दुरुस्ती सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर वस्तूंच्या देखभाल आणि 
दुरुस्ती सेवा 
स्थापना सेवा ( बांधकाम वगळता) 
यंत्र सामग्री व उपकरणे वगळता तयार केलेल्या धातू 
उत्पादन यांच्या स्थापना सेवा 
औद्योगिक, उत्पादन आणि सेवा उद्योग यांच्या 
यंत्रसामुग्री आणि उपकरणे यांच्या स्थापना सेवा 
कार्यालय व लेखांकन यंत्रसामुग्री व संगणक यांच्या 
स्थापना सेवा 
रेडिओ, दूरदर्शन आणि संपर्क उपकरणे आणि उपकरण 
संच यांच्या स्थापना सेवा 
व्यावसायिक वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व उपकरणे आणि 
अचूकमापी आणि ऑप्टिकल साधने यांच्या स्थापना सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या विद्युत यंत्रसामुग्री आणि 
उपकरण संच यांच्या स्थापना सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर वस्तूंच्या स्थापना सेवा 


९९ ८७२ ९ 


४८ ९ 


४ ९ ० 


गट ९९ ८७३ 


९९ ८७३१ 


४ ९ १ 


९९ ८७३२ 


४ ९ २ 


९९ ८७३३ 


४ ९ ३ 


९९८७३४ 


४ ९ ४ 


९९८७३५ 


४ ९ ५ 


९९ ८७३६ 


४ ९ ६ 


४ ९ ७ 


९९८७३ ९ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


शीर्ष ९९ ८८ 


४ ९ ८ 


इतरांच्या मालकीच्या प्रत्यक्ष निविष्टी (वस्तू) वरील 
निर्माण सेवा 
खाद्य, पेय आणि तंबाखूनिर्माण सेवा 
मांस प्रक्रिया सेवा 


४ ९९ 


गट ९९ ८८१ 


५०० 


९९८८११ 


५०१ 


९९ ८८१२ 


मासे प्रक्रिया सेवा 


५०२ 


९९८८१३ 


फळे आणि भाजी प्रक्रिया सेवा 


९९८८१४ 


५०३ 


५०४ 


९९८८१५ 


५०५ 


९९८८१६ 


५०६ 


९९८८१७ 


वनस्पतीजन्य आणि प्राणीज तेल आणि चरबी निर्माण 
सेवा 
दुग्धजन्य पदार्थ निर्माण सेवा 
इतर खाद्यपदार्थनिर्माण सेवा 
तयार पशु खाद्य निर्माण सेवा 
पेय निर्माण सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या तंबाखूनिर्माण सेवा 
वस्त्रे , परिधान करावयाचे पोषाख आणि चर्म निर्माण सेवा 
वस्त्र निर्माण सेवा 


५०७ 


९९ ८८१८ 


५०८ 


९९ ८८१९ 


५० ९ 


गट ९९ ८८२ 


५१० 


९९८८२१ 


५११ 


९९८८२२ 


परिधान पोषाख निर्माण सेवा 


५१२ 


९९८८२३ 


५१३ 


गट ९९ ८८३ 


५१४ 


९९८८३१ 


५१५ 


९९८८३२ 


५१६ 


गट ९९ ८८४ 


चर्म व चामडी वस्तू निर्माण सेवा 
लाकूड आणि कागद निर्माण सेवा 
लाकूड व लाकडी वस्तू निर्माण सेवा 
कागद व कागदी वस्तू निर्माण सेवा 
पेट्रोलियम , रासायनिक व औषधीय पदार्थनिर्माण सेवा 
कोक आणि शुध्दीकृत पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सेवा 
रासायनिक पदार्थ निर्माण सेवा 
औषधीय पदार्थनिर्माण सेवा 
रबर , प्लास्टिक आणि अन्य अधातू खनिज पदार्थ निर्माण 
सेवा 


५१७ 


९९८८४१ 


५१८ 


९९८८४२ 


५१ ९ 


९९८८४३ 


गट ९९८८५ 


५२० 


५२१ 


९९८८५१ 


रबर आणि प्लास्टिक 

वस्तू 

निर्माण सेवा 
प्लास्टिक 

वस्तू 

निर्माण सेवा 


५२२ 


९९ ८८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४५ 


५२३ 


९९ ८८५३ 


५२४ 


गट ९९ ८८६ 


५२५ 


९९ ८८६० 


अन्य अधातू खनिज पदार्थनिर्माण सेवा 
मूळ धातू निर्माण सेवा 
मूळ धातू निर्माण सेवा 
पूर्वरचित (फॅब्रिकेटेड ) धातू उत्पादन , यंत्रसामग्री आणि 
उपकरणनिर्माण सेवा 


गट ९९८८७ 


५२६ 


९९ ८८७१ 


५२७ 


५२८ 


९९ ८८७२ 


९९८८७३ 


५२ ९ 


९९८८७४ 


५३० 


५३१ 


९९ ८८७५ 


९९८८७६ 


५३२ 


संरचनात्मक ( स्ट्रक्चरल) धातू उत्पादने , टाकी, जलाशय 
आणि स्टीम जनरेटर निर्माण सेवा 
शस्त्र आणि दारुगोळा निर्माण सेवा 
इतर पूर्वरचित (फॅब्रिकेटेड) धातू उत्पादन निर्माण आणि 
धातू प्रक्रिया सेवा 
संगणक , इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल उत्पादन निर्माण 
सेवा 
विद्युत उपकरण निर्माण सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या सर्वसाधारण उद्देशीय 
यंत्रसामुग्री निर्माण सेवा 
विशेष उद्देशीय यंत्रसामुग्री निर्माण सेवा 
परिवहन उपकरणनिर्माण सेवा 
मोटर वाहन आणि ट्रेलर निर्माण सेवा 
इतर परिवहन उपकरण निर्माण सेवा 
इतर निर्माण सेवा 
फर्निचर निर्माण सेवा 
दागिने ( ज्वेलरी) निर्माण सेवा 
नकली दागिने ( इमिटेशन ज्वेलरी) निर्माण सेवा 
संगीत वाद्य निर्माण सेवा 


५३३ 


९९८८७७ 


५३४ 


गट ९९८८८ 


५३५ 


९९ ८८८१ 


५३६ 


९९८८८२ 


५३७ 


गट ९९ ८८ ९ 


५३८ 


९९८८ ९ १ 


५३ ९ 


९९ ८८ ९ २ 


५४० 


९९८८ ९ ३ 


५४१ 


९९ ८८ ९ ४ 


५४२ 


९९८८ ९ ५ 


क्रीडासाहित्य निर्माण सेवा 


५४३ 


९९८८ ९ ६ 


खेळ आणि खेळणी निर्माण सेवा 


५४४ 


९९८८ ९ ७ 


५४५ 


९९ ८८ ९ ८ 


वैद्यकीय आणि दंत साधने आणि 

पुरवठा 

निर्माण सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर निर्माण सेवा 
इतर निर्माण सेवा; प्रकाशन , मुद्रण आणि पुनरुत्पादन 
सेवा; साहित्य पुनप्तिी सेवा 


शीर्ष ९९ ८ ९ 


५४६ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५४७ 


गट ९९ ८ ९ १ 


५४८ 


९९ ८ ९ ११ 


९९ ८ ९ १२ 


५४ ९ 


पुनरुत्पादन सेवा 


गट ९९ ८ ९ २ 


५५० 


९९ ८ ९ २० 


५५१ 


५५२ 


गट ९९ ८ ९ ३ 


५५३ 


९९ ८ ९ ३१ 


५५४ 


९९ ८ ९ ३२ 


९९ ८ ९ ३३ 


प्रकाशन , मुद्रण आणि पुनरुत्पादन सेवा 
शुल्क किंवा करार आधारित प्रकाशन 
शुल्क किंवा करार आधारित ध्वनिमुद्रित माध्यमाच्या 
मुद्रण 

आणि 
मोल्डिंग , प्रेसिंग, स्टॅपिंग, एक्सट्रोडिंग आणि तत्सम 
प्लास्टिक निर्माण सेवा 
मोल्डिंग, प्रेसिंग, स्टॅपिंग , एक्सट्रोडिंग आणि तत्सम 
प्लास्टिक निर्माण सेवा 
ओतकाम, फोर्जिंग, स्टॅपिंग व तत्सम धातू निर्माण सेवा 
लोखंड आणि पोलाद ( स्टील) ओतकाम सेवा 
अलोह धातु 

ओतकाम सेवा 
धातू फोर्जिंग , प्रेसिंग , स्टॅपिंग , रोल फॉर्मिंग व भुकटी 
या धातुशास्त्रीय सेवा 
शुल्क किंवा करारावर आधारित सामग्री पुनप्राप्ती 
( रिसायकलींग ) सेवा 
शुल्क किंवा करारावर आधारित टाकाऊ ( वेस्ट) धातू 
आणि भंगार पुनर्णाप्ती (रिसायकलींग) सेवा 
शुल्क किंवा करारावर आधारीत टाकाऊ ( वेस्ट ) अधातु 
आणि भंगार पुनर्माप्ती (रिसायकलींग) सेवा 
समाज, सामाजिक आणि वैयक्तिक सेवा आणि इतर 
संकीर्ण सेवा 
संपूर्ण समाजाकरिता लोक प्रशासन आणि इतर सेवांचे 
प्रदान ; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा 
शासनाच्या प्रशासकीय सेवा 


५५५ 


गट ९९ ८ ९ ४ 


५५६ 


९९ ८ ९ ४१ 


५५७ 


९९ ८ ९ ४२ 


५५८ 


विभाग ९ 


५५ ९ 


शीर्ष ९९९ १ 


५६० 


५६१ 


गट ९९९ ११ 


५६२ 


९९९ १११ 


समग्र शासनाच्या लोक सेवा 


९९९ ११२ 


५६३ 


९९९ ११३ 


सामाजिक सुरक्षितता सेवा वगळून शैक्षणिक , आरोग्य 
सेवा , सांस्कृतिक व इतर सामाजिक सेवांच्या तरतुदीशी 
संबंधित लोक प्रशासकीय सेवा 
उद्योगधंद्याच्या अधिक सक्षम कार्यचालनाशी संबंधित 
लोक प्रशासकीय सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या शासनाच्या इतर प्रशासकीय 
सेवा 


५६४ 


९९९ ११ ९ 


५६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४७ 


गट ९९९ १२ 


५६६ 


संपूर्ण समाजाकरिता प्रदान केल्या जाणाऱ्या लोक 
प्रशासकीय सेवा 


९९९ १२१ 


व 


५६७ 


परदेशातील परराष्ट्र 

व्यवहार , 

राजनैतिक 
राजदूतावास सेवा संबंधित लोक प्रशासकीय सेवा 
विदेशी आर्थिक सहाय्याशी संबंधित सेवा 


५६८ 


९९९ १२२ 


५६ ९ 


९९९ १२३ 


विदेशी सैनिकी सहाय्याशी संबंधित सेवा 


५७० 


९९९ १२४ 


सैनिकी संरक्षण सेवा 


५७१ 


९९९ १२५ 


५७२ 


९९९ १२६ 


नागरी सुरक्षा सेवा 
पोलिस आणि अग्नि सुरक्षा सेवा 
कायदा न्यायालये संबंधित लोक प्रशासकीय सेवा 
गुन्हेगारांची स्थानबद्धता किंवा पुनर्वसना संबंधित 
प्रशासकीय सेवा 


५७३ 


९९९ १२७ 


९९९ १२८ 


५७४ 


९९९ १२९ 


५७५ 


गट ९९९ १३ 


५७६ 


९९९ १३१ 


. 


५७७ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर लोक व्यवस्था व सुरक्षा 
बाबींशी संबंधित लोक प्रशासकीय सेवा 
अनिवार्य सामाजिक 

सुरक्षा 

योजनांशी संबंधित 
प्रशासकीय सेवा 
आजारपण , मातृत्व किंवा तात्पुरते अपंगत्व लाभ 
योजनांशी संबंधित प्रशासकीय सेवा 
सरकारी कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनांशी संबंधित 
प्रशासकीय सेवा; सरकारी कर्मचारी वगळता इतरांसाठी 
उतारवयातील अपंगत्व किंवा उत्तरजीवित्व लाभ योजना 
बेरोजगारी भरपाई लाभ देणाऱ्या योजनांशी संबंधित 
प्रशासकीय सेवा 


९९९ १३२ 


५७८ 


९९९ १३३ 


५७ ९ 


९९९ १३४ 


भत्ता कार्यक्रमांशी संबंधित 


५८० 


कुटुंब आणि बालक 
प्रशासकीय सेवा 
शैक्षणिक सेवा 


५८१ 


शीर्ष ९९९ २ 


५८२ 


गट ९९९ २१ 


५८३ 


९९९ २१० 


पूर्व- प्राथमिक शिक्षण सेवा 
पूर्व- प्राथमिक शिक्षण सेवा 
प्राथमिक शिक्षण सेवा 


५८४ 


गट ९९९ २२ 


५८५ 


९९९ २२० 


प्राथमिक शिक्षण सेवा 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५८६ 


गट ९९९ २३ 


५८७ 


९९९ २३१ 


माध्यमिक शिक्षण सेवा 
माध्यमिक शिक्षण सेवा, सर्वसाधारण 
माध्यमिक शिक्षण सेवा, तांत्रिक आणि व्यावसयिक 


५८८ 


९९९ २३२ 


५८ ९ 


गट ९९९ २४ 


उच्च शिक्षण सेवा 


५ ९ ० 


९९९ २४१ 


५ ९ १ 


९९९ २४२ 


५ ९ २ 


९९९ २४३ 


५ ९ ३ 


९९९ २४ ९ 


उच्च शिक्षण सेवा, सर्वसाधारण 
उच्च शिक्षण सेवा, तांत्रिक 
उच्च शिक्षण सेवा , व्यवसायिक 
इतर उच्च शिक्षण सेवा 
विशेषीकृत शैक्षणिक सेवा 
विशेषीकृत शैक्षणिक सेवा 
इतर शिक्षण आणि प्रशिक्षण सेवा आणि शैक्षणिक सहाय्य 
सेवा 


५ ९ ४ 


गट ९९९ २५ 


५ ९ ५ 


९९९ २५ ९ 


गट ९९९ २ ९ 


५ ९ ६ 


५ ९ ७ 


९९९ २ ९ १ 


५ ९ ८ 


९९९ २ ९ २ 


सांस्कृतिक शिक्षण सेवा 
क्रीडा आणि मनोरंजन शिक्षण सेवा 
वाणिज्यिक ( कमर्शिअल) प्रशिक्षण आणि कोचिंग सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर शिक्षण आणि प्रशिक्षण 
सेवा 


५ ९९ 


९९९ २ ९ ३ 


९९९ २ ९ ४ 


६०० 


९९९ २ ९ ५ 


६०१ 


शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता परीक्षांचे आयोजन 
अंतर्भूत असलेल्या सेवा 
इतर शैक्षणिक सहाय्य सेवा 


६०२ 


९९९ २ ९९ 


६०३ 


शीर्ष ९९९ ३ 


मानवी आरोग्य आणि सामाजिक देखभाल सेवा 
मानवी आरोग्य सेवा 


६०४ 


गट ९९९ ३१ 


६०५ 


९९९ ३११ 


आंतररुग्ण सेवा 


६०६ 


९९९ ३१२ 


६०७ 


९९९ ३१३ 


वैद्यकीय आणि दंत सेवा 
शिशुजन्म आणि संबंधित सेवा 
रूग्णसेवा 

आणि 
(फिजिओथेराप्युटिक ) सेवा 
रुग्णवाहिका सेवा 


९९९ ३१४ 


भौतिकोपचारात्मक 


६०८ 


६० ९ 


९९९ ३१५ 


६१० 


९९९ ३१६ 


वैद्यकीय प्रयोगशाळा आणि निदानासाठी प्रतिमा सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४ ९ 


६११ 


९९९ ३१७ 


९९९ ३१९ 


६१२ 


६१३ 


गट ९९९ ३२ 


६१४ 


९९९ ३२१ 


९९९ ३२२ 


६१५ 


६१६ 


गट ९९९ ३३ 


९९९ ३३१ 


६१७ 


६१८ 


९९९ ३३२ 


९९९ ३३३ 


६१ ९ 


रक्त, शुक्राणु आणि अवयव बँक सेवा 
होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद , निसर्गोपचार , अॅक्युपंक्चर 
यासारख्यांसह इतर मानवी आरोग्य सेवा 
वृध्द आणि अपंगांसाठी निवासी देखभाल सेवा 
रुग्णालयांव्यतिरिक्त निवासी आरोग्य देखभाल सेवा 
वृध्द आणि अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींकरिता निवासी 
देखभाल सेवा 
निवासासहित इतर सामाजिक सेवा 
मानसिक मंदता , मानसिक आरोग्य विषयक आजार 
किंवा मादक पदार्थांचा दुरुपयोग यांनी पिडीत 
असलेल्या मुलांकरिता निवासी देखभाल सेवा 
मुलांकरिता निवासासह इतर सामाजिक सेवा 
मानसिक मंदता, मानसिक आरोग्य बिघडलेले किंवा 
मादक पदार्थांचा दुरुपयोग यांनी पीडित असलेल्या 
प्रौढांकरिता निवासी देखभाल सेवा 
प्रौढांकरिता निवासासह इतर सामाजिक सेवा 
वृध्द आणि अपंगांसाठी निवास रहित सामाजिक सेवा 
व्यावसयिक पुनर्वसन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या वृध्द आणि अपंगांसाठी इतर 
निवास रहित सामाजिक सेवा 
इतर निवास रहित सामाजिक सेवा 
बालक डे- केअर सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या मुलांशी संबंधित मार्गदर्शन व 
समुपदेशन सेवा 
निवास रहित कल्याणकारी सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या निवास रहित इतर सामाजिक 
सेवा 
सांडपाणी आणि मैल्याचे संचयन (कलेक्शन) , प्रक्रिया 
आणि विल्हेवाट आणि इतर पर्यावरण संरक्षण सेवा 
सांडपाणी, मैला प्रक्रिया आणि मलकुंड ( सेप्टीक टॅक) 
स्वच्छता सेवा 


६२० 


९९९ ३३४ 


६२१ 


गट ९९९ ३४ 


६२२ 


९९९ ३४१ 


९९९ ३४ ९ 


६२३ 


६२४ 


गट ९९९ ३५ 


६२५ 


९९९ ३५१ 


६२६ 


९९९ ३५२ 


६२७ 


९९९ ३५३ 


९९९ ३५ ९ 


६२८ 


शीर्ष ९९९ ४ 


६२ ९ 


गट ९९९ ४१ 


६३० 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६३१ 


९९९ ४११ 


सांडपाणी आणि मैला प्रक्रिया सेवा 
मलकुंड ( सेप्टीक टॅक) रिकामे करणे आणि त्याची 
स्वच्छता सेवा 


९९९ ४१२ 


६३२ 


६३३ 


गट ९९९ ४२ 


६३४ 


९९९ ४२१ 


९९९ ४२२ 


६३५ 


कचरा संचयन (कलेक्शन) सेवा 
घातक कचरा संचयन (कलेक्शन) सेवा 
अघातक रिसायकलेबल सामग्रीचे संचयन (कलेक्शन) 
सेवा 
सर्वसाधारण कचरा संचयन (कलेक्शन) सेवा , निवासी 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या सर्वसाधारण कचरा संचयन 
( कलेक्शन) सेवा 
कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट सेवा 


६३६ 


९९९ ४२३ 


९९९ ४२४ 


६३७ 


६३८ 


गट ९९९ ४३ 


९९९ ४३१ 


६३ ९ 


कचरा सिध्दता (प्रिपरेशन), एकत्रीकरण व साठवणूक 
सेवा 


६४० 


९९९ ४३२ 


घातक कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट सेवा 


६४१ 


९९९ ४३३ 


६४२ 


गट ९९९ ४४ 


अघातक कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट सेवा 
सुधारात्मक ( रेमिडिएशन) सेवा 
बांधकामाच्या जागेबाबत सुधारात्मक ( रेमिडिएशन) व 
स्वच्छता सेवा 


९९९ ४४१ 


६४३ 


९९९ ४४२ 


६४४ 


प्रतिबंध , नियंत्रण आणि संनियंत्रण सेवा आणि 
बांधकामाच्या जागेबाबत इतर सुधारात्मक (रेमिडिएशन) 
सेवा 


६४५ 


९९९ ४४३ 


९९९ ४४ ९ 


६४६ 


६४७ 


गट ९९९ ४५ 


इमारत सुधारात्मक (रेमिडिएशन) सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या 

इतर 

सुधारात्मक 
(रेमिडिएशन ) सेवा 
स्वच्छता ( सॅनिटेशन) आणि तत्सम सेवा 
झाडणे व हिम हटवण्याच्या सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर स्वच्छता ( सॅनिटेशन ) 
सेवा 


६४८ 


९९९ ४५१ 


९९९ ४५ ९ 


६४ ९ 


६५० 


गट ९९९ ४ ९ 


इतर 


६५१ 


९९९ ४ ९ ० 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर पर्यावरण संरक्षण सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५१ 


६५२ 


शीर्ष ९९९ ५ 


सदस्यत्व संस्थांच्या सेवा 


गट ९९९ ५१ 


६५३ 


६५४ 


९९९ ५११ 


६५५ 


९९९ ५१२ 


६५६ 


गट ९९९ ५२ 


६५७ 


९९९ ५२० 


६५८ 


गट ९९९ ५ ९ 


उद्योगधंदा, नियोक्ते आणि व्यावसयिक संस्था यांनी 
पुरविलेल्या सेवा 
उद्योगधंदा आणि नियोक्ते संस्थांनी पुरविलेल्या सेवा 
व्यवसायिक संस्थांनी पुरविलेल्या सेवा 
व्यापारी संघटनांनी पुरविलेल्या सेवा 
व्यापार संघटनांनी पुरविलेल्या सेवा 
इतर सदस्यत्व संस्थांनी पुरविलेल्या सेवा 
धार्मिक सेवा 
राजकीय संघटनांनी पुरविलेल्या सेवा 
मानवाधिकार संघटनांनी पुरविलेल्या सेवा 
सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक मंडळ 
पर्यावरण समर्थक गटांनी पुरविलेल्या सेवा 
युवक संघटनांनी पुरविलेल्या सेवा 
इतर नागरी आणि सामाजिक संस्था 


६५ ९ 


९९९ ५ ९ १ 


६६० 


९९९ ५ ९ २ 


६६१ 


९९९ ५ ९ ३ 


६६२ 


९९९ ५ ९ ४ 


६६३ 


९९९ ५ ९ ५ 


६६४ 


९९९ ५ ९ ६ 


६६५ 


९९९ ५ ९ ७ 


६६६ 


९९९ ८ ९ ८ 


घर मालक संघटना 


९९९ ८ ९९ 


६६७ 


६६८ 


शीर्ष ९९९ ६ 


६६ ९ 


गट ९९९ ६१ 


६७० 


९९९ ६११ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर सदस्यत्व संस्थांनी 
पुरविलेल्या सेवा 
मनोरंजनात्मक , सांस्कृतिक आणि क्रीडा सेवा 
दृक्श्राव्य आणि संबंधित सेवा 
ध्वनी मुद्रण सेवा 
चलचित्र, चित्रफीत, दूरदर्शन आणि रेडिओ कार्यक्रम 
निर्मिती सेवा 
निर्माणोत्तर दृक्श्राव्य सेवा 
चलचित्र, चित्रफीत आणि दूरदर्शन कार्यक्रम वितरण 
सेवा 


९९९ ६१२ 


, 


६७१ 


६७२ 


९९९ ६१३ 


९९९ ६१४ 


६७३ 


६७४ 


९९९ ६१५ 


गट ९९९ ६२ 


चलचित्र प्रक्षेपण सेवा 
प्रायोगिक कला आणि इतर थेट मनोरंजन कार्यक्रमाचे 
सादरीकरण आणि प्रसार सेवा 


६७५ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६७६ 


९९९ ६२१ 


९९९ ६२२ 


६७७ 


६७८ 


९९९ ६२३ 


९९९ ६२ ९ 


६७ ९ 


६८० 


गट ९९९ ६३ 


९९९ ६३१ 


६८१ 


९९९ ६३२ 


६८२ 


प्रायोगिक कला कार्यक्रमांचे प्रसार आणि आयोजन सेवा 
प्रायोगिक कला कार्यक्रमांची निर्मिती आणि सादरीकरण 
सेवा 
प्रायोगिक कला सुविधा कार्यचालन सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर प्रायोगिक कला आणि 
थेट मनोरंजन सेवा 
प्रायोगिक व इतर कलाकारांच्या सेवा 
अभिनेते, वाचक , संगीतकार , गायक , नर्तक , दूरदर्शन 
व्यक्तिमत्वे, 

स्वतंत्र मॉडेल आणि यासारख्यांसह 
प्रायोगिक कलाकारांच्या सेवा 
प्रायोगिक कलाकार ( परफॉमिंग आर्टीस्ट) वगळता 
लेखक , संगीत रचनाकार , शिल्पकार आणि इतर 
कलाकारांच्या सेवा 
प्रायोगिक कलाकार ( परफॉमिंग आर्टीस्ट), चित्रकार 
आणि शिल्पकार वगळता लेखक , संगीत रचनाकार 
आणि इतर कलाकारांच्या मूळ कलाकृती 
संग्रहालय आणि संवर्धन सेवा 
ऐतिहासिक स्थळे आणि इमारतींचे संग्रहालय आणि 
संवर्धन सेवा 
वनस्पतीशास्त्रीय , प्राणीशास्त्रीय आणि संरक्षित निसर्ग 
(रिझर्व्ह) सेवा 
क्रीडा आणि मनोरंजनात्मक क्रीडा सेवा 
क्रीडा आणि मनोरंजनात्मक क्रीडा कार्यक्रम प्रसार 
आणि आयोजन सेवा 
क्रीडा आणि मनोरंजनात्मक क्रीडा सुविधा कार्यचालन 
सेवा 


९९९ ६३३ 


६८३ 


६८४ 


गट ९९९ ६४ 


९९९ ६४१ 


६८५ 


९९९ ६४२ 


६८६ 


६८७ 


गट ९९९ ६५ 


९९९ ६५१ 


६८८ 


९९९ ६५२ 


६८ ९ 


९९९ ६५ ९ 


६ ९ ० 


६ ९ १ 


गट ९९९ ६६ 


इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर क्रीडा आणि 
मनोरंजनात्मक क्रीडा सेवा 
खेळाडू आणि संबंधित सहाय्य सेवा यांच्या सेवा 
खेळाडूंच्या सेवा 
क्रीडा आणि मनोरंजन यांच्याशी संबंधित सहाय्य सेवा 


६ ९ २ 


९९९ ६६१ 


६ ९ ३ 


९९९ ६६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५३ 


६ ९ ४ 


गट ९९९ ६ ९ 


६ ९ ५ 


९९९ ६ ९ १ 


६ ९ ६ 


९९९ ६ ९ २ 


इतर करमणूक आणि मनोरंजनात्मक सेवा 
करमणूक उद्यान आणि तत्सम आकर्षण सेवा 
ऑनलाईन सेवांसह 

जुगार आणि 

सट्टा 
नाणेचलित करमणूक यंत्र सेवा 
लाटरी सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर मनोरंजन आणि 


६ ९ ७ 


९९९ ६ ९ ३ 


६ ९ ८ 


९९९ ६ ९ ४ 


९९९ ६ ९९ 


६ ९९ 


करमणूक सेवा 
इतर सेवा 


७०० 


शीर्ष ९९९ ७ 


७०१ 


गट ९९९ ७१ 


७०२ 


९९९ ७११ 


९९९ ७१२ 


७०३ 


७०४ 


९९९ ७१३ 


७०५ 


९९९ ७१४ 


७०६ 


९९९ ७१५ 


९९९ ७१ ९ 


७०७ 


७०८ 


गट ९९९ ७२ 


धुलाई, सफाई आणि रंगाई सेवा 
नाणे - चलित कपडेधुलाई सेवा 
कोरडी - सफाई ( ड्राय क्लिनिंग) सेवा (फर निर्माण सफाई 
सेवासह ) 
इतर वस्त्र सफाई ( टेक्सटाईल क्लिनिंग) सेवा 
इस्त्री ( प्रेसिंग) सेवा 
रंगाई आणि रंगवणेच्या सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर धुलाई, सफाई आणि 
रंगाई सेवा 
सौंदर्य आणि शारीरिक स्वास्थ्य सेवा 
केशभूषा व केशकर्तन (बार्बर ) सेवा 
सौंदर्यवर्धक उपचार ( सौंदर्यवर्धक किंवा प्लास्टिक 
सर्जरीसह ), मॅनीक्युअरिंग आणि पेडीक्युरिंग सेवा 
हेल्थ क्लब आणि फिटनेस सेंटर यांसह शारीरिक 
स्वास्थ्य सेवा 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर सौंदर्य उपचार सेवा 
अंत्यसंस्कार , दहन आणि अनुषंगिक ( अंडरटेकिंग) सेवा 
दफनभूमी ( सिमेंटरी) आणि दहन (क्रिमेशन) सेवा 
अनुषंगिक ( अंडरटेकिंग) सेवा 
इतर संकीर्ण सेवा 


७० ९ 


९९९ ७२१ 


९९९ ७२२ 


७१० 


९९९ ७२३ 


७११ 


७१२ 


९९९ ७२ ९ 


७१३ 


गट ९९९ ७३ 


७१४ 


९९९ ७३१ 


७१५ 


९९९ ७३२ 


७१६ 


गट ९९९ ७ ९ 


9१७ 


९९९ ७ ९ १ 


कोणत्याही कार्यक्रमांचे वाणिज्यिक ( कमर्शिअल) वापर 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


किंवा समुपयोजन ( एक्स्प्लॉइटेशन) अंतर्भूत असलेल्या 
सेवा 


७१८ 


९९९ ७ ९ २ 


७१ ९ 


९९९ ७ ९ ३ 


७२० 


९९९ ७ ९ ४ 


७२१ 


९९९ ७ ९ ५ 


७२२ 


९९९ ७ ९९ 


७२३ 


शीर्ष ९९९ ८ 


७२४ 


गट ९९९ ८० 


एखादी कृती करण्यास संमती देणे 
एखादी कृती करण्यापासून वंचित राहण्यास संमती देणे 
एखादी कृती सहन करण्यास संमती देणे 
व्यक्ती द्वारे धार्मिक उत्सव किंवा विधी करणे 
इतरत्र वर्गीकृत नसलेल्या इतर सेवा 
घरगुती सेवा 
घरगुती सेवा 
अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ अशा दोन्ही घरगुती सेवा 
राज्यक्षेत्रातीत (एक्स्ट्राटेरीटोरीअल ) संस्था आणि मंडळे 
यांनी पुरविलेल्या सेवा 
राज्यक्षेत्रातीत (एक्स्ट्राटेरीटोरीअल) संस्था आणि मंडळे 
यांनी पुरविलेल्या सेवा 
राज्यक्षेत्रातीत (एक्स्ट्राटेरीटोरीअल) संस्था आणि मंडळे 
यांनी पुरविलेल्या सेवा 


७२५ 


९९९८०० 


शीर्ष ९९९९ 


७२६ 


गट ९९९९ ० 


७२७ 


९९९९ ०० 


७२८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, दिनांक २९ जून, २०१७. 

अधिसूचना 


अधिसूचना क्र . १२/ २०१७- राज्य कर (दर ) 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७. 


क्र . मवसेक -२०१७/ प्र.क्र . १०३(११)/कराधान-१.-महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( २०१७ चा महा. ४३) 
च्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि लोक हितार्थ असे करणे आवश्यक आहे 
अशी खात्री झाल्याने , महाराष्ट्र शासन , परिषदेच्या शिफारशीनुसार, याद्वारे खालील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये विनिर्दिष्टीत वर्णनाच्या 
सेवांच्या राज्यांतर्गत पुरवठ्यास, अन्यथा विनिर्दिष्टीत केल्या नसतील तर उक्त तक्त्यातील तत्सम नोंदी मध्ये, स्तंभ (५ ) मध्ये 
विनिर्दिष्टीत शर्तीच्या अधिन राहून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये त्यावर जेवढा राज्य कर असेल त्यास 
माफी देण्यात येत आहे, जो उक्त तक्त्यातील तत्सम नोंदीमध्ये, स्तंभ ( ४) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेल्या दराने गणल्या गेलेल्या करापेक्षा 
अधिक आहे, म्हणजेच: 


तक्ता 


सेवांचे वर्णन 


अनु . 
क्र . 


शर्त 


प्रकरण,विभाग, शीर्ष, गट व 

सेवा कोड (टैरिफ ) 


दर (टक्के ) 


१ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


धर्मादाय उपक्रमाद्वारे आयकर अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९ ६१ चा ४३ ) 
च्या कलम १२ ए अंतर्गत नोंदीत असलेल्या संस्थेने पुरविलेल्या 


सेवा. 


२ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


एखाद्या चालू 

चालू संस्थेचे पूर्ण हस्तांतरण किंवा त्याच्या स्वतंत्र भागाचे 
हस्तांतरण या संबंधीच्या सेवा. 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


m 


केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरण किंवा सरकारी प्राधिकरण यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 
२४३ जी अंतर्गत पंचायती किंवा संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ 
डब्ल्यू अंतर्गत नगरपालिका यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या 
कोणत्याही कार्याच्या संबंधात कोणत्याही कामाद्वारे दिलेल्या निव्वळ 
(प्युअर ) सेवा ( कार्यकंत्राट सेवा किंवा कोणत्याही वस्तूचा पुरवठा 
यांचा अंतर्भाव असलेले इतर संमिश्र पुरवठे वगळून ). 
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ डब्ल्यू अंतर्गत नगरपालिकेला 
सोपविण्यात आलेल्या कोणत्याही कार्याच्या संबंधातील कोणत्याही 
कामाद्वारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक 
प्राधिकरण किंवा सरकारी प्राधिकरण यांनी दिलेल्या सेवा. 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ जी खाली पंचायतीकडे सोपविण्यात 
आलेल्या कोणत्याही कार्याच्या संबंधात कोणत्याही कामाद्वारे 
सरकारी प्राधिकरणाने दिलेल्या सेवा. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


.. 


खाली नमुद 

केलेल्या सेवा वगळून, केंद्र सरकार , राज्य सरकार , 
केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी दिलेल्या सेवा 
( क ) केंद्र सरकार , राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त 
एखाद्या व्यक्तीस डाक विभागाच्या स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल 
पोस्ट, जीवन विमा आणि अभिकरण सेवा याद्वारे दिलेल्या सेवा 
( ख ) बंदर किंवा विमानतळाच्या परिसरात किंवा बाहेर, विमान 
किंवा जलयान यांच्या संबंधातील सेवा 
( ग ) माल किंवा प्रवासी वाहतूक ;किंवा 
( घ ) वरील ( क ) ते (ग ) मधील नोंदीखालील सेवांव्यतिरिक्त 
व्यावसायिक संस्थांना दिली जाणारी कोणतीही सेवा ; 


35 


.. 


७ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


3; 


८ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


केंद्र सरकार , राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरण यांनी मागील वित्तीय वर्षात ज्यांची एकूण उलाढाल वीस 
लाख रूपये (विशिष्ट प्रवर्गातील राज्यासाठी दहा लाख रूपये ) 
आहे, अशा व्यावसायिक संस्थेला दिलेल्या सेवा. 
स्पष्टीकरण - या नोंदीच्या प्रयोजनार्थ, याद्वारे स्पष्ट केले आहे की 
या नोंदीच्या तरतुदी, खालील नमूद 

सेवांना लागू 

होणार नाही 
( अ ) सेवा 
( एक ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 

सरकार , केंद्रशासित 
प्रदेशांव्यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीस पोस्ट विभागाद्वारे 
स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन विमा आणि 
अभिकरण सेवा याद्वारे प्रदान केलेल्या ; 
( दोन ) बंदर किंवा विमानतळाच्या आतील किंवा बाहेरील 
परिसरात असलेल्या एखाद्या विमान किंवा जलयान 
यांच्या संबंधात 

( तीन ) माल किंवा प्रवासी वाहतूक संबंधात ; आणि 
( ब) स्थावर मालमत्ता भाड्याने देण्यासंबधीच्या सेवा. 
केंद्र सरकार , राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरण यांनी दुसऱ्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार , केंद्रशासित 
प्रदेश किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांना प्रदान केलेल्या सेवा 

परंतु या नोंदीत काहीही अंतर्भूत केलेले, खालील सेवांना लागू 
होणार नाही 
( एक ) केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त 
एखाद्या व्यक्तीस डाक विभागाद्वारे स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल 
पोस्ट, जीवन विमा आणि अभिकरण सेवा याद्वारे प्रदान केलेल्या 
सेवा : 
( दोन ) बंदर किंवा विमानतळाच्या आतील किंवा बाहेरील परिसरात 
असलेल्या एखाद्या विमान किंवा जलयान यांच्या संबंधातील सेवा 
( तीन ) माल किंवा प्रवासी वाहतूक सेवा. 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या अशा सेवा ज्यांचा मोबदला पाच 
हजार रूपयापेक्षा जास्त नसेल 

परंतु या नोंदीत काहीही अंतर्भूत केलेले, खालील सेवांना लागू 
होणार नाही 
( एक ) केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त 
एखाद्या व्यक्तीस डाक विभागाद्वारे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल 
पोस्ट , जीवन विमा आणि अभिकरण सेवा याद्वारे प्रदान केलेल्या 


3, 


.. 


९ 


प्रकरण ९९ 


निरंक 


निरंक 


सेवा ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५७ 


• 
. 


सेवा : 


( दोन ) बंदर किंवा विमानतळाच्या आतील किंवा बाहेरील परिसरात 
असलेल्या एखाद्या विमानकिंवा जलयान यांच्या संबंधातील सेवा 
( तीन ) माल किंवा प्रवासी 

वाहतूक 
परंतु आणखी असे की, जेथे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
अधिनियम, २०१७ च्या कलम २ मधील खंड ( ३३) मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे सेवांचा अखंड पुरवठा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 
केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने केला असेल तर 
अशी सूट फक्त तेव्हाच लागू राहील जेव्हा अशा प्रकारच्या 
सेवेसाठीचा मोबदला एका आर्थिक वर्षात पाच हजार रुपयांपेक्षा 


जास्त नसेल. 


१० 


शीर्ष ९९ ५४ 


निरंक 


निरंक 


सर्वांसाठी घर ( शहरी) उद्देश्य किंवा प्रधानमंत्री आवास योजने 
अंतर्गत लाभार्थी 

नुसार 

वैयक्तिक घराचे बांधकाम किंवा वाढीव 
बांधकाम याच्या अंतर्गत एखाद्या नागरी संरचना किंवा कोणतेही 
इतर मूळ काम याकरिता बांधकाम, उभारणी, कार्यान्वय, स्थापना, 
पूर्ती, जोडणीकाम, दुरुस्ती, देखभाल, नुतनीकरण किंवा फेरबदल 
याबाबतच्या निव्वळ मजुरी कंत्राटांद्वारे दिलेल्या सेवा. 
निवासी संकुलाच्या भागाव्यतिरिक्त, एकल निवासी घटका करिताचे 
बांधकाम, उभारणी, कार्यान्वय किंवा स्थापना यांच्या संबंधी मूळ 
कामाबाबत निव्वळ मजुरी कंत्राटांद्वारे दिलेल्या सेवा. 


११ 


शीर्ष ९९ ५४ 


निरंक 


निरंक 


१२ 


निवास म्हणून वापरण्यासाठी निवासी घर भाड्याने देण्याच्या सेवा 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ६३ 
किंवा 
शीर्ष ९९ ७२ 


१३ 


शीर्ष ९९ ६३ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ७२ 


शीर्ष ९९९ ५ 


व्यक्तीने दिलेल्या खालील प्रकारच्या सेवा 
किंवा 

( क ) कोणताही धार्मिक समारंभ करणे; 

( ख ) आयकर अधिनियम, १९ ६१ ( ह्यापुढे आयकर अधिनियम 
किंवा 

म्हणून संदर्भित ) च्या कलम १२ एए अंतर्गत धर्मादाय किंवा धार्मिक 

न्यास म्हणून नोंदीत असलेली एखादी संस्था किंवा आयकर 
किंवा 

अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड ( २३ सी ) च्या उप - खंड (पाच ) 
विभाग ९ चे कोणतेही इतर अंतर्गत नोंदीत असलेले न्यास किंवा संस्था किंवा आयकर 
शीर्ष 

अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड ( २३ बीबीए) च्या अंतर्गत 
संस्था किंवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे मालकीच्या किंवा व्यवस्थापित 
व सामान्य जनतेसाठी असलेल्या धार्मिक स्थळातील जागा भाड्याने 
देण्याच्या सेवा : 

परंतु असे की नोंद ( ख ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी ही 
सूट खालील साठी 

लागू होणार नाही , 
( एक ) ज्या कक्षांचे 

शुल्क प्रती दिन एक हजार रुपये किंवा अधिक 


असेल ; 


(दोन ) असे परिसर, सामुदायिक सभागृह , कल्याण मंडप किंवा 
खुल्या क्षेत्रास भाड्याने देणे ज्याचे शुल्क प्रती दिन दहा हजार रुपये 
किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल; 
( तीन) व्यवसायासाठी किंवा व्यापारासाठी दुकाने किंवा इतर जागा 
भाड्याने देणे जेथे शुल्क दरमहा दहा हजार रुपये किंवा अधिक 
असेल. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


१४ 


शीर्ष ९९ ६३ 


निरंक 


निरंक 


निवास किंवा लॉजिंग यासाठीचे कोणत्याही नावाने संबोधले जाणारे, 
हॉटेल, इन , अतिथीगृह, क्लब किंवा शिबीर स्थळ (कॅम्प साईट), 
यांनी दिलेल्या सेवा ज्यांचे एका निवासी घटकाचे घोषित प्रशुल्क 
( टैरिफ ) प्रती दिन एक हजार रुपयेकिंवा सममूल्य असेल. 


१५ 


शीर्ष ९९ ६४ 


सोबत असलेल्या सामानासह किंवा त्या शिवाय प्रवाशांची, खालील 


निरंक 


निरंक 


द्वारे वाहतूक 


१६ 


शीर्ष ९९ ६४ 


निरंक 


निरंक 


( क ) हवाई वाहतूक , अरुणाचल प्रदेश , आसाम , मणिपूर , मेघालय, 
मिझोराम, नागालँड , सिक्कीम, त्रिपुरा किंवा पश्चिम बंगालमधील 
बागडोग्रा या राज्यातील असलेल्या विमानतळावरुन उड्डाण करणे 
किंवा उतरणे ; 
( ख ) पर्यटन, आयोजित टूर , चार्टर किंवा भाड्याने यांच्या व्यतिरिक्त 
प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी , रेडिओ टॅक्सीव्यतिरिक्त बिगर 
वातानुकुलित कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज ;किंवा 
( ग) वातानुकुलीत स्टेज कॅरेज च्या व्यतिरिक्त इतर स्टेज कॅरेज. 
प्रादेशिक जोड योजनेतील विमानतळा वरुन सुरु किंवा समाप्त 
होणाऱ्या उड्डाणाद्वारे सोबत असलेल्या सामानासह किंवा 
त्याच्याशिवाय प्रवाशांची वाहतूक , ज्याच्यासाठी मोबदला हा 
व्यवहार्यता व्यवधान निधीच्या स्वरूपात आहे, अशा केंद्र 
शासनातर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा : 

परंतु ह्या नोंदी मध्ये असलेली कोणतीही गोष्ट नागरी 
विमानचालन मंत्रालयाद्वारे अधिसूचित प्रादेशिक जोड योजनेतील 
विमानतळाच्या कामकाजाच्या तारखेच्या प्रारंभापासून एक वर्ष 
संपण्याच्या दिवशी किंवा त्यानंतर लागू होणार नाही. 
सोबत असलेल्या सामानासह किंवा त्या शिवाय, प्रवाशांच्या 
वाहतुकीची सेवा 
( क) खालील श्रेणी वगळून, रेल्वेद्वारे 

( एक ) प्रथम श्रेणी;किंवा 

( दोन) वातानुकुलित डब्यामधून; 
( ख) मेट्रो, मोनोरेल किंवा ट्रामवे; 
( ग) अंतर्देशिय जलमार्ग: 
( घ ) पर्यटन या प्रमुख कारणा व्यतिरिक्त, भारतातील ठिकाणांमधील 
जलयानाद्वारे सार्वजनिक वाहतूक; 

मीटर्ड कॅब किंवा ऑटो रिक्षा (ई-रिक्शासह). 
माल वाहतुकीच्या माध्यमातून सेवा 
( क ) खालील सेवा वगळून, रस्त्याच्या मार्गाने 

( एक ) माल वाहतूक अभिकरण 

( दोन ) कुरिअर अभिकरण; 
( ख ) अंतर्देशीय जलमार्गाने. 


१७ 


शीर्ष ९९ ६४ 


निरंक 


निरंक 


१८ 


शीर्ष ९९ ६५ 


निरंक 


निरंक 


, 


१ ९ 


शीर्ष ९९ ६५ 


निरंक 


निरंक 


भारताबाहेरील ठिकाणांपासून क्लिअरन्स करिता भारतातील कस्टम 
स्टेशन पर्यंत ,विमानाद्वारे , माल वाहतुकीच्या सेवा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


५ ९ 


२० 


शीर्ष ९९ ६५ 


निरंक 


निरंक 


रेल्वे किंवा जलयानाद्वारे, भारतातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या 
ठिकाणी, खालील मालाच्या वाहतुकीच्या सेवा 
( क ) नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती, विपत्ती , अपघात किंवा 
दुर्घटना यांच्या बळींकरिता मदत म्हणून पुरविण्याचा माल ; 
( ख ) संरक्षण किंवा लष्करी उपकरणे ; 
(ग ) वर्तमानपत्रांच्या निबंधकाकडे नोंदणीकृत वृत्तपत्र किंवा मासिके; 
( घ ) 

रेल्वे उपकरणेकिंवा साहित्य ; 
( ङ ) कृषी उत्पन्न ; 
( च ) पीठ, कडधान्य व तांदूळ यासह दूध, मीठ आणि अन्न धान्य ; 

आणि 
( छ ) सेंद्रीय खत . 


२१ 


शीर्ष ९९ ६५ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


शीर्ष ९९६७ 


माल वाहतूक अभिकरणाद्वारे, गुड्स कॅरेज मधून खालील 
मालाच्या वाहतुकीच्या सेवा 
( क ) कृषी उत्पन्न ; 
( ख ) वस्तू, जिथेसिंगल कॅरेज 

मधून मालाची 

वाहतूक व ज्याकरिता 
आकारलेला मोबदला एक हजार पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त नसेल; 
( ग ) वस्तू, जिथे सिंगल कन्साइनी करिता अशा सर्व मालाच्या 
वाहतुकीसाठी आकारलेला मोबदला सातशे पन्नास रूपयांपेक्षा 
जास्त नसेल 
( घ) पीठ, कडधान्ये व तांदूळ यासह दूध, मीठ आणि अन्नधान्ये; 
( ङ) सेंद्रीय खत ; 
( च ) वृत्तपत्रांच्या निबंधकाकडे नोंदणीकृत असलेले वृत्तपत्र किंवा 
मासिके; 
( छ) नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती, विपत्ती, अपघात किंवा 

टना यांच्या बळींकरीता मदत म्हणून पुरविण्याचे सामान; किंवा 
( ज ) संरक्षण किंवा लष्करी उपकरणे . 


3, 


२२ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ६६ 
किंवा 
शीर्ष ९९ ७३ 


भाड्याने देण्याच्या मार्गाने सेवा - 
( अ) राज्यवाहतूक उपक्रमास, बारा पेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक 
करण्यासाठीचे मोटार वाहन ;किंवा 
( ब) माल वाहतूक अभिकरणाला, माल वाहतुकीचे साधन 


२३ 


शीर्ष ९९ ६७ 


निरंक 


निरंक 


पथकर शुल्क (टोल ) भरण्याच्या आधारे रस्ता किंवा पुलावरील 
प्रवेशासाठीच्या सेवा. 


२४ 


शीर्ष ९९ ६७ 


निरंक 


निरंक 


तांदूळ भरणे , उतरवणे , आवेष्टन , साठवणूक किंवा कोठारा 
( वेअरहाऊसिंग ) संदर्भातील सेवा. 


किंवा 


शीर्ष ९९ ८५ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


२५ 


शीर्ष ९९ ६ ९ 


निरंक 


निरंक 


विद्युत पारेषण किंवा वितरण उपयोगितेद्वारे , विजेचेपारेषण किंवा 
वितरण. 


२६ 


शीर्ष ९९ ७१ 


भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सेवा. 


निरंक 


निरंक 


२७ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


२८ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


याद्वारे दिलेल्या सेवा 
( क ) ठेवी , कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम यांचा विस्तार ज्याकरिताचा 
मोबदला हा व्याज किंवा सवलतीच्या रुपात दिला जातो ( क्रेडिट 
कार्ड सेवांशी संबंधीत व्याजा व्यतिरिक्त ) 
( ख ) बँक किंवा विदेशी चलनाचा अधिकृत व्यापारी किंवा बँक 
आणि असे व्यापारी यांच्या मध्ये विदेशी चलनाची परस्पर झालेली 
खरेदी किंवाविक्री . 
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा २३) खालील पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड 
डेव्हलेपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने नियमन केलेल्या राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत वार्षिक ( अॅन्युटी) मार्गाने प्रदान 
केलेल्या जीवन विमा व्यवसायाची सेवा. 
केंद्र सरकारच्या गट विमा योजनांनुसार लष्कर, नौदल आणि 
वायुदलाच्या सदस्यांना लष्करी, नौदल आणि हवाई दल गट विमा 
निधीद्वारे जीवन विमा व्यवसायाची सेवा प्रदान करणे किंवा प्रदान 
करण्याची सहमती देणे . 


किंवा 


शीर्ष ९९९ १ 


२ ९ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ७१ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ १ 


३० 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ७१ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ १ 


कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम , १९ ४८ (१९ ४८ चा ३४ ) खाली 
नियमित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी राज्य विमा निगम 
कडून दिलेल्या सेवा. 


३१ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी 
अधिनियम ,१ ९५२ ( १९ ५२ चा १ ९ ) खाली नियमित होणाऱ्या 
व्यक्तींना, कर्मचारी भविष्य निधी संघटने कडून दिल्या जाणाऱ्या 


सेवा. 


३२ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलेपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारे 
विमा कारांना, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलेपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ 
इंडिया अॅक्ट , १९९९ (१ ९९९ चा ४१) च्या नुसार प्रदान करण्यात 
आलेली सेवा. 


३ 


३ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे सिक्युरिटीज 
अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अॅक्ट,१ ९९ २ ( १ ९९ २ चा १५२) 
अंतर्गत सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण आणि 
विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सिक्युरिटीज मार्केट नियंत्रित 
करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सेवा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६१ 


३४ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


३५ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ७१ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ १ 


.. 


.. 


क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड किंवा इतर पेमेंट कार्ड यांच्या 
सेवद्वारे, एकल व्यवहाराद्वारे , व्यवहार केलेल्या एखाद्या व्यक्तीस 
दोन हजार रुपयापर्यंतच्या रकमेच्या तडजोडी संबंधात अक्वायरिंग 
बँकेने दिलेली सेवा 
स्पष्टीकरण - या नोंदीच्या प्रयोजनार्थ " अक्वायरिंग बँक " म्हणजे 
कोणतीही बँकिंग कंपनी, नॉन -बँकिंग वित्तीय कंपनी किंवा इतर 
कोणत्याही व्यक्तीसह, वित्तीय संस्था, जी असे कार्ड स्वीकारणाऱ्या 
कोणत्याही व्यक्तीला रक्कम अदा करते . 
खालील योजनांतर्गत सर्वसाधारण विमा व्यवसायाच्या सेवा 
( क ) हट विमा योजना 
( ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ( यापूर्वी एकात्मिक ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम म्हणून ओळखली जाणारी ) अंतर्गत पशू (कॅटल ) 
विमा 

आदिवासींसाठीच्या विम्याची योजना 
( घ ) जनता वैयक्तिक अपघात विमापत्र आणि ग्रामीण अपघात 
विमापत्र; 
( ङ) स्वयंरोजगारीत महिलांसाठी, गट वैयक्तिक अपघात विमापत्र ; 
( च ) कृषी पंपसेट आणि बंद पडलेल्या विहिरी विमा ; 

निर्यात क्रेडिट विम्यावर गोळा केलेल्या विम्याचा हप्ता ; 
ज ) भारत सरकारची मंजुरी असलेली आणि कृषी मंत्रालयलाद्वारे 
अंमलबजावणी करण्यात येणारी हवामानावर आधारित पीक विमा 
योजना किंवा सुधारीत राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ; 
( झ ) जन आरोग्य विमापत्र : 
( ञ) राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ); 
( ट ) पीक बीज विम्यावरील पथदर्शक योजना 
( ठ) पशू विम्यावरील केंद्रीय क्षेत्र योजना 
( ङ ) 

सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना 
(ढ ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना : 
( न ) 

कोकोनट पाम विमा योजना ; 
( त ) प्रधानमंत्री सुरक्षाविमा योजना ; 
( थ ) नॅशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेअर ऑफ परसन्स विथ ऑटीसम , 
सेरेब्रल पॅलसी, मेंटल रिटारडेशन अॅन्ड मल्टीपल डिसॅबिलिटीज 
अॅक्ट, १ ९९९ (१ ९९९ चा ४४ ) अन्वये स्थापन केलेल्या विश्वस्त 
मंडळा अंतर्गत अंमलात येणारी निरामय आरोग्य विमा योजना. 
खालील योजनांतर्गत प्रदान होणाऱ्या जीवन विमा व्यवसायाच्या 
सेवा 
( क ) जनश्री विमा योजना : 
( ख ) आम आदमी विमा योजना : 
( ग ) विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्य केलेले 
जीवन सूक्ष्म-विमा उत्पादन ( लाईफ मायक्रो- इन्श्युरन्स प्रोडक्ट ), 
ज्यात पन्नास हजार रुपयांच्या कमाल रक्कमेचे संरक्षण आहे : 
( घ ) वरिष्ठ निवृत्ती वेतन विमा योजना ; 
( ङ ) प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना 

; 
( च ) प्रधान मंत्री जन - धन योजना ; 
( छ) प्रधान मंत्री वय वंदन योजना: 


.. 


; 


३६ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


शीर्ष ९९९ १ 


; 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


अटल निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत अंशदान गोळा करण्याच्या 
माध्यमातून 

सेवा. 


किंवा 


शीर्ष ९९९ १ 


३८ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ७१ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ १ 


राज्य सरकारच्या कोणत्याही निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत अंशदान 
गोळा करण्याच्या माध्यमातून सेवा. 


३ ९ 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


शीर्ष ९९ ८५ 


खालील व्यक्तींच्या संबंधित क्षमतेत सेवा 
( क ) बँकिंग कंपनीला, तिच्या ग्रामीण क्षेत्रातील शाखेतील 
खात्यांसंबंधी व्यवसाय सुविधा देणारा किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी 
यांच्या सेवा. 
( ख ) नोंद ( क ) मध्ये नमूद केलेल्या सेवांच्या बाबत व्यवसाय 
सुविधा देणारा किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी यांना मध्यस्थी 

म्हणून 
कोणतीही व्यक्ती. 

ग्रामीण क्षेत्रातील विमा कंपनीला, व्यवसाय सुविधा देणारा 
किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी यांच्या सेवा. 


( ग ) 


४० 


शीर्ष ९९ ७१ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


शीर्ष ९९९ १ 


कोणतीही विमा योजना ज्यामध्ये केंद्र सरकार , राज्य सरकार, 
केंद्रशासित प्रदेश यांच्याद्वारे पूर्ण विम्याच्या हप्त्याचा भरणा होतो 
अशा योजने करिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश 
यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा. 


४१ 


शीर्ष ९९ ७२ 


निरंक 


निरंक 


४२ 


शीर्ष ९९ ७३ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


राज्य सरकार , औद्योगिक विकास महामंडळे किंवा उपक्रमांद्वारे, 

औद्योगिक घटकांना औद्योगिक भूखंडाच्या दीर्घकालीन (तीस वर्ष 
किंवा अधिक ) भाडेपट्टीने देण्याच्या सेवांबद्दल वन टाईम अपफ्रंट 
रकमेची आकारणी (त्याला प्रिमीयम, सलामी, कॉस्ट,प्राईस , विकास 
शुल्क किंवा आकारणी किंवा इतर कोणत्याही नावाने संबोधतात ). 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाकडून एखाद्या व्यावसायिक संस्थेला १ एप्रिल २०१६ 
पूर्वीच्या कालावधी दरम्यान लायसन्स फी किंवा, यथास्थिती, 
स्पेक्ट्रम युजर चार्जेसचा भरणा करून टेलिफोन सेवा प्रदाता म्हणून 
काम करण्यास परवानगी देणे किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमचा 
उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने सेवा उपलब्ध करुन देणे . 
भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळाद्वारे भारतीय रेल्वेला 
भाडेतत्त्वावरील मत्ता (वॅगन, कोचेस , लोको यांच्यासह, रोलिंग 
स्टॉक असेट्स ) याकरितादिलेल्या सेवा. 


शीर्ष ९९९ १ 


४३ 


शीर्ष ९९ ७३ 


निरंक 


निरंक 


४४ 


शीर्ष ९९८१ 


निरंक 


निरंक 


: 


एका आर्थिक वर्षात पन्नास लाख रुपयांच्या एकूण उलाढाली पर्यंत 
इनक्युबेटीने पुढील अटींच्या अधिन राहून दिलेल्या सेवा, अर्थात 
( क ) मागील आर्थिक वर्षातील एकूण उलाढाल पन्नास लाखांपेक्षा 
जास्त नसावी : आणि 
( ख) इनक्युबेटी म्हणून करार करण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षाचा 
कालावधी पूर्ण झालेला नसावा. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६३ 


निरंक 


निरंक 


४५ । शीर्ष ९९ ८२ 

किंवा 


शीर्ष ९९९ १ 


; 


खालील नमूद यांनी दिलेल्या सेवा - 
( क ) लवाद न्यायाधिकरणाकडून 

( एक ) एखाद्या व्यावसायिक संस्थेव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
व्यक्तीला ; किंवा 

( दोन ) मागील आर्थिक वर्षामध्ये एकूण वीस लाख 
रूपयापर्यंत उलाढाल असलेल्या (विशिष्ट प्रवर्गातील राज्यांसाठी 
दहा लाख रुपये) व्यावसायिक संस्थेला 
( ख ) वकिलांची भागीदारी संस्था किंवा एखाद्या जेष्ठ वकिला 
व्यतिरिक्त, इतर वकील म्हणून एखादी व्यक्ती यांनी खालील नमूद 
यांना दिल्या जाणाऱ्या कायदेशीर सेवा : 

( एक ) कायदेशीर सेवा देणाऱ्या वकील किंवा वकिलांची 
भागीदारी संस्था 

(दोन ) एखाद्या व्यावसायिक संस्थेव्यतिरिक्त , अन्य कोणतीही 
व्यक्ती ; किंवा 

( तीन ) मागील आर्थिक वर्षामध्ये एकूण उलाढाल वीस लाख 
रुपयांपर्यंत (विशिष्ट प्रवर्गातील राज्यांसाठी दहा लाख रुपये ) 
असलेली व्यावसायिक संस्था . 
(ग) कायदेशीर सेवांच्या माध्यमाने, एका जेष्ठ वकिलामार्फत 

( एक ) एखाद्या व्यावसायिक संस्थेव्यतिरिक्त , कोणत्याही 
व्यक्तीला ; किंवा 

( दोन ) मागील आर्थिक वर्षामध्ये एकूण उलाढाल वीस लाख 
रुपयांपर्यंत (विशिष्ट प्रवर्गातील राज्यांसाठी दहा लाख रुपये ) 
असलेल्या व्यावसायिक संस्थेला. 


; 


; 


४६ 


शीर्ष ९९ ८३ 


निरंक 


निरंक 


पशुवैद्यकीय दवाखान्याद्वारे पशू किंवा पक्ष्यांचे आरोग्य या 
संबंधातील सेवा. 


४७ 


शीर्ष ९९ ८३ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९९ १ 


केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
किंवा 

प्राधिकरण यांनी खालील द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा 
( क ) त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार 
आवश्यक असलेली नोंदणी: 
( ख ) त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली 
आवश्यक असलेल्या फायर लायसन्ससह कामगार, ग्राहक किंवा 
मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे संरक्षण किंवा सुरक्षेसंबंधी टेस्टींग, 
कॅलिब्रेशन, सुरक्षा तपासणी किंवा प्रमाणन. 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , भारत सरकार ,यांच्या राष्ट्रीय विज्ञान 
किंवा 

आणि तंत्रज्ञान उद्योजकता विकास मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त 
प्रकरण ९९ चे कोणतेही शीर्ष टेक्नॉलॉजी बिजनेस इनक्युबेटर किंवा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 

उद्योजकता केंद्र किंवा बॉयोटेक्नॉलॉजी विभाग , भारत सरकार 
यांच्या बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स् कौन्सिल द्वारा 
मान्यताप्राप्त बायो इनक्युबेटर्स या संबंधी दिलेल्या किंवा देण्यात 
येणाऱ्या करपात्र सेवा. 


४८ 


शीर्ष ९९ ८३ 


निरंक 


निरंक 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


४ ९ 


शीर्ष ९९८४ 


निरंक 


निरंक 


स्वतंत्र पत्रकार , प्रेस 

ट्रस्ट 

ऑफ इंडिया किंवा युनायटेड न्यूज ऑफ 
इंडिया यांच्याद्वारे बातम्या गोळा करणे किंवा पुरविण्याच्या सेवा. 


५० 


शीर्ष ९९८४ 


निरंक 


निरंक 


पुस्तके, प्रकाशने किंवा इतर कोणत्याही ज्ञान वर्धक कन्टेन्ट किंवा 
सामग्रीला उधारीवर देण्याबाबत सार्वजनिक वाचनालयांच्या सेवा. 


५१ 


शीर्ष ९९ ८४ 


निरंक 


निरंक 


वस्तू किंवा सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता केंद्र सरकार 
किंवा राज्य सरकार किंवाकेंद्रशासित प्रदेश यांना वस्तू व सेवा कर 
नेटवर्क द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा. 


५२ 


शीर्ष ९९ ८५ 


निरंक 


निरंक 


भारताबाहेरील उद्योग प्रदर्शनाच्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीला 
आयोजकाने प्रदान केलेली सेवा. 


५३ 


शीर्ष ९९ ८५ 


निरंक 


निरंक 


क्रीडा स्पर्धा प्रायोजकतेद्वारे खालील नमूद 

आयोजनां संदर्भात 
प्रदान केलेल्या सेवा 
( क ) राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ किंवा त्याच्या संलग्न महासंघांनी, जेथे 
सहभागी संघ किंवा व्यक्ती कोणताही जिल्हा, राज्य, क्षेत्र किंवा देश 
यांचे प्रतिनिधीत्व करतात, यांच्याकडून आयोजनाच्या सेवा ; 
( ख ) असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज, इंटर- युनिव्हर्सिटी 
स्पोर्टस बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया , ऑल इंडिया 
स्पोर्टस कौन्सिल फॉर द डेफ , पॅरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया 
किंवा स्पेशल ऑलंपिक भारत यांच्याकडून आयोजनाच्या सेवा ; 
(ग ) केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतिक आणि क्रीडा मंडळ यांच्याकडून 
आयोजनाच्या सेवा 
( घ ) भारतीय ऑलंपिक असोसिएशने राष्ट्रीय खेळांचा एक भाग 
म्हणून दिलेल्या आयोजनाच्या सेवा ;किंवा 
( ङ ) पंचायत युवा क्रीडा आणि खेळ अभियानाच्या अंतर्गत 
आयोजनाच्या सेवा. 


3 


५४ । शीर्ष ९९ ८६ 


निरंक 


निरंक 


खालील नमूद द्वारे अन्न, फायबर,इंधन, कच्चा माल किंवा इतर 
तत्सम उत्पादने किंवा कृषी उत्पन्नासाठी , वनस्पतींच्या लागवडीचा 
आणि, घोड्यांच्या संगोपनाव्यतिरिक्त, पशू जीवसृष्टीच्या सर्वांगीण 
संगोपनाच्या संबंधातील सेवा 
( क ) लागवड, कापणी, मळणी, वनस्पती संरक्षण किंवा चाचणी 
यांच्यासह कोणत्याही कृषी उत्पन्नाच्या निर्मितीशी थेट संबंधित 
शेतीच्या कृती; 
( ख ) शेत मजूर पुरवठा ; 
(ग ) पालन , छाटणी, तोडणी, कापणी, वाळविणे, साफ करणे , 
काटछाट करणे , सूर्यप्रकाशात वाळविणे, धुरीकरण करणे, उपचार 
करणे, प्रतवारी,वर्गीकरण, शीत करणे किंवा बल्क पॅकेजिंग आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६५ 


.. 


अशा तत्सम प्रक्रिया ज्या शेतमळ्यावर केल्या जातात व ज्या 
शेतमालाचा आवश्यक गुणधर्म बदलत नाहीत, परंतु त्यास केवळ 
प्राथमिक बाजार पेठेकरिता विक्री योग्य बनवितात 
( घ) कृषी यंत्रसामग्री किंवा रिक्त जागा, अनुषंगिक वापरास युक्त 
असलेल्या बांधकामासहित किंवा त्याच्या शिवाय, भाड्याने किंवा 
भाडेपट्टीने देणे. 
( ङ) कृषी उत्पन्न भरणे, उतरवणे, आवेष्टन, साठवणूक किंवा 
कोठार ( वेअरहाऊसिंग ) ; 
( च ) कृषी विस्तार सेवा : 
( छ ) कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा मंडळाने 
दिलेल्या सेवा किंवा कृषी उत्पन्नाच्या विक्री किंवा खरेदी करिता 
अडत अभिकर्त्याने दिलेल्या सेवा. 
अन्न , फायबर, इंधन , कच्चा माल किंवा इतर तत्सम उत्पादने 
किंवा शेती उत्पन्नासाठी, वनस्पतींची लागवड आणि, घोड्यांच्या 
संगोपनाच्या व्यतिरिक्त, जनावरांचे सर्व प्रकारचे संगोपन यांच्या 
संबंधात उक्ते कामाच्या स्वरुपात मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया करणे. 


५५ 


शीर्ष ९९ ८६ 


निरंक 


निरंक 


५६ 


शीर्ष ९९ ८८ 


जनावरांच्या कत्तल करण्या संबंधीच्या सेवा. 


निरंक 


निरंक 


५७ 


शीर्ष ९९ ८८ 


निरंक 


निरंक 


पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशितन , पिकवणे, मेणाचे लेपन (वॅक्सिंग ), 
किंवा 

किरकोळ आवेष्टित करणे, फळे व भाज्यांवरती लेबल 
प्रकरण ८ आणि प्रकरण ९ लावणे,ज्यामुळे फळे किंवा भाज्यांचे आवश्यक गुणधर्म बदलत 
मधील कोणतेही 

इतर 

शीर्ष नाहीत . 


शीर्ष ९९ ८८ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाखालील कोल्ड चेन 
नॉलेज डिसेमीनेशन द्वारे नॅशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेव्हलपमेंट 
यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सेवा. 


शीर्ष ९९९ २ 


५ ९ 


शीर्ष ९९९९ 


भारतातील परराष्ट्र राजनैतिक मंडळाद्वारे दिलेल्या सेवा. 


निरंक 


निरंक 


६० 


शीर्ष ९९९ १ 


निरंक 


निरंक 


भारत सरकारच्या विदेश मंत्रालयाकडून द्विपक्षीय करारा अंतर्गत 
होणाऱ्या धार्मिक यात्रेसाठी विशिष्ट संस्थेने दिलेल्या सेवा. 


६१ 


शीर्ष ९९९ १ 


निरंक 


निरंक 


केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाने पारपत्र , प्रवेशपत्र, वाहन चालक परवाना, जन्म 
प्रमाणपत्र किंवा मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी करण्या संबंधीच्या सेवा 
उपलब्ध करुन देणे. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६२ 


शीर्ष ९९९ १ 


निरंक 


निरंक 


किंवा 


शीर्ष ९९९ ७ 


६३ 


शीर्ष ९९९ १ 


निरंक 


निरंक 


६४ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९९ १ 
किंवा 
शीर्ष ९९ ७३ 


केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाने करारनाम्याचे गैर कार्यक्षमता सहन करण्याची सेवा, 
ज्यासाठी दंड किंवा निर्धारीत नुकसान भरपाई या स्वरुपात केंद्र 
सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांना अशा करारनाम्याखाली 
मोबदला देय आहे. 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाने एका स्वतंत्र शेतकऱ्याला अन्न, फायबर, इंधन, कच्चा 
माल किंवा इतर तत्सम उत्पादनांकरिता, वनस्पतींची लागवड 
आणि , घोड्यांच्या संगोपनाव्यतिरिक्त , सर्व जीवसृष्टींचे संगोपन 
करण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा वापर करण्याचा अधिकार 
देण्याबाबतच्या सेवा. 
केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाने कोणत्याही नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करण्याचे 
अधिकार देण्याच्या सेवा जिथे केंद्र सरकार, राज्य सरकार , 
केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी १ एप्रिल २०१६ 
च्या अगोदर सदर अधिकार वापरण्यास परवानगी दिली होती . 

परंतु अशा नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करण्याच्या 
अधिकारासाठीची सूट , एक वेळ आकारावरील देय कराचा भरणा 
पूर्णपणे किंवा हप्त्यांमध्ये केला असेल , फक्त त्यालाच लागू 
राहील. 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश यांनी कार्यालयीन 
वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी, व्यापारी जादा कामाचा मेहनताना 
भरल्यानंतर तपासणी करिता किंवा कंटेनर भरणे किंवा अशी इतर 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवा. 


६५ 


शीर्ष ९९९ १ 


निरंक 


निरंक 


६६ 


शीर्ष ९९९ २ 


खालील नुसार - 


निरंक 


निरंक 


( क ) शैक्षणिक संस्थेने , त्यांच्या विद्यार्थ्यांना ,फॅकल्टी आणि कर्मचारी 
यांना दिलेल्या सेवा; 
( ख ) शैक्षणिक संस्थेला, खालीलच्या माध्यमाने 
( एक ) विद्यार्थी, फॅकल्टी, कर्मचारी यांचे 

यांचे परिवहन 
करण्यासंबंधीच्या सेवा ; 

( दोन) केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश यांद्वारे 
प्रायोजीत कोणतीही मध्यान्ह भोजन योजनेसह केटरिंग व्यवस्था ; 

( तीन ) अशा शैक्षणिक संस्थेतील सुरक्षा किंवा सफाई किंवा 
हाऊसकिपींग करण्यासंबंधीच्या सेवा ; 

( चार ) उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत, अशा संस्थेत प्रवेश 
घेण्याशी संबंधीत किंवा परिक्षा आयोजित करण्याशी संबंधीत 


सेवा : 


૬૭ 


शीर्ष ९९९ २ 


परंतु वरील ( ख ) मधील कोणतीही तरतुद शालांत पूर्वशिक्षण 
आणि उच्च माध्यमिक शाळा किंवा तत्सम याबाबत सेवा देणाऱ्या 
शैक्षणिक संस्थेला वगळून इतर शैक्षणिक संस्थाना लागू होणार 
नाही. 
एग्झक्युटिव्ह डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमच्या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार इंडियन इंन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटने त्यांच्या 
विद्यार्थ्यांना, खालील शैक्षणिक कार्यक्रमाद्वारे दिलेल्या सेवा 
( क ) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट द्वारे आयोजित सामान्य 
प्रवेश परीक्षा ( सीएटी) च्या आधारावर मॅनेजमेंटमधील पोस्ट 
ग्रॅज्युएट डिप्लोमा करिता मॅनेजमेंट मधील दोन वर्ष पूर्ण वेळ पोस्ट 


निरंक 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६७ 


ग्रॅज्युएट प्रोग्रॅम्स मध्ये प्रवेश ; 
( ख ) मॅनेजमेंटमधील फेलो प्रोग्रॅम: 
( ग ) 

मॅनेजमेंट मध्ये पाच वर्षाचा इंटिग्रेटेड प्रोग्रॅम. 


६८ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९९ २ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ ६ 


६ ९ 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९९ २ 
किंवा 
शीर्ष ९९ ८३ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ १ 


एका मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थेला - 
( क ) एखाद्या मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थेद्वारे आयोजित क्रीडा स्पर्धेत 
सहभाग घेण्यासाठी खेळाडू, रेफरी, अम्पायर, कोच किंवा संघ 
व्यवस्थापक या स्वरुपातील एक व्यक्ती म्हणून प्रदान केलेल्या 
सेवा; 
( ख ) इतर मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था म्हणून प्रदान केलेल्या सेवा. 
खालील नमूद यांनी प्रदान केलेल्या कोणत्याही सेवा 
( क ) भारत सरकार द्वारे स्थापित राष्ट्रीय कौशल्य विकास 
महामंडळ; 
( ख ) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने मान्यता दिलेली क्षेत्र 
कौशल्य परिषद ; 
( ग ) क्षेत्र कौशल्य परिषद किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ 
यांनी मान्यता दिलेली मूल्यांकन अभिकरण ; 
( घ ) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ यांनी किंवा क्षेत्र कौशल्य 
परिषद यांनी मान्यता दिलेले प्रशिक्षण भागीदार , 
खालील संबंधात 

( एक ) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने राबविलेला 
राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम ;किंवा 

(दोन ) राष्ट्रीय कौशल्य प्रमाणन आणि आर्थिक बक्षीस योजना 
अंतर्गत व्यावसायिक कौशल्य विकास अभ्यासक्रम ;किंवा 

( तीन ) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने राबविलेली अन्य 
कोणतीही योजना. 
कौशल्य विकास उपक्रम योजने अंतर्गत मूल्यांकनांद्वारे कौशल्य 
विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय , प्रशिक्षण संचालनालय यांनी 
केंद्रीय सूचीबध्द केलेल्या मूल्यांकन मंडळांच्या सेवा. 


७० 


निरंक 


निरंक 


शीर्ष ९९ ८३ 
किंवा 
शीर्ष ९९ ८५ 
किंवा 
शीर्ष ९९९ २ 


७१ 


शीर्ष ९९९ २ 


निरंक 


निरंक 


राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिती द्वारा प्रमाणित कौशल्य 
किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देण्याद्वारे भारत सरकारच्या 
ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या दीनदयाळ 
उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने अंतर्गत प्रशिक्षण पुरवठादारांनी 
( प्रकल्प अंमलबजावणी अभिकरणे) पुरविलेल्या सेवा. 
कोणताही प्रशिक्षण कार्यक्रम, ज्याच्या एकूण खर्चाचा भार केंद्र 
सरकार , राज्य सरकार , केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे उचलला 
जाईल त्याच्या संबंधी केंद्र सरकार , राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश 
यांना दिलेल्या सेवा. 


७२ 


शीर्ष ९९९ २ 


निरंक 


निरंक 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


७३ 


शीर्ष ९९९ ३ 


निरंक 


निरंक 


कॉर्ड रक्तपेढीने स्कंधकोशिका जतना बाबतची दिलेली सेवा किंवा 
असे जतन करण्यासंबंधात इतर कोणत्याही सेवा. 


७४ । शीर्ष ९९९ ३ 


सेवा म्हणून 


निरंक 


निरंक 


( क ) चिकित्सा आस्थापना , अधिकृत वैद्यकीय व्यवसायी किंवा 
पॅरा-मेडिक्स यांद्वारे दिलेल्या आरोग्य सेवा ; 
( ख ) उपरोक्त ( क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सेवांच्या व्यतिरिक्त 
रुग्णवाहिकेतून रुग्णाच्या वाहतुकीच्या दिलेल्या सेवा. 
जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची प्रक्रिया किंवा विल्हेवाट किंवा त्यावरील 
अनुषंगिक प्रक्रिया (प्रोसेस) याद्वारे सर्वसाधारण जैव- वैद्यकीय 
कचरा प्रक्रिया सुविधा देणाऱ्या चालकांनी चिकित्सा आस्थापनेला 
दिलेल्या सेवा. 


७५ 


शीर्ष ९९९ ४ 


निरंक 


निरंक 


७६ 


शीर्ष ९९९ ४ 


निरंक 


निरंक 


सार्वजनिक सुविधेच्या द्वारे स्नानगृह , प्रसाधनगृह , शौचालय, मुतारी 
किंवा शौचकूप या सुविधांच्या तरतूदीसंबंधीच्या सेवा. 


७७ 


शीर्ष ९९९ ५ 


निरंक 


निरंक 


: 


त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अंतर्गत नोंदीत 
असलेली असंस्थापित संस्था किंवा ना - नफा तत्वावरची संस्था यांनी 
शुल्काची प्रतिपूर्ती किंवा अंशदानाचा भाग याद्वारे स्वत: च्या 
सभासदांना दिलेल्या सेवा 
( क ) व्यापारी संघ म्हणून ; 
( ख ) वस्तू आणि सेवा कराच्या आकारणीतून सूट असलेले 
कोणतेही कार्य करण्यासाठीची तरतूद ; 

किंवा 
( ग) गृहनिर्माण संस्था किंवा निवासी संकुल यामधील सभासदांच्या 
समान वापरासाठी तिसऱ्या व्यक्तीकडून वस्तू किंवा सेवा 
मिळवण्यासाठीची प्रति महिना प्रति सभासद पाच हजार रुपयांपर्यंत 


ची रक्कम. 


७८ 


शीर्ष ९९९ ६ 


निरंक 


निरंक 


लोक किंवा शास्त्रीय कला यांच्या स्वरुपातील कामगिरीच्या आधारे 
कलाकारांच्या सेवा 
( क ) संगीत ,किंवा 
( ख ) नृत्य , किंवा 
( ग) नाटक (थिएटर ), 
जर अशा कामगिरीसाठी दीड लाखापेक्षा पेक्षा जास्त मोबदला 
आकारला नसेल : 

परंतु अशा कलाकाराने बँड अॅम्बेसेडर म्हणून प्रदान केलेल्या 
सेवेस सूट लागू होणार नाही. 
संग्रहालय , राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, वाघांसाठी 
आरक्षित भूभाग (टायगर रिझर्व्ह) किंवा प्राणी संग्रहालय यातील 
प्रवेश यासंबंधीच्या सेवा. 


७ ९ 


शीर्ष ९९९ ६ 


निरंक 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


६ ९ 


८० 


शीर्ष ९९९ ६ 


निरंक 


निरंक 


८१ 


शीर्ष ९९९ ६ 


निरंक 


निरंक 


खालील संबंधात, मनोरंजनात्मक उपक्रमांमध्ये प्रशिक्षण किंवा 
कोचींग द्वारे दिलेल्या सेवा 
( क) कलाकिंवा संस्कृती, किंवा 
( ख ) आयकर अधिनियमाच्या कलम १२ एए अंतर्गत नोंदीत 
असलेल्या धर्मादाय संस्थांद्वारे खेळ . 
प्रवेशाचे अधिकार या संबंधीच्या सेवा 

( क ) नाटक किंवा नृत्यनाट्य यांसह सर्कस , नृत्य, किंवा 
नाट्यगृहा मधील प्रयोग ; 
( ख ) पुरस्कार सोहळा, संगीत जलसा, पॅजन्ट , सांगितिक 

कामगिरी किंवा मान्यताप्राप्त क्रीडा स्पर्धा यांच्या 

व्यतिरिक्त कोणतीही क्रीडा स्पर्धा; 
( ग ) मान्यताप्राप्त क्रीडा स्पर्धा, वरील (क ), ( ख ) आणि ( ग ) 
मधील प्रवेश ज्याकरिताचा मोबदला प्रति व्यक्ती रूपये २५० पेक्षा 
जास्त नाही. 


२. व्याख्या- या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर ,---- 
( ए) " जाहिरात " म्हणजे वृत्तपत्र, दूरदर्शन , रेडिओकिंवा इतर कोणत्याही माध्यमांद्वारे कोणताही प्रसंग , कल्पना, अचल मालमत्ता , 
व्यक्ती, सेवा , वस्तू किंवा दावे याबद्दलच्या प्रसारार्थकिंवा जागरूकता आणण्यासाठी केलेले कोणत्याही स्वरुपाचे सादरीकरण परंतु 
ज्यामध्ये व्यक्तिद्वारे केलेल्या कोणत्याही सादरीकरणाचा अंतर्भाव असणार नाही 


७. 


( बी ) " वकील " याला अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९ ६१ ( १९ ६१ चा २५ ) च्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ए ) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 


; 


( सी ) " कृषी विस्तार" म्हणजे शेतकरी शिक्षणाद्वारे किंवा प्रशिक्षणाद्वारे शास्त्रोक्त संशोधन आणि ज्ञान यांचा वापर कृषी पद्धतीमध्ये 


करणे ; 


( डी ) " कृषी उत्पन्न " म्हणजे अन्न , फायबर , इंधन , कच्चा माल किंवा अन्य तत्सम उत्पादनासाठी, वनस्पतींची लागवड आणि घोड्यांचे 
संगोपन 

वगळून सर्व प्रकारच्या पशू जीवसृष्टीचे संगोपन करण्यापासून, कोणतेही उत्पादन ज्यावर पुढील प्रक्रिया केली जात नाही किंवा 
अशी प्रक्रिया केली जाते जी सामान्यत: एका लागवडदार किंवा उत्पादकाद्वारे केली जाते व जी त्याच्या आवश्यक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल 
करत नाही परंतु प्राथमिक बाजारात ते विकण्यायोग्य करते ; 
(इ) " कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा मंडळ " म्हणजे कृषी उत्पादनाच्या विपणनाचे नियमन करण्याच्या हेतूने त्यावेळी अंमलात 
असलेल्या राज्य कायद्याच्या अंतर्गत घटित केलेली कोणतीही समिती किंवा मंडळ ; 


(एफ ) "विमान " याला विमान अधिनियम, १९ ३४ (१९ ३४ चा २२) च्या कलम २ मधील खंड (१) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला 
असेल तोच अर्थ असेल 


• 
. 


.. 


( जी ) "विमानतळ " याला भारतीय विमानतळ प्राधिकरण , १९९ ४ (१९९ ४ चा ५५ ) मधील कलम 

२ मधील 
खंड ( बी ) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( एच) "मान्यताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम " अर्थात, 
( एक ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे चालविला जाणारा पाठ्यक्रम किंवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिती 

किंवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण समिती यांच्याशी संलग्न असलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जे अपरेंटिस 
अॅक्ट, १९ ६१ (१९ ६१ चा ५२) अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या नियुक्त व्यवसायांमध्ये पाठ्यक्रम चालविते 


.. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


( दोन) 


प्रशिक्षण संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडे नोंदीत असलेल्या व्यक्तिद्वारे 
चालविला जाणारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण समितीची मान्यताप्राप्त असलेला मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल 
स्किल पाठ्यक्रम ; 


.. 


• 


( आय ) " लवाद न्यायाधिकरण " याला आर्बिट्रेशन अॅण्ड कन्सिलिएशन अॅक्ट, १ ९९ ६ (१ ९९ ६ चा २६) मधील कलम २ मधील खंड ( ड) 
मध्ये जो अर्थनेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( जे) "विदेशी चलनाचा अधिकृत विक्रेता " याला विदेशी चलन व्यवस्थापन अधिनियम, १ ९९९ ( १ ९९९ चा ४२) च्या कलम २ च्या 
खंड ( सी ) मध्ये " अधिकृत व्यक्तीला " जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( के ) " अधिकृत वैद्यकीय व्यवसायी" म्हणजे भारतातील कायद्याने स्थापित किंवा मान्यता प्राप्त असलेल्या औषध प्रणालींच्या 
कोणत्याही परिषदेमध्ये नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी आणि यामध्ये त्यावेळी अंमलात असलेल्या भारतातील कोणत्याही कायद्यानुसार 
कोणत्याही मान्यताप्राप्त औषध प्रणाली मध्ये आवश्यक ती पात्रता असलेला व्यावसायिक यांचा समावेश आहे ; 
( एल ) " बँकिंग कंपनी" याला भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम , १९ ३४ (१९ ३४ चा २) च्या कलम ४५ ए च्या 
खंड ( ए) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
(एम ) "बँड अॅम्बेसेडर " म्हणजे अशी व्यक्ती जी कोणत्याही व्यक्तीचे व्यापारनाम , लोगो, किंवा हाऊस मार्क यांसह वस्तू , सेवा, 
मालमत्ता किंवा कारवाईचा दावा, कार्यक्रम किंवा नावाची पृष्टी यांच्या प्रसार किंवा विपणन यांकरिता गुंतलेली व्यक्ती 
( एन ) "व्यावसायिक संस्था " म्हणजे व्यवसाय करणारी कोणतीही व्यक्ती 
( ओ) " व्यवसाय सुविधा देणारा किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी " म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बँकिंग कंपनी 
किंवा विमा कंपनी द्वारे व्यवसाय सुविधा देणारे (बिजनेस फॅसिलिटेटर) मॉडेल किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी (बिजनेस करोसपॉन्डेन्ट ) 
मॉडेल अंतर्गत नियुक्त केलेला मध्यस्थी ; 
( पी ) "केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण " म्हणजे विद्युत ( पुरवठा) अधिनियम, १९ ४८ (१९ ४८ चा ५४) च्या कलम ३ अन्वये घटित करण्यात 
आलेले प्राधिकरण 


.. 


.. 


.. 


( क्यु ) "केंद्रिय पारेषण उपयोगिता " याला विद्युत अधिनियम,२००३ ( २००३ चा ३६) च्या कलम २ च्या खंड (१०) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल : 


( आर) "धर्मादाय उपक्रम " म्हणजे खालील उपक्रमांशी संबंधित 


: ---- 


.. 


( एक ) सार्वजनिक आरोग्य पद्धतीद्वारे , 

खालील बाबत खबरदारी किंवा समुपदेशन 
( एक ) गंभीर आजार किंवा गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती ; 
(दोन ) एचआयव्ही किंवा एड्स बाधित व्यक्ती ; 
( तीन ) नारकोटिक्स ड्रग्स किंवा अल्कोहोल सारख्या परावलंबित्व आणणाऱ्या पदार्थांचेव्यसन 

लागलेल्या व्यक्ती : किंवा 
( बी ) प्रतिबंधात्मक आरोग्य , कुटुंब नियोजन किंवा एचआयव्ही संसर्गाचा प्रतिबंध याबद्दल 

जनजागृती ; 
( दोन ) धर्म , अध्यात्म किंवा योगा यांचा प्रसार ; 
( तीन) खालील बाबत शैक्षणिक कार्यक्रम किंवा कौशल्य विकास यांच्या प्रसारा संबंधी, 

( अ ) सोडलेली, अनाथ किंवा बेघर मुल ; 
( ब) शारीरिक किंवा मानसिक छळ आणि ट्रौमाटाईड् व्यक्ती ; 
( क ) कैदी ; किंवा 
( ड) ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्ती ; 


; 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


७१ 


( चार ) पाणलोट , जंगले आणि वन्यजीव यांच्यासह पर्यावरणाचे संरक्षण ; 
( एस ) "क्लिनिकल आस्थापना" म्हणजे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम , क्लिनिक , सॅनेटोरियम किंवा कोणत्याही इतर संस्था, ज्या कोणत्याही 
नावाने ओळखल्या जातात, ज्या भारतातील मान्यताप्राप्त औषध प्रणाली मध्ये आजारपण, दुखापत, व्यंग, विकृती किंवा गरोदरपणा 
यांचेनिदान किंवा उपचार किंवा खबरदारी याकरिता लागणाऱ्या सेवा किंवा सुविधा देतात किंवा स्वतंत्र अस्तित्व किंवा रोगांचेनिदान 
किंवा तपासणीच्या सेवा देण्यासाठी एखाद्या संस्थेचा एक भाग म्हणून स्थापित केलेली जागा ; 
( टी) " कॉन्ट्रक्ट कॅरेज " याला मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९) च्या कलम २ मधील खंड ( ७) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 


(यु ) " कुरिअर एजन्सी" म्हणजे कोणतीही व्यक्ती जी कागदपत्रे, वस्तू किंवा जिन्नस यांना घेऊन किंवा त्यांच्या सोबत राहणाऱ्या 
व्यक्तीच्या, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सेवा घेऊन, संवेदनशील कागदपत्रे, वस्तू किंवा जिन्नस यांचे डोअर- टू डोअर परिवहन 
ट्रॅन्स्पोटेशन) करण्यामध्ये गुंतलेली आहे. 
( व्ही ) "कस्टम स्टेशन " याला सीमा शुल्क अधिनियम, १९ ६२ ( १९ ६२ चा ५२) च्या कलम २ च्या खंड ( १३) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
(डब्ल्यू ) " घोषीत प्रशुल्क " यामध्ये निवासी घटकामध्ये (निवासासाठी भाड्याने दिलेले ) सर्व सुविधा 

फर्निचर, एअर 
कंडिशनर,रेफ्रिजरेटरर्स किंवा इतर कोणत्याही सुविधा पुरविण्यासाठीचे शुल्क यांचा अंतर्भाव आहे, परंतु अशा घटकासाठी प्रकाशित 
शुल्कावर दिली गेलेली सवलत वगळली जाणार नाही. 
( एक्स) "वितरक किंवा विक्री अभिकर्ता" म्हणजे कराराद्वारे आयोजक राज्याच्या वतीने लॉटरीचे विपणन व विक्री करण्यासाठी 
कायद्याच्या अंतर्गत नियुक्त केलेली स्वतंत्र व्यक्ती किंवा संस्था किंवा एखादी निगम निकाय किंवा इतर कायदेशीर संस्था; 


( वाय ) " शैक्षणिक संस्था " म्हणजे खालील द्वारे सेवा देणारी संस्था, 


( एक ) शालांत पूर्वशिक्षण आणि उच्च माध्यमिक शाळा किंवा तत्सम पर्यंतचेशिक्षण ; 
( दोन ) त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याची मान्यता असलेली, अर्हता प्राप्त करण्यासाठीच्या अभ्यासक्रमाचा भाग 
असलेले शिक्षण ; 

( तीन ) मान्यताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमाचा भाग असलेले शिक्षण; 
( झेड ) "विद्युत पारेषण किंवा वितरण उपयोगिता " म्हणजे केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण; राज्य विद्युत मंडळ; विद्युत अधिनियम, २००३ 
( २००३ चा ३६) अंतर्गत अधिसूचित केंद्रिय पारेषण उपयोगिता किंवा राज्य पारेषण उपयोगिता; किंवा सदर कायद्याअंतर्गत वितरण 
किंवा पारेषण परवानाधारक किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्याद्वारे असे कार्य सोपवलेली इतर कोणतीही संस्था ; 
( झेड ए) "ई -रिक्षा " म्हणजे विशेष बॅटरीवर चालणारे वाहन ज्याची क्षमता ४००० वॅटपेक्षा जास्त नसेल, ज्याला भाड्यासाठी किंवा 
बक्षीस देण्यासाठी (for hire or reward ) वस्तू किंवा, यथास्थिती, प्रवासी वाहून नेण्यासाठी तीन चाके असतील, आणि जे याबाबतीत 
विहित केल्याप्रमाणे उत्पादीत, बांधले किंवा अनुकुलशम, सुसज्ज आणि सुस्थितीत ठेवले जाते. 
( झेड बी ) " सर्वसाधारण विमा व्यवसाय " याला सर्वसाधारण विमा व्यवसाय ( राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, १९ ७२ (१९ ७२ चा ५७) च्या 
कलम ३ मधील खंड ( जी ) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड सी) "सामान्य जनता " याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय ज्याला समुदायाच्या काही समान गुणाने किंवा व्यक्ती निरपेक्ष 
स्वरूपात पुरेसे परिभाषित केले जाते; 
( झेड डी ) " गुड्स कॅरेज " याला मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) च्या कलम २ मधील खंड (१४ ) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड इ) "माल वाहतूक अभिकरण " म्हणजे अशी कोणतीही व्यक्ती जी रस्त्याने माल पाठविण्याशी संबंधित सेवा प्रदान करते आणि 
जी कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी, माल पाठविल्याची सूचना ( कन्साईनमेंट नोट ) देते . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


• 


• 


( झेड एफ ) " सरकारी प्राधिकरण " याला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( २०१७ चा १३) च्या कलम २ मधील खंड 
(१६) मधील स्पष्टीकरणामध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( झेड जी ) " आरोग्य सेवा " म्हणजे भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रणाली मध्ये आजारपण, दुखापत , व्यंग,विकृती किंवा 
गर्भधारणेचेनिदान किंवा उपचार किंवा काळजी याद्वारे कोणत्याही प्रकारची सेवा आणि ज्यामध्ये चिकित्सा आस्थापना पर्यंत आणि 
त्यापासून रुग्णाची वाहतुकीद्वारे सेवा यांचा समावेश होतो परंतु यामध्ये जन्मजात दोष, विकासात्मक विकृती, दुखापती किंवा आघात 
यामुळे शरीर किंवा शरीराचे कार्य यांना पूर्ववत करण्यासाठी किंवा पुनर्रचना करण्यासाठी यांच्या व्यतिरिक्त, हेअर ट्रान्सप्लान्ट किंवा 
कॉस्मेटिक किंवा प्लॅस्टिक सर्जरी यांचा समावेश होत नाही. 
( झेड एच ) " इनक्युबेटी " म्हणजे भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उद्योजकता 
विकास मंडळाद्वारा ( NSTEDB) मान्यताप्राप्त बिजनेस इन्क्यूबेटर किंवा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उद्योजकता केंद्राच्या परिसरास्थित 
उद्योजक आणि हाय-टेक आणि नाविण्यपूर्ण उत्पादनाचा विकास आणि उत्पादन करण्यास स्वत: स सक्षम करण्यासाठी बिजनेस 
इन्क्यूबेटर किंवा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उद्योजकता केंद्र यांच्याशी ज्याने करार केला आहे. 
( झेड आय) " अंतर्देशीय जलमार्ग " म्हणजे भारतीय अंतर्देशिय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९ ८५ (१९ ८५ चा ८२) च्या कलम २ 
च्या खंड (ह) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय जलमार्ग किंवा अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, १९ १७ (१९ १७ चा १) च्या कलम २ 
च्या खंड (ब) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे अंतर्देशीय जलातील इतर जलमार्ग ; 
( झेड जे) "विमा कंपनी " म्हणजे जीवन विमा व्यवसाय किंवा सर्वसाधारण विमा व्यवसाय चालविणारी कंपनी ; 
( झेड के ) "व्याज " म्हणजे कोणतीही उसनवारीची रक्कम किंवा झालेले कर्ज यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारे देय असलेले व्याज ( ठेव, 
दावा किंवा अन्य तत्सम हक्क किंवा दायित्व यांच्यासह) परंतु यामध्ये उसनवारीची रक्कम किंवा झालेले कर्ज किंवा न वापरलेली जमा 
सुविधा (क्रेडिट फॅसिलीटी ) या रकमेच्या संदर्भात कोणतेही सेवा शुल्क किंवा इतर शुल्क यांचा समावेश असणार नाही 
( झेड एल ) "मध्यस्थी " याला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ च्या कलम २ मधील पोट -कलम (१३) मध्ये जो अर्थ 
नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल ; 
( झेड एम ) " कायदेशीर सेवा " म्हणजे कायद्याच्या कोणत्याही शाखेमध्ये सल्ला, संमंत्रण (कन्सल्टन्सी) किंवा सहाय्य या संदर्भात 
कोणत्याही प्रकारे प्रदान केलेली कोणतीही सेवा आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरण यांच्या समोर प्रतिनिधीत्व 
देणाऱ्या सेवा यांचा समावेश आहे. 
( झेड एन ) " जीवन विमा व्यवसाय " याला विमा अधिनियम, १९ ३८ (१९ ३८ चा ४) च्या कलम २ मधील खंड ( ११ ) मध्ये जो अर्थ 
नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( झेड ओ ) " जीवन सूक्ष्म -विमा उत्पादन ( लाईफ मायक्रो इन्श्युरन्स प्रोडक्ट ) " याला विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण [ सूक्ष्म 
विमा (मायक्रो इन्श्युरन्स )] विनियम, २००५ च्या नियमावली २ च्या खंड (इ) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ 
असेल; 
( झेड पी ) "मीटर्ड कॅब " म्हणजे कोणतेही कॉन्ट्रक्ट कॅरेज ज्यावर, राज्य परिवहन प्राधिकरणाने संबंधित नियमांच्या अंतर्गत ज्याचे 
प्रकार आणि रचना मंजूर केल्या आहेत असे, स्वयंचलित यंत्र बसविले आहे, जे कोणत्याही क्षणी आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याचे रिडींग 
दर्शविते आणि ज्याची आकारणी मोटारवाहन आधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चे ५ ९ ) आणि त्याखाली तयार केलेले नियम यांच्या 
अंतर्गत जारी केलेल्या परवान्याच्या अटीनुसार होते. (परंतु यामध्ये रेडीओटॅक्सीचा समावेश होत नाही 
( झेड क्यू ) "राष्ट्रीय उद्यान " याला वन्य जीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ (१९ ७२ चा ५३) च्या कलम २ मधील खंड ( २१) मध्ये जो 
अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल ; 
( झेड आर ) " ऑनलाइन माहिती किंवा संगणक माहिती सुविधा किंवा पुन :प्राप्त सेवा " याला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर 
अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा १३ ) च्या कलम २ च्या खंड (१७) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड एस ) " मूळ काम " म्हणजे -सर्व नविन बांधकामे 


•. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९ ३९ 


७३ 


( एक ) 


जमिनीवरील ओसाड व हानी पोचलेल्या संरचनांना काम करण्यायोग्य आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारचे भर 


आणि बदल; 


(दोन ) संयंत्र, यंत्रसामग्री किंवा उपकरणे व संरचना, पूर्व रचित किंवा अन्यथा, यांची उभारणी, कार्यान्वय किंवा स्थापना; 
( झेड टी ) "प्रिंट मीडीया " म्हणजे, - 


( एक ) 


प्रेस अँड रेजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट, १८६७ (१८६७ चा २५ ) मधील कलम १ च्या पोट - कलम (१) मध्ये 
परिभाषित केल्याप्रमाणे बुक , परंतु यामध्ये बिजनेस डायरेक्टरीज, यलो पेजेस आणि ट्रेड कॅटलॉग्स् जे प्रामुख्याने 
व्यावसायिक कारणांसाठी आहेत यांचा समावेश नाही. 


( दोन ) प्रेस अँड रेजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट, १८६७ (१८६७ चा २५ ) मधील कलम १ च्या पोट - कलम (१) मध्ये 

परिभाषित केल्याप्रमाणे वृत्तपत्र ; 
( झेड यु ) "बंदर " याला मेजर पोर्ट ट्रस्ट अॅक्ट, १९ ६३ (१९ ६३ चा ३८ ) च्या कलम २ मधील खंड ( क्यू ) किंवा इंडियन पोर्टस् अॅक्ट, 
१९ ०८ (१ ९ ०८ चा १५ ) च्या कलम ३ मधील खंड ( ४ ) मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल 
( झेड वी ) " रेडिओ टॅक्सी " म्हणजे रेडिओकॅबसह टॅक्सी, कोणत्याही नावाने ओळखली जाते, जी केंद्रीय नियंत्रण कक्षाशी द्विगामी - 
रेडिओ संपर्कामध्ये (टु- वे रेडिओ कम्युनिकेशन ) आहे आणि जी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम किंवा जनरल पॅकेट रेडिओ सर्विस यांचा 
वापर करुन मागोवा घेऊ शकते. 


७. 


( झेड डब्ल्यू ) " मान्यताप्राप्त क्रीडा स्पर्धा " म्हणजे कोणतीही क्रीडा स्पर्धा, 


( एक ) एखाद्या मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थेद्वारे आयोजीत केला जाणारा, जेथे सहभागी संघ किंवा स्वतंत्र 
व्यक्ती कोणताही जिल्हा, राज्य, क्षेत्र किंवा देशाचे प्रतिनिधीत्व करतात; 

(दोन ) खालील द्वारे आयोजीत ---. 


.. 


( क ) राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ किंवा त्याच्या संलग्न महासंघाने, जेथे सहभागी संघ किंवा स्वतंत्र व्यक्ती, कोणताही जिल्हा, 
राज्य किंवा झोनचे प्रतिनिधित्व करतात ; 

( ख ) असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटीज, इंटर- युनिर्व्हसिटी स्पोर्ट्स बोर्ड , स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल 
इंडिया स्पोर्ट्स कौन्सिल फॉर दी डेफ, पॅरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया किंवा स्पेशल ऑलंपिकस् भारत यांनी 

( ग ) केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतिक आणि क्रीडा मंडळ यांनी; 
( घ ) राष्ट्रीय खेळांचा एक भाग म्हणून , भारतीय ऑलंपिक असोशिएशनने;किंवा 
पंचायत 

युवा क्रीडा आणि खेळ अभियान (पीवायकेकेए ) योजनेखाली 
( झेड एक्स ) " अधिकृत क्रीडा संस्था " म्हणजे 


.. 


( एक ) भारतीय ऑलंपिक असोशिएशन ; 


(दोन) भारतीय क्रीडा प्राधिकरण 
( तीन) केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने आणि त्यांचे संलग्न महासंघ यांनी मान्यता दिलेले राष्ट्रीय 

क्रीडा महासंघ, 
( चार ) केंद्र सरकारच्या क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन संस्था; 
( पाच) आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक असोशिएशन किंवा आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक असोसिएशने मान्यता दिलेले फेडरेशन ; 


.. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


• 
. 


( सहा) एखादे फेडरेशन किंवा बॉडी जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखाद्या खेळाचेनियमन करते आणि भारतातील 

एखाद्या खेळाचेनियमन करणाऱ्या तिच्या संलग्न संघटना किंवा संस्था 
( झेड वाय ) " धार्मिक स्थळ " म्हणजे प्रामुख्याने धर्म,ध्यान, किंवा अध्यात्माशी संबंधित प्रार्थना किंवा उपासना करण्यासाठीची जागा ; 
( झेड झेड ) "स्थावर मालमत्ता भाड्याने देण्याच्या संबंधात " म्हणजे पूर्ण किंवा अंशत: अचल मालमत्तेच्या संदर्भात शिरकाव, प्रवेश , 
व्यवसाय, वापर किंवा अशी कोणतीही सुविधा व अशा अचल मालमत्तेचा ताबा किंवा नियंत्रण याच्या हस्तांतरणासह किंवा 
त्याच्याशिवाय आणि यामध्ये अचल मालमत्तेच्या संदर्भात लेटींग, भाडेतत्वावर , अनुज्ञापनावर किंवा इतर सारख्या व्यवस्थांचा समावेश 
असेल; 
( झेड झेड ए) "भारतीय रिझर्व्ह बँक " म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९ ३४ (१९ ३४ चा २) च्या कलम ३ अंतर्गत स्थापित 


बँक ; 


( झेड झेड बी ) "निवासी संकुल " म्हणजे इमारत किंवा इमारतीचा समावेश असलेले कोणतेही संकुल ज्यामध्ये एकापेक्षा अधिक एकल 
निवासी घटक आहेत ; 
( झेड झेड सी ) "ग्रामीण क्षेत्र " याचा अर्थ जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे अशा खेड्यात समाविष्ट असलेली जमीन 
पण त्यामधून खालील वगळले जाईल 

कोणतीही नगरपालिका समिती, नगरपालिका, नगर क्षेत्र समिती, कॅन्टोनमेंट बोर्ड किंवा अधिसूचित क्षेत्र समिती; 

किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्याद्वारे शहरी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेले कोणतेही क्षेत्र. 
( झेड झेड डी) "ज्येष्ठ वकील " याला अॅडव्होकेट्स अॅक्ट , १९ ६१ (१९ ६१ चा २५ ) च्या कलम १६ मध्ये त्यास जो अर्थ नेमून देण्यात 
आला असेल तोच अर्थ असेल ; 
( झेड झेड इ) "एकल निवासी घटक " म्हणजे एक स्वयंपूर्ण रहिवासी घटक जे पूर्णतया किंवा मुख्यत्वेकरुन एका कुटुंबाच्या 
निवासासाठी वापरण्याकरिता डिझाईन केले आहे ; 


( झेड झेड एफ ) "विशिष्ट प्रवर्गातील राज्ये " याला, संविधानाच्या अनुच्छेद २७ ९ अ च्या खंड ( ४) च्या उप - खंड ( जी ) मध्ये जो अर्थ 
नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड झेड जी ) "निर्दिष्ट संस्था " म्हणजे , 


( एक ) कुंमाऊ मंडळ विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकारचा उपक्रम ; किंवा 

( दोन) हज कमिटी अॅक्ट, २००२ (२००२ चा ३५ ) च्या कलम २ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे समिती किंवा राज्य समिती ; 
( झेड झेड एच ) "स्टेज कॅरेज " याला मोटार वाहन अधिनियम , १ ९८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम २ च्या खंड ( ४० ) मध्ये जो अर्थ 
नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल ; 


( झेड झेड आय) " राज्य विद्युत मंडळ " म्हणजेविद्युत ( पुरवठा) अधिनियम, १९ ४८ (१९ ४८ चा ५४ ) च्या कलम ५ अंतर्गत घटित 
केलेले मंडळ ; 
( झेड झेड जे) " राज्य पारेषण उपयोगिता " याला विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम २ च्या खंड (६७) मध्ये जो 
अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड झेड के ) " राज्य वाहतूक उपक्रम " याला मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) च्या कलम २ च्या खंड ( ४२) मध्ये 
जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड झेड एल ) "टायगर रिजर्व्ह " याला वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३) च्या कलम ३८ के च्या खंड (ई ) 
मध्ये जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड झेड एम ) " टूर ऑपरेटर " म्हणजे कोणत्याही परिवहनाच्या साधनांद्वारे टूरचे नियोजन, आखणी, आयोजन व्यवस्था ( ज्यामध्ये 
निवास, स्थळ दर्शन किंवा इतर तत्सम सेवां संबंधीच्या व्यवस्था अंतर्भूत असू शकतील ) या व्यवसायात गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती 
आणि यामध्ये पर्यटन आयोजन करण्याच्या व्यवसायामध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९ ३९ 


७५ 


( झेड झेड एन ) " ट्रेड युनियन " याला ट्रेड युनियन्स् अॅक्ट , १९ २६ (१९ २६ चा १६ ) च्या कलम २ मधील खंड (एच) मध्ये जो अर्थ 
नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 
( झेड झेड ओ ) " जलयान " याला मेजर पोर्ट ट्रस्ट अॅक्ट, १९ ६३ (१९ ६३ चा ३८) च्या कलम २ मधील खंड ( झेड ) मध्ये जो अर्थ नेमून 
देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 


( झेड झेड पी ) " वन्यजीव अभयारण्य " म्हणजे वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३) च्या कलम २ मधील खंड 
( २६ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे अभयारण्य ; 


( झेड झेड क्यु ) " प्राणी संग्रहालय " याला वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९ ७२ (१९ ७२ चा ५३) च्या कलम २ मधील खंड ( ३९ ) मध्ये 
जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल तोच अर्थ असेल; 


३. स्पष्टीकरण -या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, 
( एक ) "प्रकरण","विभाग " किंवा "शीर्ष " याचा संदर्भ जेथे जेथे ते येतील तेथे तेथे संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर 
" प्रकरण","विभाग " आणि " शीर्ष" असा अनुक्रमे सेवांच्या वर्गीकरणाच्या योजनेमध्येदिल्याप्रमाणे असेल. 
( दोन) तक्त्यामधील स्तंभ ( २ ) मध्ये उल्लेख केलेले शीर्ष, गट किंवा सेवा कोड केवळ सूचक आहेत . 


४. ही अधिसूचना १ जुलै २०१७ च्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOV IENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EI TOF 
PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


